RNINo . MAHBIL/ 2009/ 35827 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती 


वर्ष १, अंक १८ ] 


गुरुवार ते बुधवार, जून ४-१०, २०१५ / ज्येष्ठ १४-२०, शके १ ९३७ 


[ पृष्ठे ६४, किंमत : रुपये १५.०० 


प्राधिकृत प्रकाशन 
संकीर्ण 

सूचना व जाहिराती 


मालेगाव महानगरपालिका, मालेगाव 


आदेश 


क्रमांक मामनपा / आ.कार्या/ ११७/ २०१५ 


महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोग, मुंबई यांचे आदेश क्र.जा.क्र.रानिआ/ मनपा/ २०११/ प्र.क्र .१६ / का .५ , दिनांक १२ मार्च २०१५ मधील 
तरतुदीनुसार मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , अजित जाधव , आयुक्त , मालेगाव महानगरपालिका, मालेगाव, जि . नाशिक खालील 
नमूद अधिकाऱ्याचा मालेगाव महानगरपालिका पोट -निवडणूक , २०१५ साठी निवडणूक निर्णय अधिकारी म्हणून खालीलप्रमाणे नेमणूक करीत 


आहे : 


सदर अधिकाऱ्यांनी निवडणुकीची कामे महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम, १९ ४ ९ व त्या अधिनियमांतर्गत नियमानुसार जबाबदारीने 
पार पाडावीत . तसेच महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाचे वेळोवेळी निर्गमित झालेले आदेश व परिपत्रकानुसार तंतोतंत कामे पार पाडावीत. 


अ . क्र . 


निवडणूक निर्णय अधिकारी यांचे नाव व पदनाम 


सोपविण्यात आलेला प्रभाग क्र . 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


१ 


८ व ४ 


श्री . राजेंद्र फातले, उपायुक्त ( प्रशासन ), 
मालेगाव महानगरपालिका , मालेगाव. 


अजित जाधव, 


मालेगाव, 
दिनांक १६ मे २०१५ . 


आयुक्त, 
मालेगाव महानगरपालिका, मालेगाव . 


( १ ) 


भाग दोन ( संकीर्ण) -१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , 

भाग दोन - संकीर्ण 

सूचना व जाहिराती, 
गुरुवार ते बुधवार , जून ४-१० , २०१५ / ज्येष्ठ १४-२० , शके १ ९३७ 


विक्रीकर सहआयुक्त (व्हॅट - प्रशासन ), पुणे विभाग, पुणे यांचे कार्यालय 
विक्रीकर भवन , २ रा मजला, येरवडा, पुणे ४११ ००६ 

अधिसूचना 
[केंद्रीय विक्रीकर (मुंबई ) नियम , १९ ५७ च्या नियम ४ अ पैकी पोट-नियम ( ७ ) याप्रमाणे 

क्रमांक विसआ/ व्हॅट / पुणे / ग नमुना/ २०१५-१६/ ब-१५२४ 
ज्याअर्थी, मे. थरमॅक्स लि ., १४ , मुंबई- पुणे रोड, वाकडेवाडी, पुणे ४११ ००३. मूल्यवर्धित कर कायदा, २००२, अन्वये नोंदणी दाखला 
क्रमांक २७६३०००००३८- व्ही आणि केंद्रीय विक्रीकर कायदा , १९ ५६ अन्वये नोंदणी दाखला क्रमांक २७६३०००००३८ - सी यांजकडून असे 
कळविण्यात आले आहे की , मध्यवर्ती विक्रीकर अधिनियम , १९ ५६ कलम ८ पैकी पोट- कलम ( ४ ) ( एलएक्सएक्सआयव्ही ) प्रमाणे या 
व्यापाऱ्याचे ग नमुना क्रमांक एमएच-११ / ९९ ५१५० , ( एकूण एक ग नमुना ) हरविलेला आहे. त्याकरिता त्यांनी दिनांक १० मार्च 
२०१५ रोजीच्या इंग्रजी वर्तमानपत्र ‘ दि टाईम्स ऑफ इंडिया , पुणे व मराठी वर्तमानपत्र दैनिक लोकमत , पुणे या वर्तमानपत्रात जाहिरात 
देऊन त्या वर्तमानपत्राचे कात्रण या कार्यालयास सादर केले आहे. तसेच त्यांनी प्रतिज्ञापत्र सादर करून ग नमुना मिळाले नसल्याचे 
नमूद केले असून रुपये ९,१०,२४८ इतक्या रकमेचा इंन्डेमनिटी बॉन्ड सादर केलेला आहे. 

वरील सर्व बाबीस अनुसरून मी , डॉ . विकास डोके , विक्रीकर सहआयुक्त (व्हॅट प्रशासन ), पुणे केंद्रीय विक्रीकर (मुंबई) नियम, 
१९ ५७ च्या नियम ( ४ अ) मधील पोट- नियम ( ७ ) अन्वये विहित केलेल्या अधिकाराचा वापर करून असे जाहीर करतो की , ग नमुना 
क्रमांक एमएच-११/ ९९ ५१५०, ( एकूण एक ग नमुना) रद्द ठरविण्यात आलेला आहे. 


6 


. 


पुणे , 
दिनांक २१ मे २०१५. 


डॉ . विकास डोके , 
विक्रीकर सहआयुक्त (व्हॅट- प्रशासन ) , 

पुणे विभाग , पुणे . 


OFFICE OF THE JOINT COMMISSIONER OF SALES TAX (VAT -ADM .) 

PUNE DIVISION , PUNE 
Vikrikar Bhavan , 2nd Floor , Airport Road , Yerwada, Pune 411 006 

NOTIFICATION 
[ Under sub- rule ( 7 ) of the rule 4A of the Central Sales Tax ( Bombay ) Rules, 1957 ] 

No. JCST/VAT Adm./Pune/Dupl./ C Form/ 2015-16/ B- 1524 
Whereas , it has been reported by M / s. Thermax Ltd., 14 , Mumbai-Pune Road , Wakdewadi, 
Pune 411 003 , holder of Tin No. 27630000038 - V under the MVAT Act , 2002 and R.C. No. 
27630000038 - C under the Central Sales Tax Act, 1956, that the declarations referred in sub-section 
( 4 ) of section 8 of the Central Sales Tax Act, 1956, ( LXXIV of 1956 ) in Form C issued to them 
bearing No. MH-11/ 995150 ( Total One C Form) has been lost and to that effect the dealer has 
given the advertisement in English Newspaper Times of India ” , Pune and in Marathi Newspaper 
“ Dainik Lokmat ” , Pune dated 10th March 2015 and forwarded the newspaper cutting to this 
office , also submitted Indemnity Bond of Rs. 9,10,248 respectively. 

Therefore , in view of the above I , Dr. Vikas Doke , Joint Commissioner of Sales Tax 
(Vat -Adm .) , Pune in exercise of the powers vested in me under sub -rule ( 7 ) of Rule 4 ( A ) of 
the Central Sales Tax ( Bombay ) Rules, 1957 hereby declare that the said C Form declaration 
bearing No. MH- 11 / 995150 , ( Total One C Form) are treated as invalid . 


Pune, 
dated the 21st May 2015 . 


DR . VIKAS DOKE , 
Joint Commissioner of Sales Tax (VAT -Adm .), 

Pune Division , Pune. 


३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , 

भाग दोन - संकीर्ण 

सूचना व जाहिराती, 
गुरुवार ते बुधवार , जून ४-१० , २०१५ / ज्येष्ठ १४-२०, शके १ ९ ३७ 


विक्रीकर सहआयुक्त (व्हॅट - प्रशासन ), पुणे विभाग, पुणे यांचे कार्यालय 
विक्रीकर भवन, २ रा मजला, येरवडा , पुणे ४११ ००६ 

अधिसूचना 
[ केंद्रीय विक्रीकर (मुंबई) नियम, १९ ५७ च्या नियम ४ अ पैकी पोट-नियम ( ७ ) याप्रमाणे 

क्रमांक विसआ/ व्हॅट / पुणे/ ग नमुना/ २०१५-१६/ ब-१५२४ 
ज्याअर्थी, मे. राने इंडस्ट्रियल ओव्हन्स अॅण्ड अॅग्रो ऐक इनेरिस प्रा . लि ., गट नं . ११३, प्लॉट नं . ८, ९, १० , पिरंगूट , 
पुणे ४१२ १०८ , मुल्यवर्धित कर कायदा , २००२, अन्वये नोंदणी दाखला क्रमांक २७१००३४४५३४- व्ही आणि केंद्रीय विक्रीकर कायदा , १९ ५६ 
अन्वये नोंदणी दाखला क्रमांक २७१००३४४५३४ - सी यांजकडून असे कळविण्यात आले आहे की , मध्यवर्ती विक्रीकर अधिनियम , १९ ५६ 
कलम ८ पैकी पोट- कलम ( ४ ) ( एलएक्सएक्सआयव्ही) प्रमाणे या व्यापाऱ्याचे ग नमुना क्रमांक एमएच-१३ / ७३२८०९, ( एकूण एक 
ग नमुना ) हरविलेला आहे. त्याकरिता त्यांनी दिनांक १८ जून २०१४ रोजीच्या इंग्रजी वर्तमानपत्र ‘ दि इंडियन एक्सप्रेस , व मराठी 
वर्तमानपत्र दिनांक १८ जून २०१४ दैनिक लोकसत्ता , पुणे या वर्तमानपत्रात जाहिरात देऊन त्या वर्तमानपत्राचे कात्रण या कार्यालयास 
सादर केले आहे. तसेच त्यांनी प्रतिज्ञापत्र सादर करून ग नमुना मिळाले नसल्याचे नमूद केले असून रुपये २,३२,४२३ इतक्या रकमेचा 
इंन्डेमनिटी बॉन्ड सादर केलेला आहे . 

वरील सर्व बाबीस अनुसरून मी , डॉ . विकास डोके , विक्रीकर सहआयुक्त (व्हॅट प्रशासन), पुणे केंद्रीय विक्रीकर (मुंबई ) नियम , 
१ ९५७ च्या नियम ४ अ मधील पोट -नियम ( ७ ) अन्वये विहित केलेल्या अधिकाराचा वापर करून असे जाहीर करतो की , ग 

नमुना 
क्रमांक एमएच-१३ / ७३२८०९ ( एकूण एक ग नमुना ) रद्द ठरविण्यात आला आहे. 


डॉ . विकास डोके , 
विक्रीकर सहआयुक्त ( व्हॅट- प्रशासन) , 

पुणे विभाग, पुणे. 


पुणे , 
दिनांक २१ मे २०१५ . 


~ 


OFFICE OF THE JOINT COMMISSIONER OF SALES TAX (VAT- ADM .) 

PUNE DIVISION , PUNE 
Vikrikar Bhavan , 2nd Floor , Airport Road , Yerwada , Pune 411 006 

NOTIFICATION 
[ Under Sub - Rule ( 7) of the Rule 4A of the Central Sales Tax ( Bombay ) Rules , 1957 ] 

No. JCST /VAT Adm /Pune /Dupl./ C ’ Form / 2015-16 /B - 1524 
Whereas , it has been reported by M / s. Rane Industrial Ovens and Agro Mach Ineries Pvt . Ltd., 
Gat No. 113 , Plot No. 8,9,10 , Pirangut, Pune 412 108 , holder of Tin No. 27100344534 - V under the 
MVAT Act , 2002 and R.C. No. 27100344534 - C under the Central Sales Tax Act, 1956 , that the 
declarations referred in sub - section (4 ) of section 8 of the Central Sales Tax Act , 1956 , (LXXIV of 
1956 ) in Form C issued to them bearing No. MH- 13 / 732809 (Total one C Form) has been lost 
and to that effect the dealer has given the advertisement in English Newspaper The Indian 
Express ", Pune, and Marathi Newspaper Dainik “ Loksatta ", Pune dated 18th June 2014 and 
forwarded the newspaper cutting to this office , also submitted Indemnity Bond of Rs. 1,40,92,364 
respectively 

Therefore , in view of the above , I, Dr. Vikas Doke, Joint Commissioner of Sales Tax 
(VAT- Adm .), Pune in exercise of the powers vested in me under sub - rule ( 7 ) of Rule 4A of 
the Central Sales Tax ( Bombay ) Rules, 1957 hereby declare that the said C Form declarations 
bearing No. MH-13/ 732809 , (Total one C Form) is treated as invalid. 


Pune , 
dated the 21st May 2015 . 
भाग दोन ( संकीर्ण ) -१ अ 


DR . VIKAS DOKE , 
Joint Commissioner of Sales Tax (VAT-Adm . ), 

Pune Division , Pune . 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , 

भाग दोन - संकीर्ण 

सूचना व जाहिराती, 
गुरुवार ते बुधवार , जून ४-१० , २०१५ / ज्येष्ठ १४-२० , शके १ ९३७ 


विक्रीकर सहआयुक्त (व्हॅट - प्रशासन ), पुणे विभाग, पुणे यांचे कार्यालय 
विक्रीकर भवन , २ रा मजला, येरवडा, पुणे ४११ ००६ 

अधिसूचना 
[केंद्रीय विक्रीकर (मुंबई) नियम , १९ ५७ च्या नियम ४ अ पैकी पोट-नियम ( ७ ) याप्रमाणे 

क्रमांक विसआ / व्हॅट / पुणे / ग नमुना / २०१५-१६/ ब-१५२४ 
ज्याअर्थी, मे. मायक्रो टर्नस., गट ३४३, प्लॉट ५४/१, म्हाळुगे, तालुका खेड , जिल्हा पुणे , मूल्यवर्धित कर कायदा, २००२, अन्वये 
नोंदणी दाखला क्रमांक २७४६०३६८७८० - व्ही आणि केंद्रीय विक्रीकर कायदा , १९ ५६ अन्वये नोंदणी दाखला क्रमांक २७४६०३६८७८० 
सी यांजकडून असे कळविण्यात आले आहे की, मध्यवर्तीविक्रीकर अधिनियम, १९ ५६ कलम ८ पैकी पोट - कलम ( ४ ) (एलएक्सएक्सआयव्ही ) 
प्रमाणे या व्यापाऱ्याचे ग नमुना क्रमांक एमएच-०९/ ८१७४५८ ( एकूण एक ग नमुना) हरविलेला आहे. त्याकरिता त्यांनी दिनांक 
३१ ऑगस्ट २०१३, रोजीच्या इंग्रजी वर्तमानपत्र ‘ दि टाईम्स ऑफ इंडिया , न्यु दिल्ली व दिनांक ८ फेब्रुवारी २०१३ रोजीच्या हिंदी वर्तमानपत्र 

अमर उजाला , न्यु दिल्ली या वर्तमानपत्रात जाहिरात देऊन, त्या वर्तमानपत्राचे कात्रण या कार्यालयास सादर केले आहे. तसेच त्यांनी 
प्रतिज्ञापत्र सादर करून ग नमुना मिळाला नसल्याचे नमूद केले असून रुपये ३५,८८,१५६ इतक्या रकमेचा इंन्डेमनिटी बॉन्ड सादर 
केलेला आहे. 

वरील सर्व बाबीस अनुसरून मी , डॉ . विकास डोके , विक्रीकर सहआयुक्त (व्हॅट- प्रशासन ), पुणे केंद्रीय विक्रीकर (मुंबई ) नियम , 
१९ ५७ च्या नियम ( ४ अ) मधील पोट -नियम ( ७ ) अन्वये विहित केलेल्या अधिकाराचा वापर करून असे जाहीर करतो की , ग नमुना 
क्रमांक एमएच-० ९ / ८१७४५८ ( एकूण एक ग नमुना ) रद्द ठरविण्यात आलेला आहे . 


पुणे , 
दिनांक २१ मे २०१५. 


डॉ . विकास डोके , 
विक्रीकर सहआयुक्त (व्हॅट- प्रशासन ) , 

पुणे विभाग , पुणे . 


OFFICE OF THE JOINT COMMISSIONER OF SALES TAX (VAT -ADM .) 

PUNE DIVISION , PUNE 
Vikrikar Bhavan , 2nd Floor , Airport Road , Yerwada , Pune 411 006 

NOTIFICATION 
[Under sub -rule ( 7 ) of the rule 4A of the Central Sales Tax (Bombay ) Rules, 1957 ] 

No. JCST /VAT Adm/ Pune/ Dupl./ C Form/ 2015-16 / B- 1524 
Whereas , it has been reported by M /s . Micro Turns., Gat 343 , Plot 54/1 , Mhalunge , Taluka 
Khed , Dist . Pune, holder of Tin No. 27460368780 - V under the MVAT Act , 2002 and R.C. No. 
27460368780 - C under the Central Sales Tax Act , 1956 , that the declarations referred in sub -section 
( 4 ) of section 8 of the Central Sales Tax Act, 1956, ( LXXIV of 1956 ) in Form C issued to them 
bearing No. MH- 09 / 817458 , ( Total One C Form) has been lost and to that effect the dealer has 
given the advertisement in English Newspaper “ The Times of India ", New Delhi, dated 31st 
August 2013 and in Hindi Newspaper “ Amar Ujala ", New Delhi , dated 8th February 2013 and 
forwarded the Newspaper cutting to this office , also submitted Indemnity Bond of Rs . 35,88,156 
respectively . 

Therefore , in view of the above , I, Dr. Vikas Doke, Joint Commissioner of Sales Tax 
(VAT-ADM ), Pune in exercise of the powers vested in me under sub -rule ( 7 ) of Rule 4 ( A ) of 
the Central Sales Tax ( Bombay ) Rules, 1957 hereby declare that the said C Form declaration 
bearing No. MH- 09/ 817458 , ( Total One C Form) are treated as invalid . 


Pune , 
dated the 21st May 2015 . 


DR. VIKAS DOKE , 
Joint Commissioner of Sales Tax (VAT - ADM ), 

Pune Division , Pune. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , 

भाग दोन - संकीर्ण 

सूचना व जाहिराती, 
गुरुवार ते बुधवार , जून ४-१० , २०१५ / ज्येष्ठ १४-२०, शके १९ ३७ 


विक्रीकर सहआयुक्त (व्हॅट - प्रशासन ), पुणे विभाग, पुणे यांचे कार्यालय 
विक्रीकर भवन, २ रा मजला, येरवडा , पुणे ४११ ००६ 

अधिसूचना 
[ केंद्रीय विक्रीकर (मुंबई) नियम, १९ ५७ च्या नियम ४ अ पैकी पोट-नियम ( ७ ) याप्रमाणे 

क्रमांक विसआ /व्हॅट/ पुणे / ग / नमुना/ २०१५-१६/ ब-१५२४ 
ज्याअर्थी, मे. फिनास अॅटो लि., मु.पो. नांदूर , तालुका दौंड, जिल्हा पुणे, मूल्यवर्धित कर कायदा, २००२, अन्वये नोंदणी दाखला 
क्रमांक २७७६०८४४५९ ४- व्ही आणि केंद्रीय विक्रीकर कायदा, १ ९ ५६ अन्वये नोंदणी दाखला क्रमांक २७७६०८४४५ ९ ४ - सी यांजकडून 
असे कळविण्यात आले आहे की, मध्यवर्ती विक्रीकर अधिनियम , १९ ५६ कलम ८ पैकी पोट- कलम ( ४ ) ( एलएक्सएक्सआयव्ही) प्रमाणे 
या व्यापाऱ्याचे ग नमुना क्रमांक एमएच-१३ / ८८८२५३, एमएच -१३ /९० ९ १६३, ( एकूण दोन ग नमुने) हरविलेले आहेत. त्याकरिता 
त्यांनी दिनांक २१ जानेवारी २०१५, रोजीच्या इंग्रजी वर्तमानपत्र ‘ दि टाईम्स ऑफ इंडिया , पुणे या वर्तमानपत्रात जाहिरात देऊन त्या 
वर्तमानपत्राचे कात्रण या कार्यालयास सादर केले आहे . तसेच त्यांनी प्रतिज्ञापत्र सादर करून ग नमुना मिळाला नसल्याचे नमूद केले 
असून रुपये १३,९१,६४,८७३ इतक्या रकमेचा इंन्डेमनिटी बॉन्ड सादर केलेला आहे . 

वरील सर्व बाबीस अनुसरून मी , डॉ . विकास डोके, विक्रीकर सहआयुक्त (व्हॅट-प्रशासन), पुणे केंद्रीय विक्रीकर (मुंबई) नियम , 
१९ ५७ च्या नियम ( ४ अ) मधील पोट-नियम ( ७ ) अन्वये विहित केलेल्या अधिकाराचा वापर करून असे जाहीर करतो की , ग नमुना 
क्रमांक एमएच -१३ / ८८८२५३, एमएच -१३ / ९० ९१६३ , ( एकूण दोन ग नमुने ) रद्द ठरविण्यात आलेले आहे . 


पुणे , 
दिनांक २१ मे २०१५ . 


डॉ . विकास डोके , 
विक्रीकर सहआयुक्त (व्हॅट-प्रशासन ) , 

पुणे विभाग, पुणे . 


OFFICE OF THE JOINT COMMISSIONER OF SALES TAX (VAT - ADM .) 

PUNE DIVISION , PUNE 
Vikrikar Bhavan , 2nd Floor , Airport Road , Yerwada , Pune 411 006 

NOTIFICATION 
[Under sub - rule ( 7 ) of the rule 4A of the Central Sales Tax ( Bombay ) Rules , 1957 ] 

No. JCST / VAT Adm/ Pune/ Dupl./ C Form/ 15-16/ B- 1524 
Whereas , it has been reported by M /s . Finas Auto Ltd., At Post Nandur , Taluka Daund , 
Dist. Pune, holder of R.C. No. 27760844594 - V under the MVAT Act , 2002 and R.C. No. 27760844594 - C 
under the Central Sales Tax Act , 1956 , that the declarations referred in sub- section ( 4 ) of section 
8 of the Central Sales Tax Act , 1956, ( LXXIV of 1956 ) in Form C issued to them bearing 
No. MH-13/888253, MH- 13/ 909163, ( Total Two C Forms ) has been lost and to that effect the 
dealer has given the advertisement in English Newspaper “ Times of India ", Pune, dated 22nd 
January 2015 and forwarded the newspaper cutting to this office , also submitted Indemnity Bond 
of Rs. 13,91,64,873 respectively . 

Therefore in view of the above, I, Dr. Vikas Doke, Joint Commissioner of Sales Tax 
(Vat -Adm .), Pune in exercise of the powers vested in me under sub - rule ( 7 ) of Rule 4 ( A ) of 
the Central Sales Tax ( Bombay ) Rules, 1957 hereby declare that they said C Form declarations 
bearing No. MH- 13/ 888253, MH- 13 / 909163, ( Total Two C Forms ) are treated as invalid . 


Pune, 
dated the 21st May 2015 . 


DR . VIKAS DOKE , 
Joint Commissioner of Sales Tax (VAT- Adm .), 

Pune Division , Pune. 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , 

भाग दोन - संकीर्ण 

सूचना व जाहिराती, 
गुरुवार ते बुधवार , जून ४-१० , २०१५ / ज्येष्ठ १४-२० , शके १ ९३७ 


विक्रीकर सहआयुक्त (व्हॅट - प्रशासन ), पुणे विभाग, पुणे यांचे कार्यालय 
विक्रीकर भवन , दुसरा मजला, येरवडा, पुणे ४११ ००६ 

अधिसूचना 
[ केंद्रीय विक्रीकर ( मुंबई ) नियम , १९ ५७ च्या नियम ४ अ पैकी पोट-नियम ( ७ ) याप्रमाणे 

क्रमांक विसआ /व्हॅट / पुणे / ई १ / नमुना/ २०१५-१६/ ब -१५२४ 
ज्याअर्थी, मे. इंडीटेक व्हॉल्व प्रा.लि., २१, शुभम प्रॉसपिरीटी सोसा., कर्वेनगर , पुणे ४११ ०५२, मूल्यवर्धित कर कायदा , २००२, 
अन्वये नोंदणी दाखला क्रमांक २७४०००५३९ ५१- व्ही आणि केंद्रीय विक्रीकर कायदा, १९ ५६ अन्वये नोंदणी दाखला क्रमांक २७४०००५३९५१ 
सी यांजकडून असे कळविण्यात आले आहे की , मध्यवर्ती विक्रीकर अधिनियम , १९५६ कलम ८ पैकी पोट - कलम ( ४) ( एलएक्सएक्सआयव्ही ) 
प्रमाणे या व्यापाऱ्याचे ई-१ नमुना क्रमांक एमएच-१३/ २३२६६७, एमएच-१३ / २३२६६८, एमएच-१३ / २३२६६ ९, एमएच-१३ / २३२६७० , 
एमएच-१३/ २३२६७१, एमएच-१३ / २३२६७२, एमएच -१२ / १५४९ २, एमएच-१२/ १५४ ९ ३, एमएच-१२/ १५४ ९ ४ , ( एकूण नऊ ई-१ नमुने ) 
हरविलेले आहेत . त्याकरिता त्यांनी दिनांक ३० मार्च २०१५ , रोजीच्या इंग्रजी वर्तमानपत्र दि इंडियन एक्सप्रेस , पुणे व मराठी वर्तमानपत्र 

दैनिक लोकसत्ता , पुणे या वर्तमानपत्रात जाहिरात देऊन त्या वर्तमानपत्राचे कात्रण या कार्यालयास सादर केले आहे. तसेच त्यांनी प्रतिज्ञापत्र 
सादर करून ई-१ नमुना मिळाला नसल्याचे 

नमूद केले 

असून रुपये २८,४१,४८४ इतक्या रकमेचा इंडेमनिटी बॉन्ड सादर केलेला आहे . 
वरील सर्व बाबींस अनुसरून मी , डॉ . विकास डोके , विक्रीकर सहआयुक्त (व्हॅट प्रशासन ), पुणे केंद्रीय विक्रीकर (मुंबई ) नियम , 
१ ९५७ च्या नियम ( ४ अ ) मधील पोट -नियम ( ७ ) अन्वये विहित केलेल्या अधिकाराचा वापर करून असे जाहीर करतो की , ई-१ 
नमुना क्रमांक एमएच -१३ / २३२६६७, एमएच -१३ / २३२६६८ , एमएच-१३ / २३२६६ ९, एमएच-१३ / २३२६७० , एमएच -१३ / २३२६७१, एमएच-१३ / 
२३२६७२ , एमएच-१२/ १५४ ९ २, एमएच-१२ /१५४९ ३, एमएच-१२/ १५४ ९ ४ , ( एकूण नऊ — ई-१ नमुने ) रद्द ठरविण्यात आलेले आहेत. 


१ 


पुणे , 
दिनांक २१ मे २०१५ . 


डॉ . विकास डोके , 
विक्रीकर सहआयुक्त (व्हॅट- प्रशासन ) , 

पुणे विभाग, पुणे. 


OFFICE OF THE JOINT COMMISSIONER OF SALES TAX (VAT -ADM .) 

PUNE DIVISION , PUNE 
Vikrikar Bhavan , 2nd Floor, Airport Road , Yerwada , Pune 411 006 

NOTIFICATION 
[ Under sub -rule ( 7) of the rule 4A of the Central Sales Tax ( Bombay ) Rules , 1957] 

No. JCST /VAT - Adm./ Pune/ Dupl ./ E -1 Form/ 2015-16 / B - 1524 
Whereas , it has been reported by M /s. Inditek Volve Pvt. Ltd., 21, Shubham Prospirity Society , 
Karve Nagar, Pune 411 052 , holder of Tin No. 27400053951- V under the MVAT Act , 2002 and 
R.C. No. 27400053951-C under the Central Sales Tax Act, 1956 , that the declarations referred in 
sub - section ( 4 ) of section 8 of the Central Sales Tax Act, 1956 , (LXXIV of 1956 ) in Form E - 1 
issued to them bearing No. MH- 13/232667 , MH- 13/ 232668 , MH- 13/ 232669 , MH- 13/ 232670 , MH- 13 / 
232671, MH- 13/ 232672 and MH-12/ 15492, MH- 12 / 15493, MH- 12/ 15494, ( Total Nine — E - 1 Forms ) 
has been lost and to that effect the dealer has given the advertisement in English Newspaper 

The Indian Express ", Pune and Marathi Newspaper - Dainik Loksatta Pune dated 30th March 
2015 and forwarded the Newspaper cutting to this office , also submitted Indemnity Bond of 
Rs. 28,41,484 respectively . 

Therefore in view of the above , I , Dr. Vikas Doke , Joint Commissioner of Sales Tax 
( Vat - Adm.), Pune in exercise of the powers vested in me under sub- rule ( 7) of Rule 4 ( A) of 
the Central Sales Tax ( Bombay ) Rules, 1957 hereby declare that the said ‘ E- 1 Form declarations 
bearing No. MH-13 / 232667, MH- 13/ 232668 , MH-13/ 232669 , MH- 13 / 232670 , MH- 13/ 232671 , 
MH-13/ 232672 and MH-12 / 15492, MH- 12/ 15493 , MH-12/ 15494, ( Total Nine E - 1 Forms) are treated 
as invalid . 


Pune, 
dated the 21st May 2015 . 


DR . VIKAS DOKE , 
Joint Commissioner of Sales Tax (VAT- ADM .), 

Pune Division, Pune. 


७ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , 

भाग दोन - संकीर्ण 

सूचना व जाहिराती , 
गुरुवार ते बुधवार , जून ४-१० , २०१५ / ज्येष्ठ १४-२०, शके १ ९ ३७ 


शहर आणि औद्योगिक विकास महामंडळ ( महाराष्ट्र ) मर्यादित 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र प्रादेशिक आणि नगररचना अधिनियम, 

१ ९ ६६ . 


क्रमांक सिडको / वसाहत / २०१५ . 


ज्याअर्थी, महाराष्ट्र प्रादेशिक आणि नगररचना अधिनियम, १९ ६६ (१९ ६६ चा महा. XXXVII), ( येथून पुढे उक्त अधिनियम असे निर्देशित 
करण्यात येईल ) च्या उप -कलम ( ए) कलम (i) च्या कलम १५ ९ द्वारा प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून शहर आणि औद्योगिक 
विकास महामंडळ ( महाराष्ट्र ) मर्यादित उक्त अधिनियमाच्या कलम ११३ च्या उप - कलम ३(ए ) अन्वये अधिसुचित क्षेत्रासाठी नवीन शहर विकास 
प्राधिकरण आणि नियोजन प्राधिकरण असल्याने , राज्य शासनाच्या पूर्वमंजुरीने “ सिडको ( सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना भाडेपट्ट्याने जमीन देणे) 
( सुधारित ) विनियम , २००८ ” च्या विनियम क्र . २५ मध्ये 

सुधारणा करीत आहे . 
सिडको ( सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना भाडेपट्ट्याने जमीन देणे ) ( सुधारित ) विनियम, २००८ मधील सुधारणा 
विनियम प्रचलित विनियम 

सुधारित विनियम 
क्रमांक 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


भाडेपट्टा कराराच्या दिनांकापासून तीन वर्षे कोणत्याही सभासदास 


त्याचे संस्थेतील शेअर्स विक्री करता येणार नाही अथवा करण्याची 


परवानगी देता येणार नाही . सदर कालावधीनंतर , केवळ 


महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालकांच्या लेखी पूर्वपरवानगी 
शिवाय , संस्था तिच्या सदस्यांना त्यांचे सदस्यत्व हस्तांतरण 


करण्यास परवानगी देणार नाही. महामंडळाने ठरविलेल्या अटी 


२५ भाडेपट्टा कराराच्या दिनांकापासून पाच वर्षे अथवा भोगवटा 

दाखल्याच्या दिनांकापासून तीन वर्षे, ह्या पैकी अधिकतम 
कालावधीमध्ये कोणत्याही सभासदास त्याचे संस्थेतील शेअर्स 
विक्री करता येणार नाही अथवा विक्री करावयाची परवानगी 
देता येणार नाही. मात्र व्यवस्थापकीय संचालकांच्या मंजूरीने 
विस मेजर " परिस्थितीमध्ये सदर शेअर्सच्या हस्तांतरणास 
परवानगी देता येऊ शकेल. 

सदरहू परवानगी संपुष्टात 
आल्यावर गृहनिर्माण संस्था सदस्यत्व आणी शेअर्सचे 
हस्तांतरण महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालकांच्या लेखी 
पूर्वपरवानगीने करता येईल . 

मात्र, अनुसुचित जाती , अनुसुचित जमाती, भटक्या 
तथा विमुक्त जमातींच्या श्रेणीतील सदस्यत्वाचे सदस्यत्व 

सदर श्रेणीतील व्यक्तीसच हस्तांतरीत करण्यात येईल . 
स्पष्टीकरण : “ विस मेजर ” ह्याचा अर्थ म्हणजे सदस्यास 

मोठा अपघात , सदस्याचा मृत्यू आणि सदस्य दिवाळखोर 
होणे . 


व शर्तीनुसार व्यवस्थापकीय संचालक अशी परवानगी देऊ 


शकतात . 


मात्र , अनुसुचित जाती , अनुसुचित जमाती, भटक्या तथा 
विमुक्त जमातींच्या श्रेणीतील सदस्यत्वाचेसदस्यत्व सदर श्रेणीतील 


व्यक्तीसच हस्तांतरीत करण्यात येईल . 


नोंदणीकृत कार्यालय : 
निर्मल , नरिमन पॉईंट , मुंबई ४०० ०१२ , 
दिनांक ३० एप्रिल २०१५ . 


संजय भाटिया , 
उपाध्यक्ष व व्यव्यस्थापकीय संचालक . 


C 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , 

भाग दोन - संकीर्ण 

सूचना व जाहिराती, 
गुरुवार ते बुधवार , जून ४-१० , २०१५ / ज्येष्ठ १४-२०, शके १ ९ ३७ 


CITY AND INDUSTRIAL DEVELOPMENT CORPORATION OF MAHARASHTRA 

LIMITED 


NOTIFICATION 


No. CIDCO /Estate /2015 


MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT, 1966 . 


In exercise of powers conferred by sub -clause (a ) clause (i) of section 159 of the Maharashtra 
Regional and Town Planning Act , 1966 (Mah . XXXVII of 1966 ), (hereinafter referred to the said 
Act), the City and Industrial Development Corporation of Maharashtra Limited , Mumbai being 
the New Town Development Authority for the New Towns of Navi Mumbai and a Special Planning 
Authority for the Notified Areas (New Towns) under sub - section (3A ) of section 113 of the said 
Act , hereby makes with the approval of the State Government of amendments to Regulation 25 of 
CIDCO (Lease of land to Co - operative Housing Society ) ( Amendment) Regulation , 2008 . 
Amendment to the City and Industrial Development Corporation of Maharashtra Limited 

( Lease of land to Co -operative Housing Society) (Amendment) Regulation , 2008 . 


Regulation 

( 1 ) 


Existing Regulation 

( 2 ) 


Amendment 

( 3 ) 


25 No member shall transfer orbe 

permitted to transfer his membership 
and shares in the Society within a 
period of five years from the date of 
Agreement to Lease or within a period 
of Three years after getting the 
Occupancy Certificate , whichever is 
later . However , such transfer may be 
permitted with the approval of the 
Managing Director of the Corporation 
only if required by an event of VIS 
MAJOR . Upon the efflux of such period 
the transfer ofmembership and shares 
in the Society may be permitted with 
the prior written permission of the 
Managing Director of the Corporation . 

Provided that the membership and 
shares of a member of SC , ST , VJ and 
NT category shall be transferred to the 

person of the same category . 
Explanation : VIS MAJOR shall mean 

any major accident to the member , 
death of a member and the member 
becomes bankrupt . 


No member shall sell or otherwise 

dispose of his share in the Society 
within a period of Three years from 
the date of Agreement to Lease . 
Subsequent to this period , the Society 
shall not permit its member to transfer 
his membership , save and except with 
the prior written permission of the 
Managing Director of the Corporation . 
The Managing Director may grant such 
permission on such terms and 
conditions as may be determined by the 
Corporation . 

Provided that themembership and 
shares of a member of SC , ST, VJ and 
NT category shall be transferred to the 
person of the same category . 


Registered Office : 
‘Nirmal , Nariman Point, Mumbai 400 021, 
Dated : 30th April 2015 . 


SANJAY BHATIA , 
Vice -Chairman and Managing Director. 


९ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , 

भाग दोन - संकीर्ण 

सूचना व जाहिराती, 
गुरुवार ते बुधवार , जून ४-१० , २०१५ / ज्येष्ठ १४-२०, शके १ ९ ३७ 


. 


विक्रीकर सहआयुक्त (व्हॅट - प्रशासन ), पुणे विभाग, पुणे यांचे कार्यालय 
विक्रीकर भवन, २ रा मजला, येरवडा , पुणे ४११ ००६ 

अधिसूचना 
[ केंद्रीय विक्रीकर (मुंबई) नियम, १९ ५७ च्या नियम ४ अ पैकी पोट-नियम ( ७ ) याप्रमाणे 

क्रमांक विसआ/ व्हॅट / पुणे / ग नमुना / २०१५-१६/ ब-१५२४ 
ज्याअर्थी, मे. भारत फोर्ज लि ., मुंढवा, पुणे. मुल्यवर्धित कर कायदा, २००२, अन्वये नोंदणी दाखला क्रमांक २७५ ९ ०३४४३१३-व्ही आणि 
केंद्रीय विक्रीकर कायदा, १९५६ अन्वये नोंदणी दाखला क्रमांक २७५ ९ ०३४४३१३- सी यांजकडून असे कळविण्यात आले आहे की , मध्यवर्ती 
विक्रीकर अधिनियम , १९ ५६ कलम ८ पैकी पोट -कलम ( ४ ) ( एलएक्सएक्सआयव्ही ) प्रमाणे या व्यापाऱ्याचे ग नमुना क्रमांक एमएच 
१२/ ६१९ ७३१ ( एकूण एक ग नमुना) हरविलेला आहे . त्याकरिता त्यांनी दिनांक १३ ऑगस्ट २०१४ रोजीच्या इंग्रजी वर्तमानपत्र ‘ दि 
टाईम्स ऑफ इंडिया , न्यु दिल्ली व हिंदी वर्तमानपत्र अमर उजाला 

अमर उजाला , न्यु दिल्ली या वर्तमानपत्रात जाहिरात देऊन त्या वर्तमानपत्राचे 
कात्रण या कार्यालयास सादर केले आहे. तसेच त्यांनी प्रतिज्ञापत्र सादर करून ग नमुना मिळाला नसल्याचे 

ग नमुना मिळाला नसल्याचे नमूद केले असून 
रुपये १,२७,१३,१७८ इतक्या रकमेचा इंन्डेमनिटी बॉन्ड सादर केलेला आहे. 

वरील सर्व बाबीस अनुसरून मी , डॉ . विकास डोके , विक्रीकर सहआयुक्त (व्हॅट प्रशासन ), पुणे केंद्रीय विक्रीकर (मुंबई ) नियम , 
१९ ५७ च्या नियम ( ४ अ) मधील पोट-नियम ( ७ ) अन्वये विहित केलेल्या अधिकाराचा वापर करून असे जाहीर करतो की , ग नमुना 
क्रमांक एमएच-१२ / ६१ ९ ७३१ ( एकूण एक ग नमुना ) रद्द ठरविण्यात आलेला आहे. 


" 


पुणे , 
दिनांक २१ मे २०१५ . 


डॉ . विकास डोके , 
विक्रीकर सहआयुक्त (व्हॅट- प्रशासन ) , 

पुणे विभाग, पुणे . 


OFFICE OF THE JOINT COMMISSIONER OF SALES TAX (VAT- ADM .) 

PUNE DIVISION , PUNE 
Vikrikar Bhavan, 2nd Floor , Airport Road , Yerwada, Pune 411 006 

NOTIFICATION 
[ Under sub -rule ( 7 ) of the rule 4A of the Central Sales Tax ( Bombay ) Rules , 1957] 

No. JCST/VAT Adm/ Pune/ Dupl./ C Form/ 2015-16/ B - 1524 
Whereas, it has been reported by M / s. Bharat Forge Ltd., Mundhwa, Pune, holder of Tin No. 
27590344313 - V under the MVAT Act , 2002 and R.C. No. 27590344313 -C under the Central Sales 
Tax Act , 1956 that the declarations referred in sub - section ( 4 ) of section 8 of the Central Sales Tax 
Act , 1956 ( LXXIV of 1956) in Form C issued to them bearing No. MH- 12/ 619731 ( Total One C 
Form ) has been lost and to that effect the dealer has given the advertisement in English Newspaper 
“ Times of India ", New Delhi and Hindi Newspaper - Amar Ujala , New Delhi dated 13th August 
2014 and forwarded the newspaper cutting to this office , also submitted Indemnity Bond of Rs. 
1,2713,178 respectively . 

Therefore , in view of the above , I, Dr. Vikas Doke, Joint Commissioner of Sales Tax 
( VAT - Adm.), Pune in exercise of the powers vested in me under sub - rule ( 7 ) of Rule 4 ( A ) of 
the Central Sales Tax ( Bombay ) Rules , 1957 hereby declare that the said C Form declarations 
bearing No. MH- 12 / 619731 ( Total One C Forms ) is treated as invalid . 


Pune , 
dated the 21st May 2015 . 


DR. VIKAS DOKE , 
Joint Commissioner of Sales Tax (VAT -Adm .) , 

Pune Division , Pune . 


भाग दोन ( संकीर्ण ) -२ 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , 

भाग दोन - संकीर्ण 

सूचना व जाहिराती, 
गुरुवार ते बुधवार , जून ४-१० , २०१५ / ज्येष्ठ १४-२० , शके १ ९३७ 


विक्रीकर सहआयुक्त (व्हॅट - प्रशासन ), पुणे विभाग, पुणे यांचे कार्यालय 
विक्रीकर भवन , २ रा मजला , येरवडा, पुणे ४११ ००६ 

अधिसूचना 
[केंद्रीय विक्रीकर (मुंबई) नियम , १९ ५७ च्या नियम ४ अ पैकी पोट-नियम ( ७ ) याप्रमाणे 

क्रमांक विसआ/ व्हॅट / पुणे / ग नमुना/ २०१५-१६/ ब-१५२४ 
ज्याअर्थी, मे. एस . जी . एस. फुडस् , हाऊस नं . १०१७, सर्वे नं . ८२/ ६ बी, शिवणे, पुणे ४११ ०२३. मुल्यवर्धित कर कायदा, २००२, 
अन्वये नोंदणी दाखला क्रमांक २७३५०७५३१०६- व्ही आणि केंद्रीय विक्रीकर कायदा, १ ९ ५६ अन्वये नोंदणी दाखला क्रमांक २७३५०७५३१०६ 
सी यांजकडून असे कळविण्यात आले आहे की , मध्यवर्तीविक्रीकर अधिनियम , १९५६ कलम ८ पैकी पोट- कलम ( ४) ( एलएक्सएक्सआयव्ही ) 
प्रमाणे या व्यापाऱ्याचे ग नमुना क्रमांक एमएच-१० / ०५०५३४३ ( एकूण एक ग नमुना) हरविलेला आहे. त्याकरिता त्यांनी दिनांक 
२१ जानेवारी २०१४ रोजीच्या दैनिक तेलगू या वर्तमानपत्रात जाहिरात देऊन त्या वर्तमानपत्राचे कात्रण या कार्यालयास सादर केले आहे. 
तसेच त्यांनी प्रतिज्ञापत्र सादर करून ग नमुना मिळाला नसल्याचे नमूद केले असून रुपये ४,४७,२४४ इतक्या रकमेचा इंन्डेमनिटी बॉन्ड 
सादर केलेला आहे . 

वरील सर्व बाबीस अनुसरून मी , डॉ . विकास डोके , विक्रीकर सहआयुक्त (व्हॅट प्रशासन), पुणे केंद्रीय विक्रीकर (मुंबई) नियम , 
१९ ५७ च्या नियम ( ४ अ) मधील पोट- नियम ( ७ ) अन्वये विहित केलेल्या अधिकाराचा वापर करून असे जाहीर करतो की , ग नमुना 
क्रमांक एमएच -१० / ०५०५३४३ ( एकूण एक ग नमुना ) रद्द ठरविण्यात आलेला आहे . 


पुणे , 
दिनांक २१ मे २०१५ . 


डॉ . विकास डोके , 
विक्रीकर सहआयुक्त (व्हॅट- प्रशासन ), 

पुणे विभाग, पुणे . 


OFFICE OF THE JOINT COMMISSIONER OF SALES TAX (VAT- ADM .) 

PUNE DIVISION , PUNE 
Vikrikar Bhavan , 2nd Floor, Airport Road , Yerwada , Pune 411 006 

NOTIFICATION 
[Under sub - rule ( 7 ) of the rule 4A of the Central Sales Tax (Bombay ) Rules , 1957 ] 

No. JCST /VAT Adm/ Pune/ Dupl ./ C Form/ 2015-16/ B -1524 
Whereas , it has been reported by M /s . SGS Foods , H. No. 1017 , Sr. No. 82 /6B , Shivane , 
Pune 411023 , holder of Tin No. 27350753106 - V under the MVATAct , 2002 and R.C. No. 27350753106 
C under the Central Sales Tax Act , 1956 , that the declarations referred in sub -section ( 4 ) of section 
8 of the Central Sales Tax Act , 1956 ( LXXIV of 1956 ) in Form C issued to thembearing No. MH 
10/0505343 ( Total One C Form) have been lost and to that effect the dealer has given the 
advertisement in “ Telgu Newspaper ", Pune dated 21st January 2014 and forwarded the newspaper 
cutting to this office, also submitted Indemnity Bond of Rs. 4,47,244 respectively . 

Therefore , in view of the above , I, Dr. Vikas Doke, Joint Commissioner of Sales Tax 
(VAT-Adm .), Pune in exercise of the powers vested in me under sub -rule ( 7 ) of Rule 4 ( A ) of 
the Central Sales Tax ( Bombay ) Rules , 1957 hereby declare that the said C Form declarations 
bearing No. MH- 10 / 0505343 ( Total One C Form) are treated as invalid . 


Pune , 
dated 21st May 2015 . 


DR . VIKAS DOKE , 
Joint Commissioner of Sales Tax (VAT-Adm .), 

Pune Division , Pune. 


११ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , 

भाग दोन - संकीर्ण 

सूचना व जाहिराती, 
गुरुवार ते बुधवार , जून ४-१० , २०१५ / ज्येष्ठ १४-२०, शके १ ९ ३७ 


- 


विक्रीकर सहआयुक्त (व्हॅट - प्रशासन ), पुणे विभाग, पुणे यांचे कार्यालय 
विक्रीकर भवन, रा मजला, येरवडा, पुणे ४११ ००६ 

अधिसूचना 
[ केंद्रीय विक्रीकर (मुंबई) नियम , १९ ५७ च्या नियम ४ अ पैकी पोट -नियम ( ७) याप्रमाणे 

क्रमांक विसआ /व्हॅट / पुणे / ग नमुने/ २०१५-१६ / ब-१५२४ 
ज्याअर्थी, मे. आदित्य ॲटो प्रॉडक्टस अॅण्ड इंजिनियरिंग प्रा . लि ., गट नं . १३६/१३७, तळेगाव, चाकण रोड, लुमॅक्स टेक्नॉलॉजीच्या 
पुढे, पुणे ४१० ५०१ मूल्यवर्धित कर कायदा , २००२, अन्वये नोंदणी दाखला क्रमांक २७५५०७३०६८६- व्ही आणि केंद्रीय विक्रीकर कायदा , 
१९ ५६ अन्वये नोंदणी दाखला क्रमांक २७५५०७३०६८६- सी यांजकडून असे कळविण्यात आले आहे की , मध्यवर्ती विक्रीकर अधिनियम, 
१९ ५६ कलम ८ पैकी पोट-कलम ( ४ ) ( एलएक्सएक्सआयव्ही) प्रमाणे या व्यापाऱ्याचे ग नमुने क्रमांक एमएच-१२/ ९ ३३१३१, एमएच 
१२ / ९३३१३२, एमएच-१२ /९ ३३१३३, एमएच-१२/ ९ ३३१३४ , एमएच-१२/ ९ ३३१३५ , एमएच-१२/ ९ ३३१३६ , ( एकूण सहा ग नमुने ) 
हरविलेले आहेत . त्याकरिता त्यांनी दिनांक २१ मार्च २०१५ रोजीच्या इंग्रजी वर्तमानपत्र दि फायनानसियल एक्सप्रेस , पुणे व मराठी 
वर्तमानपत्र दैनिक लोकमत , पुणे या वर्तमानपत्रात जाहिरात देऊन त्या वर्तमानपत्राचे कात्रण या कार्यालयास सादर केले आहे. तसेच 
त्यांनी प्रतिज्ञापत्र सादर करून ग नमुने मिळाले नसल्याचे नमूद केले असून रुपये २,६६, ९२८ इतक्या रकमेचा इंन्डेमनिटी बॉन्ड सादर केलेला 
आहे. 

वरील सर्व बाबीस अनुसरून मी , डॉ . विकास डोके , विक्रीकर सहआयुक्त (व्हॅट प्रशासन ), पुणे केंद्रीय विक्रीकर (मुंबई) नियम , 
१९ ५७ च्या नियम ४ अ मधील पोट-नियम ( ७ ) अन्वये विहित केलेल्या अधिकाराचा वापर करून असे जाहीर करतो की , ग नमुने 
क्रमांक एमएच-१२ / ९ ३३१३१, एमएच -१२ / ९ ३३१३२ , एमएच-१२ / ९ ३३१३३, एमएच-१२ / ९ ३३१३४ , एमएच -१२ / ९ ३३१३५ , एमएच-१२ / ९ ३३१३६ , 
( एकूण सहा ग नमुने ) रद्द ठरविण्यात आलेले आहेत . 

डॉ . विकास डोके , 
पुणे , 

विक्रीकर सहआयुक्त ( व्हॅट- प्रशासन) , 
दिनांक २१ मे २०१५ . 

पुणे विभाग, पुणे. 


. 


OFFICE OF THE JOINT COMMISSIONER OF SALES TAX (VAT - ADM. ) 

PUNE DIVISION , PUNE 
Vikrikar Bhavan , 2nd Floor, Airport Road , Yerwada , Pune 411 006 

NOTIFICATION 
[ Under sub -rule ( 7 ) of the rule 4A of the Central Sales Tax ( Bombay ) Rules , 1957] 

No. JCST/VAT Adm /Pune/Dupl./ C ’ Forms/2015-16 /B - 1524 
Whereas , it has been reported by M / s. Aditya Auto Products and Engg . Pvt . Ltd., at Gat No.136 / 
137 , Talegaon , Chakan Road , next to Lumax Technologies , Pune 410 501 , holder of Tin No. 
27550730686 - V under the MVAT Act , 2002 and R.C. No. 27550730686 - C under the Central Sales 
Tax Act, 1956 , that the declarations referred in sub - section (4 ) of section 8 of the Central Sales 
Tax Act, 1956 , (LXXIV of 1956 ) in Forms C issued to them bearing No. MH - 12/ 933131, MH - 12/ 
933132 , MH- 12 /933133 , MH-12/ 933134 , MH- 12 /933135 , MH- 12/ 933136, ( Total Six C Forms ) have 
been lost and to that effect the dealer has given the advertisement in English Newspaper The 
Financial Express ", Pune and Marathi Newspaper Dainik Lokmat , Pune dated 21st March 
2015 and forwarded the Newspaper cutting to this office also submitted Indemnity Bond of 
Rs. 2,66,928 respectively . 

Therefore in view of the above , I, Dr. Vikas Doke, Joint Commissioner of Sales Tax 
(Vat -Adm .), Pune in exercise of the powers vested in me under sub -rule ( 7 ) of Rule 4 ( A ) of 
the Central Sales Tax (Bombay ) Rules, 1957 hereby declare that they said C Form declaration 
bearing No. MH- 12/ 933131 , MH- 12/ 933132, MH- 12/ 933133, MH- 12/ 933134, MH- 12/ 933135 , MH- 12/ 
933136 ( Total Six C Forms ) are treated as invalid . 

DR . VIKAS DOKE , 
Pune, 

Joint Commissioner of Sales Tax (VAT -ADM .) , 
dated the 21st May 2015 . 

Pune Division , Pune . 


भाग दोन ( संकीर्ण) -२ अ 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , 

भाग दोन - संकीर्ण 

सूचना व जाहिराती, 
गुरुवार ते बुधवार , जून ४-१० , २०१५ / ज्येष्ठ १४-२० , शके १ ९ ३७ 


विक्रीकर सहआयुक्त (व्हॅट - प्रशासन), पुणे विभाग, पुणे यांचे कार्यालय 
विक्रीकर भवन, रा मजला, येरवडा, पुणे ४११ ००६ 

अधिसूचना 
[केंद्रीय विक्रीकर (मुंबई) नियम , १९ ५७ च्या नियम ४ अ पैकी पोट-नियम ( ७ ) याप्रमाणे 

क्रमांक विसआ/ व्हॅट / पुणे / ग नमुने / २०१५-१६ / ब-१५२४ 
ज्याअर्थी, मे. रावजित इंजिनियरिंग स्पेशालिटीज प्रा . लि ., एस-८ ९, एमआयडीसी एरिया , पी.बी. नं . ५० , भोसरी, पुणे ४११ ०२६ , 
मूल्यवर्धित कर कायदा, २००२ , अन्वये नोंदणी दाखला क्रमांक २७१६०००७४२६-व्ही आणि केंद्रीय विक्रीकर कायदा, १९ ५६ अन्वये नोंदणी 
दाखला क्रमांक २७१६०००७४२६- सी यांजकडून असे कळविण्यात आले आहे की , मध्यवर्ती विक्रीकर अधिनियम , १९५६ कलम ८ पैकी 
पोट- कलम ( ४ ) ( एलएक्सएक्सआयव्ही) प्रमाणे या व्यापाऱ्याचे ग नमुने क्रमांक एमएच-१०/ ३१७३९ ८, एमएच-१० / ३१७३ ९९, एमएच 
१०/३१७४०० , एमएच -१० / ३१७४०१, एमएच -१० / ३१७४०२, एमएच-१० / ३१७४०३ , एमएच-१० / ३१७४०४, ( एकूण सात ग नमुने ) 
हरविलेले आहेत . त्याकरिता त्यांनी दिनांक २६ डिसेंबर २०१४ , रोजीच्या इंग्रजी वर्तमानपत्र सकाळ टाईम्स , पुणे व दिनांक २६ डिसेंबर 
२०१४ रोजीच्या मराठी वर्तमानपत्र ‘ पुण्यनगरी 

पुण्यनगरी , पुणे या वर्तमानपत्रात जाहिरात देऊन त्या वर्तमानपत्राचे कात्रण या कार्यालयास सादर 
केले आहे . तसेच त्यांनी प्रतिज्ञापत्र सादर करून ग नमुने मिळाले नसल्याचे नमूद केले असून रुपये ८,५२,४६१ इतक्या रकमेचा इंन्डेमनिटी 
बॉन्ड सादर केलेला आहे . 

वरील सर्व बाबीस अनुसरून मी , डॉ . विकास डोके , विक्रीकर सहआयुक्त (व्हॅट प्रशासन), पुणे, केंद्रीय विक्रीकर (मुंबई ) नियम , 
१ ९ ५७ च्या नियम ४ अ मधील पोट-नियम ( ७ ) अन्वये विहित केलेल्या अधिकाराचा वापर करून असे जाहीर करतो की , ग नमने 
क्रमांक एमएच-१० / ३१७३९ ८ , एमएच-१० / ३१७३९९ , एमएच -१० / ३१७४०० , एमएच-१० / ३१७४०१, एमएच-१० / ३१७४०२, एमएच-१० / 
३१७४०३ , एमएच -१० / ३१७४०४ , ( एकूण सात ग नमुने ) रद्द ठरविण्यात आलले आहेत . 


. 


पुणे , 
दिनांक २१ मे २०१५ . 


डॉ . विकास डोके , 
विक्रीकर सहआयुक्त (व्हॅट -प्रशासन ) , 

पुणे विभाग, पुणे. 


OFFICE OF THE JOINT COMMISSIONER OF SALES TAX (VAT -ADM . ) 

PUNE DIVISION , PUNE 
Vikrikar Bhavan , 2nd Floor , Airport Road , Yerwada, Pune 411 006 

NOTIFICATION 
[ Under sub - rule ( 7) of the rule 4A of the Central Sales Tax ( Bombay ) Rules, 1957 ] 

No. JCST /VAT Adm/ Pune/ Dupl./ C Form/ 2015-16 / B- 1524 
Whereas , it has been reported by M/s. Ravjeet Engg . Specialities Pvt. Ltd. , at S- 89 , MIDC 
Area , Post Box No. 50 , Bhosori, Pune 411 026. holder of Tin No. 27160007426 - V under the MVAT 
Act , 2002 and R.C. No. 27160007426 - C under the Central Sales Tax Act , 1956 , that the declarations 
referred in sub - section ( 4 ) of section 8 of the Central Sales Tax Act , 1956 , (LXXIV of 1956 ) in Forms 
C issued to them bearing No. MH- 10/ 317398 , MH- 10/ 317399 , MH- 10/ 317400 , MH- 10/ 317401, 
MH- 10/ 317402, MH- 10/ 317403, MH- 10/ 317404 ( Total Seven C Forms ) has been lost and to that 
effect the dealer has given the advertisement in English newspaper “ Sakal Times ” , Pune dated 
26th December 2014 and Marathi newspaper Punyanagri , Pune, dated 26th December 2014 and 
forwarded the newspaper cutting to this office , also submitted Indemnity Bond of Rs. 8,52,461 
respectively . 

Thereforein view of the above, I , Dr. Vikas Doke, Joint Commissioner of Sales Tax 
(Vat-Adm .), Pune in exercise of the powers vested in me under sub - rule ( 7 ) of Rule 4 ( A ) of 
the Central Sales Tax ( Bombay ) Rules, 1957 hereby declare that the said C Forms declaration 
bearing No.MH- 10/ 317398 , MH- 10/ 317399 , MH- 10 / 317400 , MH- 10 / 317401 , MH- 10 / 317402, MH- 10/ 
317403 , MH - 10 / 317404 ( Total Seven C Forms) are treated as invalid . 

DR. VIKAS DOKE , 

Joint Commissioner of Sales Tax (VAT -ADM .), 
dated the 21st May 2015 . 

Pune Division , Pune. 


Pune , 


१३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , 

भाग दोन - संकीर्ण 

सूचना व जाहिराती, 
गुरुवार ते बुधवार , जून ४-१० , २०१५ / ज्येष्ठ १४-२०, शके १ ९ ३७ 


विक्रीकर सहआयुक्त (व्हॅट - प्रशासन ), पुणे विभाग, पुणे यांचे कार्यालय 
विक्रीकर भवन, २ रा मजला, येरवडा , पुणे ४११ ००६ 

अधिसूचना 
[ केंद्रीय विक्रीकर (मुंबई) नियम, १९ ५७ च्या नियम ४ अ पैकी पोट-नियम ( ७ ) याप्रमाणे 

क्रमांक विसआ /व्हॅट/ पुणे/ ग / नमुना/ २०१५-१६/ ब-१५२४ 
याअर्थी, मे. अनुराज शुगर्स लि ., दादासाहेब बोरकर मेमोरियल हॉस्पिटल, लोणीकाळभोर, पुणे ४१२ २०१ मुल्यवर्धित कर कायदा , 
२००२ , अन्वये नोंदणी दाखला क्रमांक २७११०३४०५०३- व्ही आणि केंद्रीय विक्रीकर कायदा, १ ९ ५६ अन्वये नोंदणी दाखला क्रमांक 
२७११०३४०५०३- सी यांजकडून असे कळविण्यात आले आहे की , मध्यवर्ती विक्रीकर अधिनियम , १ ९ ५६ कलम ८ पैकी पोट - कलम ( ४ ) 
( एलएक्सएक्सआयव्ही) प्रमाणे या व्यापाऱ्याचे ग नमुना क्रमांक एमएच-१२ ओ / ४२६८३४ ( एकूण एक ग नमुना ) हरविलेला आहे . 
त्याकरिता त्यांनी दिनांक २४ मार्च २०१५ , रोजीच्या इंग्रजी वर्तमानपत्र ‘ दि इंडियन एक्सप्रेस , पुणे व मराठी वर्तमानपत्र दिनांक २२ मार्च 
२०१५ लोकसत्ता , पुणे या वर्तमानपत्रात जाहिरात देऊन त्या वर्तमानपत्राचे कात्रण या कार्यालयास सादर केले आहे . तसेच त्यांनी प्रतिज्ञापत्र 
सादर करून ग नमुना मिळाला नसल्याचे नमूद केले असून रुपये ५,४६,६४१ इतक्या रकमेचा इंन्डेमनिटी बॉन्ड सादर केलेला आहे . 

वरील सर्व बाबीस अनुसरून मी , डॉ . विकास डोके , विक्रीकर सहआयुक्त (व्हॅट प्रशासन) , पुणे केंद्रीय विक्रीकर (मुंबई ) नियम , 
१९ ५७ च्या नियम ( ४ अ) मधील पोट-नियम ( ७ ) अन्वये विहित केलेल्या अधिकाराचा वापर करून असे जाहीर करतो की , ग नमुना 
क्रमांक एमएच -१२ ओ / ४२६८३४ ( एकूण एक ग नमुना) रद्द ठरविण्यात आलेला आहे . 


" 


पुणे , 
दिनांक २१ मे २०१५ . 


डॉ . विकास डोके , 
विक्रीकर सहआयुक्त (व्हॅट- प्रशासन ) , 

पुणे विभाग, पुणे . 


OFFICE OF THE JOINT COMMISSIONER OF SALES TAX (VAT- ADM .) 

PUNE DIVISION , PUNE 
Vikrikar Bhavan, 2nd Floor , Airport Road , Yerwada, Pune 411 006 

NOTIFICATION 
[ Under sub -rule ( 7 ) of the rule 4A of the Central Sales Tax ( Bombay ) Rules , 1957] 

No. JCST/VAT Adm/ Pune/ dupl./ C Form/ 2015-16/ B - 1524 
Whereas , it has been reported by M / s. Anuraj Sugar Ltd., at Dadasaheb Borkar Memorial 
Hospital, Loni Kalbhor, Pune 412 201 , holder of Tin No. 27110340503 - V under theMVAT Act , 2002 
and R.C.No. 27110340503 - C under the Central Sales Tax Act, 1956 , that the declarations referred 
in sub -section (4 ) of section 8 of the Central Sales Tax Act , 1956 , (LXXIV of 1956 ) in Form C 
issued to them bearing No. MH- 12A/ 426834 ( Total One C Form) has been lost and to that effect 
the dealer has given the advertisement in English newspaper “ The Indian Express " , Pune dated 
24th March 2015 and Marathi newspapar “ Loksatta , Pune , dated 22nd March 2015 and forwarded 
the newspaper cutting to this office , also submitted Indemnity Bond of Rs. 5,46,641. 

Therefore , in view of the above , I, Dr. Vikas Doke, Joint Commissioner of Sales Tax 
( Vat - Adm.), Pune in exercise of the powers vested in me under sub- rule ( 7) of Rule 4 ( A ) of 
the Central Sales Tax ( Bombay ) Rules, 1957 hereby declare that the said C Form declarations 
bearing No. MH- 12A/ 426834 ( Total One C Form) is treated as invalid . 


Pune , 
dated the 21st May 2015 . 


DR . VIKAS DOKE , 
Joint Commissioner of Sales Tax ( VAT- ADM .) , 

Pune Division , Pune. 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , 

भाग दोन - संकीर्ण 

सूचना व जाहिराती, 
गुरुवार ते बुधवार , जून ४-१० , २०१५ / ज्येष्ठ १४-२० , शके १ ९३७ 


. 


विक्रीकर सहआयुक्त (व्हॅट - प्रशासन ), पुणे विभाग, पुणे यांचे कार्यालय 
विक्रीकर भवन , २ रा मजला, येरवडा, पुणे ४११ ००६ 

अधिसूचना 
[केंद्रीय विक्रीकर (मुंबई) नियम , १९ ५७ च्या नियम ४ अ पैकी पोट-नियम ( ७ ) याप्रमाणे 

क्रमांक विसआ /व्हॅट / पुणे / ग नमुना / २०१५-१६/ ब-१५२४ 
ज्याअर्थी, मे. पराग मिल्क फुडस् प्रा . लि ., अवसरी फाटा , मंचर , ता . आंबेगाव, जि . पुणे ४१० ५०३. मूल्यवर्धित कर कायदा, २००२, 
अन्वये नोंदणी दाखला क्रमांक २७२२०२९ ३३४ ९- व्ही आणि केंद्रीय विक्रीकर कायदा, १ ९ ५६ अन्वये नोंदणी दाखला क्रमांक २७२२०२९ ३३४ ९ 
सी यांजकडून असे कळविण्यात आले आहे की , मध्यवर्तीविक्रीकर अधिनियम , १९५६ कलम ८ पैकी पोट- कलम ( ४) ( एलएक्सएक्सआयव्ही ) 
प्रमाणे या व्यापाऱ्याचे ग नमुना क्रमांक एमएच-१२ ओ/ ७१४३०५ ( एकूण एक ग नमुना ) हरविलेला आहे. त्याकरिता त्यांनी दिनांक 
२२ डिसेंबर २०१४ , रोजीच्या इंग्रजी वर्तमानपत्र हिंदुस्तान टाईम्स , इंदोर व हिंदी वर्तमानपत्र नवभारत , इंदोर या वर्तमानपत्रात 
जाहिरात देऊन त्या वर्तमानपत्राचे कात्रण या कार्यालयास सादर केले आहे. तसेच त्यांनी प्रतिज्ञापत्र सादर करून ग नमुना मिळाला नसल्याचे 
नमूद केले 

असून रुपये ६,६०,७१५ इतक्या रकमेचा इंन्डेमनिटी बॉन्ड सादर केलेला आहे . 
वरील सर्व बाबीस अनुसरून मी , डॉ . विकास डोके , विक्रीकर सहआयुक्त (व्हॅट प्रशासन), पुणे केंद्रीय विक्रीकर (मुंबई) नियम , 
१९ ५७ च्या नियम ( ४ अ) मधील पोट- नियम ( ७ ) अन्वये विहित केलेल्या अधिकाराचा वापर करून असे जाहीर करतो की , ग नमुना 
क्रमांक एमएच -१२ ओ/ ७१४३०५ ( एकूण एक ग नमुना ) रद्द ठरविण्यात आलेला आहे. 


6 


. 


पुणे , 
दिनांक २१ मे २०१५ . 


डॉ . विकास डोके , 
विक्रीकर सहआयुक्त (व्हॅट- प्रशासन ), 

पुणे विभाग, पुणे . 


OFFICE OF THE JOINT COMMISSIONER OF SALES TAX (VAT- ADM .) 

PUNE DIVISION , PUNE 
Vikrikar Bhavan , 2nd Floor, Airport Road , Yerwada , Pune 411 006 

NOTIFICATION 
[ Under sub -rule ( 7) of the rule 4A of the Central Sales Tax ( Bombay ) Rules , 1957] 

No. JCST /VAT Adm/ Pune/ Dupl ./ C Form/ 2015-16 / B-1524 
Whereas , it has been reported by M / s. Parag Milk Foods Pvt. Ltd., Avasari Phata , Manchar , 
Tal. Ambegaon , Dist . Pune 410 503 , holder of Tin No. 27220293349- V under the MVAT Act , 2002 
and R.C. No. 27220293349 - C under the Central Sales Tax Act , 1956 , that the declarations referred 
in sub -section (4 ) of section 8 of the Central Sales Tax Act , 1956 , (LXXIV of 1956 ) in Form C 
issued to them bearing No. MH - 12A /714305 ( Total One C Forms) has been lost and to that effect 
the dealer has given the advertisement in English newspaper “ Hindustan Times ” , Pune and in 
Hindi newspaper Nav Bharat , Pune, dated 22nd December 2014 and forwarded the newspaper 
cutting to this office, also submitted Indemnity Bond of Rs . 6,60,715 respectively . 

Therefore , in view of the above , I, Dr. Vikas Doke , Joint Commissioner of Sales Tax 
(Vat-Adm .), Pune in exercise of the powers vested in me under sub - rule (7 ) of Rule 4 ( A ) of 
the Central Sales Tax ( Bombay ) Rules , 1957 hereby declare that the said C Form declarations 
bearing No. MH- 12A/ 714305 ( Total One C Forms ) are treated as invalid . 


Pune , 
dated the 21st May 2015 . 


DR. VIKAS DOKE , 
Joint Commissioner of Sales Tax (VAT- Adm .), 

Pune Division, Pune. 


१५ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , 

भाग दोन - संकीर्ण 

सूचना व जाहिराती, 
गुरुवार ते बुधवार , जून ४-१० , २०१५ / ज्येष्ठ १४-२०, शके १ ९ ३७ 


विक्रीकर सहआयुक्त (व्हॅट - प्रशासन), पुणे विभाग, पुणे यांचे कार्यालय 
विक्रीकर भवन, २ रा मजला, येरवडा , पुणे ४११ ००६ 

अधिसूचना 
[ केंद्रीय विक्रीकर (मुंबई) नियम, १९ ५७ च्या नियम ४ अ पैकी पोट-नियम ( ७ ) याप्रमाणे 

क्रमांक विसआ / व्हॅट/ पुणे / ग नमुना/ २०१५-१६/ ब-१५२४ 
ज्याअर्थी, मे. युनायटेड अजेन्सिज, शंकर महाराज मठासमोर , पुणे- सातारा मार्ग, धनकवडी, पुणे ४११ ०४३. मूल्यवर्धित कर कायदा, 
२००२ , अन्वये नोंदणी दाखला क्रमांक २७२३००००३५५ - व्ही आणि केंद्रीय विक्रीकर कायदा, १९ ५६ अन्वये नोंदणी दाखला क्रमांक 
२७२३००००३५५- सी यांजकडून असे कळविण्यात आले आहे की , मध्यवर्ती विक्रीकर अधिनियम , १९ ५६ कलम ८ पैकी पोट-कलम ( ४ ) 
( एलएक्सएक्सआयव्ही ) प्रमाणे या व्यापाऱ्याचा ग नमुना क्रमांक एमएच-१२ /९ २६१६० ( एकूण एक ग नमुना ) हरविलेला आहे. 
त्याकरिता त्यांनी दिनांक ३१ मार्च २०१५ रोजीच्या इंग्रजी वर्तमानपत्र ‘ दी इंडियन एक्सप्रेस , पुणे व दिनांक ३१ मार्च २०१५ रोजीच्या 
मराठी वर्तमानपत्र दैनिक लोकसत्ता , पुणे या वर्तमानपत्रात जाहिरात देऊन त्या वर्तमानपत्राचे कात्रण या कार्यालयास सादर केले आहे . 
तसेच त्यांनी प्रतिज्ञापत्र सादर करून ग नमुना मिळाला नसल्याचे नमूद केले असून रुपये ३,४४,२५,७९ ० इतक्या रकमेचा इंन्डेमनिटी बॉन्ड 
सादर केलेला आहे . 

वरील सर्व बाबीस अनुसरून मी , डॉ . विकास डोके , विक्रीकर सहआयुक्त (व्हॅट प्रशासन), पुणे केंद्रीय विक्रीकर (मुंबई) नियम , 
१९ ५७ च्या नियम ( ४ अ) मधील पोट-नियम ( ७ ) अन्वये विहित केलेल्या अधिकाराचा वापर करून असे जाहीर करतो की , ग नमुना 
क्रमांक एमएच-१२ / ९ २६१६० ( एकूण एक ग नमुना ) रद्द ठरविण्यात आलेला आहे. 


. 


पुणे , 
दिनांक २१ मे २०१५ . 


डॉ . विकास डोके , 
विक्रीकर सहआयुक्त ( व्हॅट- प्रशासन ), 

पुणे विभाग, पुणे . 


OFFICE OF THE JOINT COMMISSIONER OF SALES TAX (VAT- ADM .) 

PUNE DIVISION , PUNE 
Vikrikar Bhavan , 2nd Floor , Airport Road , Yerwada, Pune 411 006 

NOTIFICATION 
[Under sub -rule ( 7) of the rule 4A of the Central Sales Tax ( Bombay ) Rules, 1957 ] 

No. JCST/VAT Adm./Pune/Dupl./C Form/ 2015-16/ B - 1524 
Whereas , it has been reported by M /s. United Agencies, in front of Shankar MaharajMath , 
Pune-Satara road , Dhankawadi, Pune 411 043, holder of Tin No. 27230000355 - V under the MVAT 
Act , 2002 and R.C. No. 27230000355 - C under the Central Sales Tax Act, 1956 , that the declarations 
referred in sub - section (4 ) of section 8 of the Central Sales Tax Act, 1956 (LXXIV of 1956 ) in Form 
C issued to them bearing No. MH- 12/ 926160 ( Total One C Form) has been lost and to that 
effect the dealer has given the advertisement in English newspaper “ The Indian Express " , Pune 
and Marathi newspaper Dainik Loksatta , Pune dated 31st March 2015 and forwarded the 
newspaper cutting to this office , also submitted Indemnity Bond of Rs. 3,44,25,790 respectively . 

Therefore , in view of the above , I, Dr. Vikas Doke, Joint Commissioner of Sales Tax 
( Vat - Adm.) , Pune in exercise of the powers vested in me under sub - rule ( 7 ) of Rule 4( A ) of 
the Central Sales Tax ( Bombay ) Rules, 1957 hereby declare that the said C Form declarations 
bearing No. MH- 12/ 926160 ( Total One C Form) is treated as invalid . 


Pune, 
dated the 21st May 2015 . 


DR . VIKAS DOKE , 
Joint Commissioner of Sales Tax (VAT- ADM .) , 

Pune Division , Pune . 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , 

भाग दोन - संकीर्ण 

सूचना व जाहिराती, 
गुरुवार ते बुधवार , जून ४-१० , २०१५ / ज्येष्ठ १४-२० , शके १ ९३७ 


. 


विक्रीकर सहआयुक्त (व्हॅट - प्रशासन ), पुणे विभाग, पुणे यांचे कार्यालय 
विक्रीकर भवन, २ रा मजला, येरवडा, पुणे ४११ ००६ 

अधिसूचना 
केंद्रिय विक्रीकर (मुंबई ) नियम, १९५७ च्या नियम ४ अ पैकी पोट -नियम ( ७ ) या प्रमाणे 

क्रमांक विसआ/ व्हॅट- पुणे / ई-१ नमुना/ २०१४-१५/ ब -११२६ . 
ज्याअर्थी, मे. फेरोकेअर मशिन्स प्रा . लि ., २३-२५ , गुलमोहर कुबेर इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स , वानवडी , पुणे ४११ ०४०, मुल्यवर्धित कर 
कायदा , २००२, अन्वये नोंदणी दाखला क्रमांक २७१६०००२५७६ व्ही आणि केंद्रिय विक्रीकर कायदा १९ ५६ अन्वये नोंदणी दाखला 
क्रमांक २७१६०००२५७६ सी यांजकडून असे कळविण्यात आले आहे की , मध्यवर्ती विक्रीकर अधिनियम, १९ ५६ कलम ८ पैकी पोट - कलम ( ४ ) 
( एलएक्सएक्सआयव्ही ) प्रमाणे या व्यापाऱ्याचे‘ ई-१ नमुना क्रमांक एमएच-०९ / ७५१७८ ( एकूण एक ‘ ई -१ नमुना ) हरविलेला आहे. त्याकरिता 
त्यांनी दिनांक ३ मे २०१५ रोजीच्या इंग्रजी वर्तमानपत्र — टाईम्स ऑफ इंडिया , पुणे व मराठी वर्तमानपत्र ‘ महाराष्ट्र टाईम्स , पुणे या वर्तमानपत्रात 
जाहिरात देऊन त्या वर्तमानपत्राचे कात्रण या कार्यालयास सादर केले आहे. तसेच त्यांनी प्रतिज्ञापत्र सादर करून ई-१ नमुना मिळाले नसल्याचे 
नमूद केले असून रुपये ३,२६,२६७ इतक्या रकमेचा इंन्डेमनिटी बॉन्ड सादर केलेला आहे. 

वरील सर्व बाबीस अनुसरून मी , डी . बी . काप्रतवार , विक्रीकर सहआयुक्त (व्हॅट -प्रशासन), पुणे केंद्रिय विक्रीकर (मुंबई ) नियम , 
१ ९ ५७ च्या नियम ( ४ अ ) मधील पोट -नियम ( ७ ) अन्वये विहित केलेल्या अधिकाराचा वापर करून असे जाहीर करतो की , 
ई-१ नमुना क्रमांक एमएच-०९ / ७५१७८ , ( एकूण एक ‘ ई-१ नमुना) रद्द ठरविण्यात आलेला आहे. 


पुणे , 
दिनांक १ एप्रिल २०१५ . 


डी . बी . काप्रतवार , 
विक्रीकर सहआयुक्त (व्हॅट-प्रशासन ) , 

पुणे विभाग, पुणे . 


OFFICE OF THE JOINT COMMISSIONER OF SALES TAX (VAT-ADM .), 

PUNE DIVISION , PUNE 
Vikrikar Bhavan, 2nd Floor , Airport Road , Yerwada, Pune 411 006 

NOTIFICATION 
[ Under sub - rule ( 7) of the rule 4A of the Central Sales Tax ( Bombay ) Rules , 1957] 

No. JCST/VAT Adm./Pune/dupl./ E - 1 Form/ 2014-15B- 1126 
Whereas , it has been reported by M / s. Ferrocare Machines Private Ltd., 23-25 , Gulmohar 
Kubera Industrial Complex , Wanawadi, Pune 411 040 , holder of Tin No. 27160002576V under the 
MVAT Act, 2002 and R. C. No. 27160002576C under the Central Sales Tax Act , 1956 , that the 
declarations referred in sub - section ( 4 ) of Section 8 of the Central Sales Tax Act , 1956 (LXXIV ) of 
1956 in Form E - 1 issued to them bearing No. MH -09 / 75178 ( Total One E - 1 Form ) has been lost 
and to that effect the dealer has given the advertisement in English newspaper Times of India , 
Pune and Marathi Newspaper “Maharashtra Times , Pune dated 3rd May 2014 and forwarded 
the newspaper cutting to this Office also submitted Indemnity Bond of Rs. 3,26,267 respectively. 

Therefore , in view of the above I, D. B. Kapratwar , Joint Commissioner of Sales Tax 
(Vat-Adm .), Pune in exercise of the powers vested in me under sub -rule ( 7 ) of Rule 4 ( A ) of the 
Central Sales Tax ( Bombay ) Rules , 1957 hereby declare that they said E - 1 Form declaration 
bearing No. MH- 09/ 75178 ( Total One — E- 1 Form) are treated as invalid . 


Pune, 
dated the 1st April 2015 . 


D. B. KAPRATWAR , 
Joint Commissioner of Sales Tax (VAT-ADM .), 

Pune Division , Pune. 


१७ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , 

भाग दोन - संकीर्ण 

सूचना व जाहिराती, 
गुरुवार ते बुधवार , जून ४-१० , २०१५ / ज्येष्ठ १४-२०, शके १ ९ ३७ 


जिल्हा परिषद , नंदुरबार ( सामान्य प्रशासन विभाग ) 


क्रमांक जिपनं / साप्रवि / भांडार/ ३३६ / ३९ ५९ / २०१५. -जिल्हा परिषद, नंदुरबार अंतर्गत जिल्हास्तरीय कार्यक्रम /शिबीर / खास सर्वसाधारण / 
स्थायी समिती सभा /निवडणूक कार्यक्रम / अधिकारी/ कर्मचारी प्रशिक्षण कार्यक्रम व इतर शासनाकडून कळविण्यात येणाऱ्या अशा सभा ज्यामध्ये 
व्हिडीओ चित्रीकरण आवश्यक असते असे सर्वसाठी व जिल्हा परिषद , नंदुरबार चे गट क व गट ड कर्मचाऱ्यांचे बदली प्रक्रिया 
समुपदेशन शिबीर अंदाजित माहे मे महिन्यात साधारणतः सहा ते सात दिवस घेण्यात येणार असल्याने वेळोवेळी व्हिडीओ चित्रीकरणाच्या 
कामासाठी ठेकेदार / सेवा पुरवठादार निश्चितीसाठी मा . मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, नंदुरबार यांची मान्यता घेण्यात आली आहे. 

तरी साहित्य खरेदी / सेवा पुरवठा साठी दरकरार निश्चित नाही अशी दरपत्रके मागवून प्राधिकृत अधिकाऱ्यांच्या समितीद्वारे कमीतकमी 
दराचे ठेकेदार / पुरवठादार यांना निश्चित करून सन २०१५-१६ या वित्तीय वर्षात व्हिडीओ चित्रीकरणाच्या कामाची सेवा पुरवठा करणेसाठी 
आदेशित करावयाचे आहे . 


नंदुरबार , 
दिनांक ८ मे २०१५ . 


( सही.......... ) 
उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी ( सा .) , 

जिल्हा परिषद , नंदुरबार . 


सहायक विक्रीकर आयुक्त (ड -००२ ), विवरण व वसुली शाखा, रायगड विभाग 
रूम नं . २०९ , कोकण भवन , बेलापूर , नवी मुंबई ४०० ६१४ 

लिलाव पुढे ढकलल्याची सूचना 
क्रमांक स.वि.आ./ ड-००२/ वसुली (व्हॅट )/राय.वि./लि.सु./ब-१०३.-मे . नर्मदा ऑफशोअर टेक्नीकल सर्विसेस नों.दा.क्र . २७७०००४४१८३ 
व्ही , प्लॉट नं . सी , १४२, टी.टी.सी. इंडस्ट्रीयल एरिया, पवणे , नवी मुंबई ४०० ७०५, या व्यापाऱ्याच्या विक्रीकर थकबाकी वसुलीसाठी 
सहायक विक्रीकर आयुक्त ( ड -००२), वसुली शाखा, रायगड विभाग, कोंकण भवन , बेलापूर , यांचेद्वारे व्यापाऱ्याच्या स्थावर व जंगम 
मालमत्तेचा जाहीर लिलाव करण्याबाबतची सूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती, गुरुवार 

ते बुधवार , 

मार्च 
२६- एप्रिल १, २०१५ / चैत्र ५-११, शके १९ ३७ प्रसिद्ध करण्यात आली होती. सदर प्रकरणात माननीय उच्च न्यायालयासमोर रिट पिटिशन 
क्रमांक १४४३७, वर्ष २०१५ दाखल करण्यात आली असल्याने सदर लिलाव पुढे ढकलण्यात आला आहे. 

माझ्या सही व शिक्यानिशी दिनांक २८ मे २०१५ रोजी दिले . 


नवी मुंबई, 
दिनांक २८ मे २०१५ . 


सोमनाथ लक्ष्मण लवटे , 
सहायक विक्रीकर आयुक्त ( ड -००२ ) , 
विवरण व वसुली शाखा , रायगड विभाग , 

बेलापूर , नवी मुंबई. 


भाग दोन ( संकीर्ण) -३ 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , 

भाग दोन - संकीर्ण 

सूचना व जाहिराती, 
गुरुवार ते बुधवार , जून ४-१० , २०१५ / ज्येष्ठ १४-२० , शके १ ९३७ 


विक्रीकर सहआयुक्त (व्हॅट - प्रशासन), धुळे विभाग, धुळे यांचे कार्यालय 

विक्रीकर भवन , जमनागिरी रोड , धुळे 

अधिसूचना 
केंद्रीय विक्रीकर (मुंबई) अधिनियम , १९ ५७ च्या नियम ४ अ पोट-नियम ( ७) प्रमाणे 

क्रमांक विसआ / धुवि / क नमुना/ २०१५-१६ / अवैध / ब-६४७ 
ज्याअर्थी, व्यापारी मे. ऑरचीड विनर अॅण्ड प्लॉय, दुकान नं . ८ , अ विंग , नवीन बी . जे. मार्केट , जळगाव , केंद्रीय विक्रीकर नोंदणी 
दाखला क्रमांक २७३२००५ ९ ७१८ सी यांचेकडून कळविण्यात आले आहे की , मध्यवर्ती विक्रीकर अधिनियम , १९ ५६, कलम ८ पैकी 
पोट -कलम ( ४ ) प्रमाणे मंजूर करण्यात आलेला क नमुना क्रमांक एमएच -१३ / ४०६६३९ ( एकूण एक ) क नमुना गहाळ झालेला 
आहे. त्यांनी मराठी वर्तमानपत्रात दैनिक गावकरी, शुक्रवार, दिनांक १३ फेब्रुवारी २०१५ व तरुण भारत , शुक्रवार, दिनांक १३ फेब्रुवारी 
२०१५ मध्ये तशी जाहिरात प्रकाशित केली आहे . 

त्याअर्थी, मी , डॉ . बी . एन . पाटील, विक्रीकर सहआयुक्त (व्हॅट- प्रशासन ), धुळे विभाग , धुळे, मध्यवर्ती विक्रीकर (मुंबई ) 
अधिनियम, १९ ५६ च्या नियम ४ अ पैकी पोट -नियम ( ७ ) मध्ये विहित केलेल्या अधिकाराचा वापर करून असे जाहीर करतो की , 
क्रमांक एमएच-१३ / ४०६६३ ९ ( एकूण एक ) नमुना 

अवैध ठरविण्यात आलेला आहे. 


सदर 


धुळे , 
दिनांक १२ मे २०१५ . 


डॉ . बी . एन . पाटील , 
विक्रीकर सहआयुक्त (व्हॅट- प्रशासन ), 

धुळे विभाग , धुळे . 


OFFICE OF THE JOINT COMMISSIONER OF SALES TAX ( VAT - ADM.) , 

DHULE DIVISION , DHULE 
Vikrikar Bhavan, Jamnagiri Road , Dhule 

NOTIFICATION 
[ Under sub -rule ( 7) of rule 4A of the Central Sales Tax ( Bombay ) Rules, 1957] 

No. DD / JCST/ C ’ Forms/ Invalid / 2015-16 / B -647 
Whereas , it has been reported by M / s. Orchid Veneers and Ply , Shop No. 8 , A Wing , New B. J. 
Market, Jalgaon , Tin No. 27320059718 C that the declaration referred to in sub -section ( 4 ) of the 
section 8 of Central Sales Tax Act , 1956, ( LXXIV of 1956) in Form C issued to them bearing 
No. MH 13/406639 (Total 1 C Form) have been lost . The advertisement was givenin Marathi in 
Daily News Paper “ Dainik Gavkari ", on Friday , dated 13th February 2015 and “ Tarun Bharat " 
on , Friday , dated 13th February 2015 . 

I, Dr. B. N. Patil, Joint Commissioner of Sales Tax, Dhule Division , Dhule in exercise of the 
powers vested in me under sub -rule (7 ) of rule 4A of Central Sales Tax Act , 1956 , hereby declare 
that the said declaration in Form C bearing No. MH 13/406639 ( Total 1 C Form) should be 
considered as invalid . 


Dhule , 
dated the 12th May 2015 . 


DR . B. N. PATIL , 
Joint Commissioner of Sales Tax (VAT- Adm .) , 

Dhule Division , Dhule . 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन - संकीर्ण 

सूचना व जाहिराती, 
गुरुवार ते बुधवार , जून ४-१० , २०१५ / ज्येष्ठ १४-२०, शके १ ९ ३७ 


१ ९ 


Serial No. 99 - A 


Notice 


Notice is hereby given that certificates for 5 shares of Rs. 100 each bearing Nos . 6311340 
6311344 under folio No. C13786 of ACC Limited standing in the name( s ) of Chandrika has /have 
been lost or misplaced and the undersigned has/ have applied to the Company to issue duplicate 
certificate ( s ) for the said shares . 

Any person (s) in possession of the said share certificates or having any claim (s ) to the said 
shares should notify to and lodge such claim ( s ) with the Share Department of the Company at 
Cement House , 121 , Maharshi Karve Road , Mumbai 400 020 , within 21 days from the date of 
Publication of this Notice after which period no claims will be entertained and the Company will 
proceed to issue duplicate share certificates . 


CHANDRIKA. 


Place : Mumbai, 
dated the 17th April 2015 . 


बृहन्मुंबई महानगरपालिका 
क्रमांक संचालक ( अ . से . व प्र .) / २३४ / दोन 


जाहीर सूचना 


बृहन्मुंबई महानगरपालिका अधिनियम , १८८८ ( आजतागायत सुधारित ) च्या कलम २ ९ ७(१ ) ( ब ) अन्वये खालीलप्रमाणे जाहीर सूचना 
देण्यात येत आहे. 

बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या “ डी ” विभागातील अस्तित्वात असलेली शेनवी वाडी लेनची मंजूर नियमित रेषा २५ .०० " फुटच्या 
ऐवजी ३० .०० " फुट बदलाचा प्रस्ताव दिनांक २२ मे २०१५ रोजी महापालिकेच्या सभेमध्ये किंवा त्यानंतर जेव्हा केव्हा सदरहू प्रस्ताव निकालात 
काढता येईल अशा महापालिकेच्या सभेत मांडण्यात येईल . 

उपरोक्त प्रवर्तनात असलेली सार्वजनिक रस्ता/ मंजूर नियमित रेषा आणि प्रस्तावित नियमित रेषा दाखविणारा नकाशा क्र . काअवावनि / 
शहर / आरएल / ९ ६, दिनांक २४ जानेवारी २०१४ उप प्रमुख अभियंता ( वाहतूक ) यांच्या अभियांत्रिकी केंद्र इमारत , तळमजला, डॉ . ई. मोजेस 
रोड, वरळी, मुंबई ४०० ०१८ , येथील कार्यालयात व सहाय्यक आयुक्त · डी विभाग, महापालिका कार्यालय इमारत , जोबनपुत्र कंपाऊंड, 
नाना चौक , ग्रँट रोड (प.), मुंबई ४०० ००७, या कार्यालयात कार्यालयीन वेळेत निरीक्षणासाठी ठेवण्यात आला आहे. 

ज्या कोणास उपरोक्त प्रस्तावित नियमित रेषेबाबत प्रतीवेदन / हरकती पाठवावयाच्या असतील त्यांनी त्या महापालिका चिटणीसांच्या 
कार्यालयात संबंधित सभेच्या दिवसाच्या अगोदर ३( तीन ) संपूर्ण दिवसांपूर्वी प्राप्त होतील अशाप्रकारे पाठवाव्यात. कृपया त्यानंतर पाठविलेली 
प्रतीवेदने / हरकती विचारात घेतल्या जाणार नाहीत . 


लक्ष्मण वटकर , 


संचालक , 


मुंबई, 
दिनांक २३ एप्रिल २०१५ . 


( अभियांत्रिकी सेवा व प्रकल्प ). 


भाग दोन ( संकीर्ण) -३ अ 


po 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , 

भाग दोन - संकीर्ण 

सूचना व जाहिराती, 
ते बुधवार , जून ४-१०, २०१५ / ज्येष्ठ १४-२० , शके १९ ३७ 


MUNICIPAL CORPORATION OF GREATER MUMBAI 


No. Dir./(E.S . & P .) / 234 / II 


Public Notice 


Pursuant to Section 297 ( 1) (b ) of the Mumbai Municipal Corporation Act, as modified upto 
date, the undersigned proposes to apply to the Municipal Corporation at their meeting to be held 
on 22nd May 2015 or on such day thereafter , as the said application can conveniently be disposed 
off for authority to propose the revision of regular line in substitution of the existing regular line 
of Shenvi Wadi Lane from 25 00 " to 30 00 " ( 9.15 mtr.) in between Khadilkar Road and Pimpalwadi 
Cross Lane in D Ward . 


A plan No. EE / TR / Plg ./City / 96 , of 24th January 2014 showing the existing width of Regular 
Line of the road and proposed revised regular line to be prescribed in substitution thereof aforesaid , 
is deposited at the office of Deputy Chief Engineer ( Traffic ) of Municipal Corporation and can be 
inspected by any desiring to do so, at any time during office hours at this office at Engineering 
Hub Bldg ., Zero Floor , Near Worli Naka , Dr. E. Moses Road , Mumbai 400 018 , and also at the 
Office of Astt . Commissioner , D Ward Office , Municipal Office Bldg., Jobanputra Compound , 
Nana Chowk , Grant Road (W.) , Mumbai 400 007. 

Every person desirous of making any representation of the Corporation or of bringing before 
the Corporation any objection in respect of the said proposal may do so by letter addressed to the 
Municipal Secretary at the Mahapalika Head Office and deliver at the said office not less than 
three clear days before the day of such meeting. 


Mumbai, 
dated this 23rd day of April 2015 . 


LAXMAN VATKAR , 

Director , 
Engineering, Services and Project. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती, 
गुरुवार 

ते बुधवार , जून ४-१० , २०१५ / ज्येष्ठ १४-२०, शके १ ९ ३७ 


२१ 


. 


. 


विक्रीकर सहआयुक्त (व्हॅट -प्रशासन ), धुळे विभाग, धुळे 
विक्रीकर भवन, जमनागिरी रोड, धुळे विभाग , धुळे . 

अधिसूचना 
केंद्रीय विक्रीकर (मुंबई ) अधिनियम , १९ ५७ नियम ४ अ पोट -नियम ( ७ ) प्रमाणे ] 

जा.क्र . विसआ/ धुवि / सी / नमुने / २०१४-१५अवैध / ब -१५७ 
ज्याअर्थी, व्यापारी मे . सुप्रीम इंडस्ट्रीज लि . एमआयडीसी एरिया , जळगांव केंद्रीय विक्रीकर नोंदणी दाखला क्रमांक , टीन क्रमांक 
२७३ ९ ०२५३७२८ व्ही / सी यांचेकडून कळविण्यात आले आहे की , मध्यवर्ती विक्रीकर अधिनियम, १९ ५६ कलम ८ पैकी पोट- कलम ( ४ ) 
प्रमाणे मंजूर करण्यात आलेले सी नमुने क्रमांक एमएच-११ / ६९१४५६ ( एकूण एक ) सी- नमुने गहाळ झालेले आहेत . त्यांनी मराठी 
वर्तमानपत्रात दिव्य मराठी वार मंगळवार, दिनांक १६ सप्टेंबर २०१४ व लोकमत वार मंगळवार , दिनांक १६ सप्टेंबर २०१४ मध्ये 
तशी जाहिरात प्रकाशित केली आहे . 

त्याअर्थी मी , बी. एन . पाटील, विक्रीकर सहआयुक्त (व्हॅट -प्रशासन ), धुळे विभाग, धुळे , मध्यवर्ती विक्रीकर (मुंबई) अधिनियम, १९ ५६ 
च्या नियम ( ४ अ) मधील पोट-नियम ( ७ ) मध्ये विहित केलेल्या अधिकाराचा वापर करून असे जाहीर करतो की , सदर क्रमांक एमएच 
११/ ६९ १४५६ ( एकूण एक ) सी - नमुने अवैध ठरविण्यात आलेले आहेत . 


धुळे , 
दिनांक २२ जानेवारी २०१५ . 


डॉ . बी . एन . पाटील , 
विक्रीकर सहआयुक्त (व्हॅट- प्रशासन ) , 

धुळे विभाग, धुळे . 


OFFICE OF THE JOINT COMMISSIONER OF SALES TAX (VAT- ADM .) , 

DHULE DIVISION , DHULE 


NOTIFICATION 
[ Under sub - rule ( 7 ) of rule 4A of the Central Sales Tax ( Bombay ) Rules , 1957] 

No. DD/ JCST / C Form/Invalid/ 2014-15/ B - 157 
Whereas, it has been reported by M /s. Supreme Industries Ltd. MIDC Area Jalgaon . Tin No. 
27390253728 V / C that the declarations referred to in sub - section ( 4 ) of the section 8 of the 
Central Sales Tax Act, 1956, ( LXXIV of 1956) in Form C issued to them bearing No. MH- 11/ 
691456 ( Total 01 C Form) have been lost. The advertisement was givenin Marathi Daily 
Newspaper “ Divya Marathi ” on Tuesday , dated 16th September 2014 and Lokmat on Tuesday 
16th September 2014 . 

I , B. N. Patil Joint Commissioner of Sales Tax , Dhule Division, Dhule in exercise of the 
powers vested in me under sub -rule ( 7 ) of rule 4 (A ) of Central Sales Tax Act , 1956 , hereby declare 
that the said declarations in forms C Bearing No. MH- 11/ 691456 ( Total 01 C Form) should be 
considered as invalid . 


Dhule , 
dated the 22nd January 2015 . 


DR . B. N. PATIL , 
Joint Commissioner of Sales Tax ( VAT -ADM . ) , 

Dhule Division , Dhule . 


२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती, 
गुरुवार 

ते बुधवार, जून ४-१० , २०१५ / ज्येष्ठ १४-२०, शके १ ९३७ 


विक्रीकर सहआयुक्त (व्हॅट - प्रशासन ), धुळे विभाग , धुळे 
विक्रीकर भवन , जमनागिरी रोड , धुळे विभाग , धुळे 

अधिसूचना 
केंद्रीय विक्रीकर ( मुंबई) अधिनियम , १९५७ च्या नियम ४ अ पोट -नियम ( ७ ) प्रमाणे 

जा.क्र . विसआ / धुवि / सी / नमुने / २०१४-१५ अवैध / ब-१८ ९ 
ज्याअर्थी, व्यापारी मे . एसएनएस एंटरप्राईजेस , बाळीराम पेठ , जळगांव केंद्रीय विक्रीकर नोंदणी दाखला क्रमांक , टीन क्रमांक 
२७४६०१३१२२७ व्ही / सी यांचेकडून कळविण्यात आले आहे की , मध्यवर्ती विक्रीकर अधिनियम, १९ ५६ कलम ८ पैकी पोट -कलम ( ४ ) 
प्रमाणे मंजूर करण्यात आलेले सी नमुने, क्रमांक एमएच-१०६६४८६ ( एकूण एक ) सी- नमुने गहाळ झालेले आहेत . त्यांनी मराठी वर्तमानपत्रात 

दैनिक प्रभात वार बुधवार , दिनांक १४ मे २०१४ व सकाळ वार बुधवार , दिनांक १४ मे २०१४ मध्ये तशी जाहिरात प्रकाशित 
केली आहे . 

त्याअर्थी मी , बी. एन . पाटील, विक्रीकर सहआयुक्त (व्हॅट- प्रशासन), धुळे विभाग , धुळे , मध्यवर्ती विक्रीकर (मुंबई ) अधिनियम, १९ ५६ 
च्या नियम ( ४ अ) मधील पोट -नियम ( ७ ) मध्ये विहित केलेल्या अधिकाराचा वापर करून असे जाहीर करतो की , सदर क्रमांक एमएच 
१०६६४८६ ( एकूण एक ) सी - नमुने अवैध ठरविण्यात आलेले आहेत . 


. 


डॉ . बी . एन . पाटील , 
विक्रीकर सहआयुक्त (व्हॅट- प्रशासन ) , 

धुळे विभाग, धुळे . 


धुळे , 
दिनांक २२ जानेवारी २०१५ . 


~ 


OFFICE OF THE JOINT COMMISSIONER OF SALES TAX (VAT-ADM .), 

DHULE DIVISION , DHULE 


NOTIFICATION 
[ Under sub - rule ( 7 ) of rule 4A of the Central Sales Tax ( Bombay ) Rules , 1957] 

No. DD/ JCST/ C Form/Invalid/ 2014-15/ B - 189 
Whereas, it has been reported by M /s . SNS Enterprises , Baliram Peth , Jalgaon . Tin 
No. 27460131227 V / C that the declarations referred to in sub - section ( 4 ) of the section 8 of Central 
Sales Tax Act , 1956 ( LXXIV of 1956), in Form C issued to them bearing No. MH- 1066486 ( Total 
01 C Forms) have been lost . The advertisementwas given in Marathi, Daily Newspaper “Dainik 
Prabhat " on Wednesday , 14th May 2014 and Sakal on Wednesday 14th May 2014. 

I , B. N. Patil, Joint Commissioner of Sales Tax , Dhule Division , Dhule in exercise of the 
powers vested in me under sub -rule ( 7 ) of rule 4 (A ) of Central Sales Tax Act, 1956 , hereby declare 
that the said declarations in forms C Bearing No. MH- 1066486 ( Total 01 C Form) should be 
considered as invalid . 


Dhule , 
dated the 22nd January 2015 . 


DR . B. N. PATIL , 
Joint Commissioner of Sales Tax (VAT-ADM .), 

Dhule Division , Dhule . 


२३ 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती, 
गुरुवार 

ते बुधवार , जून ४-१० , २०१५ / ज्येष्ठ १४-२०, शके १ ९ ३७ 


. 


. 


~ 


विक्रीकर सहआयुक्त (व्हॅट -प्रशासन ), धुळे विभाग, धुळे 
विक्रीकर भवन , जमनागिरी रोड, धुळे विभाग, धुळे 

अधिसूचना 
[केंद्रीय विक्रीकर ( मुंबई ) नियम, १९ ५७ अधिनियम ४ अ पोट-नियम ( ७) प्रमाणे 

जा.क्र . विसआ / धुवि / सी / नमुने / २०१४-१५अवैध / ब-२०८ . 
ज्याअर्थी, व्यापारी मे. नवकार व्हिल्स , प्लॉट नं . १, उद्योग नगर , मुंबई- आग्रा रोड, धुळे केंद्रीय विक्रीकर नोंदणी दाखला क्रमांक 
टीन क्रमांक २७६४००४६२५३ व्ही / सी यांचे कडून कळविण्यात आले आहे की , मध्यवर्ती विक्रीकर अधिनियम, १९ ५६ कलम ८ पैकी 
पोट- कलम ( ४ ) प्रमाणे मंजूर करण्यात आलेले एमएच-१३-४१०७७१ व एमएच- १३-४१०७७८ ( एकूण दोन) सी - नमुने गहाळ झालेले आहेत . 
त्यांनी मराठी वर्तमानपत्रात “ दिव्य सिटी ” मंगळवार , दिनांक २० जानेवारी २०१५ व “ पुण्यनगरी ” मंगळवार दिनांक २० जानेवारी २०१५ 
मध्ये तशी जाहिरात प्रकाशित केली आहे . 

त्याअर्थी मी , बी . एन . पाटील, विक्रीकर सहआयुक्त (व्हॅट- प्रशासन), धुळे विभाग, धुळे , मध्यवर्ती विक्रीकर (मुंबई ) नियम , 
१ ९ ५६ च्या नियम ४ अ पैकी पोट-नियम ( ७ ) मध्ये विहित केलेल्या अधिकाराचा वापर करून असे जाहीर करतो की , सदर क्रमांक 
एमएच-१३-४१०७७१ व १३-४१०७७८ ( एकूण दोन ) सी -नमुने अवैध ठरविण्यात आलेले आहेत . 


धुळे , 
दिनांक ३१ जानेवारी २०१५ . 


डॉ . बी . एन . पाटील , 
विक्रीकर सहआयुक्त (व्हॅट- प्रशासन ) , 

धुळे विभाग, धुळे . 


OFFICE OF THE JOINT COMMISSIONER OF SALES TAX (VAT -ADM .) 

DHULE DIVISION , DHULE 


NOTIFICATION 
[ Under sub -rule ( 7 ) of the rule 4A of the Central Sales Tax ( Bombay ) Rules , 1957] 

No. DD/ JCST/ C Form/Invalid / 2014-15/ B - 208 
Whereas , it has been reported by M / s. Navkar Wheels , Plot No.1, Udyaog Nagar, Mumbai 
Agra Road , Dhule 424 003 Tin No. 27860050012 V / C that the declarations referred to in 
sub -section (4 ) of section 8 of the Central Sales Tax Act, 1956 , (LXXIV of 1956 ) in Form C issued 
to them bearing No. MH-13-410771 and MH-13-410778 ( Total 2 C Form) have been lost. The 
advertisement was givenin Marathi Daily Newspaper “ Divya City " on Tuesday , 20th January 
2015 and Punya Nagari on Tuseday 20th January 2015 . 

I , B. N. Patil Joint Commissioner of Sales Tax , Dhule Division, Dhule in exercise of the 
powers vested in me under sub -rule ( 7 ) of Rule 4A of the Central Sales Tax Act , 1956 , hereby 
declarethat the said declarations in forms C Bearing No. 13-410771and MH-13-410778 ( Total 2 
C Form) should be considered as invalid . 


Dhule , 
dated : 31st January 2015 . 


DR . B. N. PATIL , 
Joint Commissioner of Sales Tax ( VAT - ADM.) , 

Dhule Division , Dhule . 


२४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती , 

गुरुवार ते बुधवार , जून ४-१०, २०१५ / ज्येष्ठ १४-२० , शके १९ ३७ 
विक्रीकर सहआयुक्त (व्हॅट- प्रशासन ), नाशिक विभाग, नाशिक 
विक्रीकर भवन, प्रशांतनगर , पाथर्डीफाटा , नाशिक -१० . 

अधिसूचना 
[ केंद्रीय विक्रीकर कायदा ( मुंबई ) नियम , १९ ५७ च्या नियम ४ अ पैकी पोट-नियम ( ७ ) प्रमाणे ] 

क्रमांक नावि /विसआ / आस्था-४ / सी - नमुने / अवैध / २०१४ / ब-४९ ५ . 
ज्याअर्थी, व्यापारी मे . विवेक पॉली प्रॉडक्टस्, प्लॉट नं . बी -८२, एम.आय.डी.सी., अहमदनगर, नाशिक ४१४ १११. केंद्रीय विक्रीकर 
कायदा नोंदणी दाखला व्हॅट टिन क्रमांक २७९ ५०३२००५९सी यांचे कडून कळविण्यात आले आहे की , मध्यवर्ती विक्रीकर अधिनियम , १९ ५६ 
कलम ८ पैकी पोट - कलम ( ४ ) प्रमाणे मंजूर करण्यात आलेले घोषणापत्र नुमना- सी , क्रमांक- एम एच -१२ / ५२ ९८३ ( एकूण १ घोषणापत्र 
सी ) हे गहाळ झाले आहे . त्यांनी स्थानिक वर्तमानपत्र ( मराठी ) “ नवा मराठा ”, अहमदनगर , शनिवार , २६ जुलै २०१४ आणि ( मराठी ) 
दिव्य मराठी ”, शनिवार, २६ जुलै २०१४ रोजी तशा प्रकारची जाहिरात दिली आहे. 

त्याअर्थी मी , सु . प. काले , विक्रीकर सहआयुक्त (व्हॅट- प्रशासन), नाशिक विभाग, नाशिक मध्यवर्ती विक्रीकर च्या नियम ४ अ पैकी 
पोट-नियम ( ७ ) अन्वये विहित केलेल्या अधिकाराचा वापर करून असे जाहीर करतो की , सदरहू नमुना - सी , क्रमांक एमएच -१२ / ५२ ९ ८३ 
( एकूण १ घोषणापत्र सी ) अवैध ठरविण्यात आले आहे. 


“ 


सु . प . काले, 


नाशिक , 


. 


विक्रीकर सहआयुक्त (व्हॅट-प्रशासन ), 

नाशिक विभाग , नाशिक 


दिनांक २८ जानेवारी २०१५ . 


OFFICE OF THE JOINT COMMISSIONER OF SALES TAX (VAT -ADM .) 

NASHIK DIVISION , NASHIK 


NOTIFICATION 
[ Notification Under sub -rule ( 7) of the rule 4A of the Central Sales Tax ( Bombay ) Rules , 1957 ] 

No. ND/ JCST / C Form/Invalid/ 2014 / B - 495 
Whereas , it has been reported by M/ s.Vivek Poly Products, Plot No. B- 82 , MIDC , Ahmednagar, 
Nashik 414 111. Tin holder No. 27950320059 C that the declaration referred to in sub -section (4 ) 
of section 8 of the Central Sales Tax Act , 1956 , (LXXIV of 1956 ) in Form C issued to them bearing 
No. MH- 12/ 52983 ( Total 1 declaration in C Form) have been lost. The advertisement was given 
in local Marathi Daily Newspaper “Nava Maratha ” , Ahmednagar, Saturday , 26th July 2014 and 
(Marathi) “ Divya Marathi ”, Ahnednagar, Saturday, 26th July 2014 . 

I , S. P. Kale, Joint Commissioner of Sales Tax, Nashik Division, Nashik in exercise of the 
powers vested in me under sub - rule ( 7) of Rule 4A of the Central Sales Tax ( Bombay), Rule 1956 , 
hereby declare that the said declarations in forms C Bearing No. MH - 12 /52983 ( Total 1 C 
Form ) should be considered as invalid . 


Nashik, 
dated 28th January 2015 . 


S. P. KALE, 
Joint Commissioner of Sales Tax (VAT -ADM .), 

Nashik Division , Nashik . 


२५ 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती, 
गुरुवार ते बुधवार , जून ४-१० , २०१५ / ज्येष्ठ १४-२० , शके १ ९ ३७ 


विक्रीकर सहआयुक्त (व्हॅट - प्रशासन ), पुणे विभाग, पुणे यांचे कार्यालय 
विक्रीकर भवन , २ रा मजला, येरवडा, पुणे ४११ ००६ . 

अधिसूचना 
[ केंद्रिय विक्रीकर (मुंबई ) नियम , १९५७ च्या नियम ४ अ पैकी पोट-नियम ( ७) या प्रमाणे 

क्रमांक विसआ /व्हॅट / पुणे / ग - नमुना / १४-१५ / ब-५५३ . 
याअर्थी, मे. संजय टूल्स अॅण्ड अॅक्सेसरिज् प्रा . लि., एसपी १०६, एमआयडीसी भोसरी, सेन्चुरी एन्का लि . जवळ , पुणे ४११ ०२६, 
मूल्यवर्धित कर कायदा, २००२, नोंदणी दाखला क्रमांक २७७४०००२४५१ - व्ही आणि केंद्रिय विक्रीकर कायदा , १९ ५६ अन्वये नोंदणी दाखला 
क्रमांक २७७४०००२४५१- सी यांजकडून असे कळविण्यात आले आहे की , मध्यवर्तीविक्रीकर अधिनियम, १९ ५६ कलम ८ पैकी पोट - कलम ( ४ ) 
( एलएक्सएक्सआयव्ही) प्रमाणे या व्यापाऱ्याचा ग नमुना क्रमांक एमएच- ०९ / १०८ ९ ७६५ ( एकूण एक ग नमुना ) हरविलेला आहे. त्याकरिता 
त्यांनी दिनांक २१ डिसेंबर २०१३ रोजीच्या हिंदी वर्तमानपत्र हरिभूमि नवी दिल्ली, व इंग्रजी वर्तमानपत्र बिझनेस स्टॅडैड नवी दिल्ली, 
वर्तमानपत्रात जाहिरात देऊन , त्या वर्तमानपत्रांची कात्रणे या कार्यालयास सादर केलेली आहेत. तसेच त्यांनी प्रतिज्ञापत्र सादर करुन ग नमुना 
मिळाला नसल्याचे 

नमूद केले 

असून रुपये १४,१५,४३२ इतक्या रकमेचा इंन्डेमनिटी बॉन्ड सादर केलेला आहे . 
वरील सर्व बाबीस अनुसरून मी , डी . बी . काप्रतवार, विक्रीकर सहआयुक्त (व्हॅट- प्रशासन ), पुणे केंद्रिय विक्रीकर (मुंबई) नियम , 
१९ ५७ च्या नियम ४ अ मधील पोट -नियम ( ७ ) अन्वये विहित केलेल्या अधिकाराचा वापर करून असे जाहीर करते की , ग नमुना 
क्रमांक एमएच-०९ / १०८ ९ ७६५ ( एकूण एक ग नमुना ) रद्द ठरविण्यात आला आहे . 


या 


पुणे, 
दिनांक १८ फेब्रुवारी २०१५ . 


डी . बी . काप्रतवार , 
विक्रीकर सहआयुक्त (व्हॅट -प्रशासन ) , 

पुणे विभाग , पुणे. 


OFFICE OF THE JOINT COMMISSIONER OF SALES TAX (VAT-ADM .) 

PUNE DIVISION , PUNE 
Vikrikar Bhavan , 2nd Floor, Airport Road , Yerwada, Pune 411 006 . 

NOTIFICATION 
[ Under sub- rule ( 7) of the rule 4A of the Central Sales Tax ( Bombay ) Rules, 1957] 

No. JCST/VAT Adm./Pune/dupl./ C Form / 14-15 / B -553 
Whereas , it has been reported by M /s . Sanjay Tools & Accessories Pvt . Ltd., SP 106 , MIDC 
Bhosari, S - Block, Near Century Enka Ltd. , Pune 411 026, holder of Tin. No. 27740002451 - V under 
the MVAT Act , 2002 and R. C. No. 27740002451-C under the Central Sales Tax Act, 1956 , that the 
declarations referred in sub - section (4 ) of section 8 of the Central Sales Tax Act , 1956 , (LXXIV of 
1956) in Form C issued to them bearing No. MH-09/ 1089765 ( Total 1 C Form) has been lost and 
to that effect the dealer has given the advertisement in Hindi Newspapers ‘ Haribhume New 
Delhi and English Newspaper, ‘ Business Standard ’ New Delhi, dated 22nd December 2013 and 
forwarded the Newspaper cutting to this office also submitted Indemnity Bond of Rs. 14,15,432 
respectively . 

Therefore in view of the above, I, D.B.Kapratwar, Joint Commissioner of Sales Tax 
(VAT-Adm .), Pune in exercise of the powers vested in me under sub - rule ( 7 ) of Rule 4 ( A ) of 
the Central Sales Tax ( Bombay ) Rules, 1957 hereby declare that the said C Form declaration 
Bearing No. MH -09 / 1089765 ( Total 1 C Form ) is treated as invalid . 


Pune, 
dated : 18th February 2015 . 


D. B. KAPRATWAR , 
Joint Commissioner of Sales Tax (VAT -Adm .), 

Pune Division , Pune. 


भाग दोन ( संकीर्ण) -४ 


२६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन -संकीर्ण सूचना व जाहिराती , 
गुरुवार ते बुधवार , जून ४-१०, २०१५ / ज्येष्ठ १४-२०, शके १९ ३७ 


विक्रीकर सहआयुक्त (व्हॅट - प्रशासन ), पुणे विभाग, पुणे यांचे कार्यालय 
विक्रीकर भवन , २ रा मजला, येरवडा, पुणे ४११ ००६ . 

अधिसूचना 
[ केंद्रीय विक्रीकर (मुंबई ) नियम, १ ९५७ च्या नियम ४ अ पैकी पोट-नियम ( ७ ) या प्रमाणे 

क्रमांक.विसआ /व्हॅट / पुणे / एफ / नमुना/ १४-१५/ ब-५५४ 
याअर्थी, मे. सुमॅक्स इंजिनिअरिंग प्रा.लि. ३० ९, सिध्दसोसायटी , औंध, पुणे ४११ ००७, मूल्यवर्धित कर कायदा, २००२ , नोंदणी दाखला क्रमांक 
२७४ ९ ०३४४८५३-व्ही आणि केंद्रीय विक्रीकर कायदा १९ ५६ अन्वये नोंदणी दाखला क्रमांक २७४ ९०३४४८५३- सी यांजकडून असे कळविण्यात आले 
आहे की , मध्यवर्ती विक्रीकर अधिनियम , १९ ५६ कलम ८ पैकी पोट - कलम ( ४) ( एलएक्सएक्सआयव्ही ) प्रमाणे या व्यापाऱ्याचा एफ नमुने 
क्रमांक एमएच- १२/ २ ९ ४०४ , ( एकूण १ एफ नमुना) हरविलेला आहे. त्याकरिता त्यांनी दिनांक २२ नोव्हेंबर २०१४ रोजीच्या मराठी वर्तमानपत्र 
पुण्यनगरी पुणे, व इंग्रजी वर्तमानपत्र द टाईम्स ऑफ इंडिया पुणे, या वर्तमानपत्रात जाहिरात देऊन , त्या वर्तमानपत्रांची कात्रणे या कार्यालयास 
सादर केलेली आहेत. तसेच त्यांनी प्रतिज्ञापत्र सादर करुन एफ नमुना मिळाला नसल्याचे नमूद केले असून रुपये १०,०८,५७८ / - इतक्या रकमेचा 
इंन्डेमनिटी बॉन्ड सादर केलेला आहे . 

वरील सर्व बाबीस अनुसरून मी , डी . बी . काप्रतवार , विक्रीकर सहआयुक्त (व्हॅट- प्रशासन), पुणे केंद्रीय विक्रीकर (मुंबई ) नियम, 
१९५७ च्या नियम ( ४ अ ) मधील पोट- नियम ( ७ ) अन्वये विहित केलेल्या अधिकाराचा वापर करून असे जाहीर करते की , “एफ नमुना 
क्रमांक एमएच- १२ / २९ ४०४ ( एकूण १ एफ नमुना) रद्द ठरविण्यात आला आहे. 


पुणे, 
दिनांक १८ फेब्रुवारी २०१५ . 


डी . बी . काप्रतवार , 
विक्रीकर सहआयुक्त ( व्हॅट - प्रशासन ) , 

पुणे विभाग, पुणे. 


OFFICE OF THE JOINT COMMISSIONER OF SALES TAX (VAT-ADM .) 

PUNE DIVISION , PUNE 
Vikrikar Bhavan , 2nd Floor , Airport Road , Yerwada , Pune 411 006 . 

NOTIFICATION 
[ Under sub- rule ( 7) of the rule 4A of the Central Sales Tax ( Bombay ) Rules , 1957] 

No. JCST /VAT Adm./Pune/dupl./ F Form/ 14-15/ B-554 
Whereas , it has been reported by M /s. Sumax Engineering ( P ) Ltd. 309 , Sindh Society , Aundh , 
Pune 411007, holder of Tin. No. 27490344853- Vunderthe MVAT Act, 2002 and R.C.No. 27490344853 
C under the Central Sales Tax Act , 1956 , that the declarations referred in sub - section ( 4 ) of section 
8 of the Central Sales Tax Act , 1956 , (LXXIV of 1956 ) in Form F issued to them bearing No. 
MH - 12/ 29404 , ( Total 1 F Forms) has been lost and to that effect the dealer has given the 
advertisement in Marathi Newspapers Punyanagari Pune dated 22nd November 2014 and English 
Newspaper , ‘ The Times Of India ’ Pune, dated 6th December 2014 and forwarded the newspaper 
cutting to this office , also submitted Indemnity Bond of Rs. 10,08,578 Respectively . 

Therefore , in view of the above, I, D.B.Kapratwar, Joint Commissioner of Sales Tax 
(VAT - Adm.), Pune in exercise of the powers vested in me under sub-rule ( 7 ) of Rule 4( A) of 
the Central Sales Tax ( Bombay ) Rules , 1957 hereby declare that the said F Forms declarations 
Bearing No. MH - 12 /29404 ( Total 1 F Forms) is treated as invalid . 


Pune, 
dated : 18th February 2015 . 


D. B. KAPRATWAR , 
Joint Commissioner of Sales Tax (VAT - Adm .), 

Pune Division , Pune. 


२७ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती, 
गुरुवार ते बुधवार , जून ४-१० , २०१५ / ज्येष्ठ १४-२०, शके १ ९ ३७ 


. 


विक्रीकर सहआयुक्त (व्हॅट - प्रशासन ), रायगड विभाग यांचे कार्यालय 
सहावा मजला, कोंकण भवन, बेलापूर , नवी मुंबई . 

अधिसूचना 
[केंद्रीय विक्रीकर (मुंबई) नियम, १९ ५७ च्या नियम ४ अ पैकी पोट -कलम ( ७ ) या प्रमाणे ] 

क्रमांक विसहआ /व्हॅट प्रशा / राय.वि ./ “ क ” नमुना / संकीर्ण/ २०१४-१५ / ब -२०४ 
मे . जिम्पेक्स लि ., श्री . गणपज्या निवास , हाऊस नं.- ५७४ , राजाराम बाबूराव ठाकुर रोड, चिंचपाडा, रायगड ४१०२१०. महाराष्ट्र 
मूल्यवर्धित कर कायद्याखालील टीन क्रमांक २७६४०६२९ ५१४- व्ही केंद्रीय विक्रीकर कायद्याखालील टीन क्रमांक २७६४०६२९ ५१४ - सी यांजकडून 
कळविण्यात आले आहे की , त्यांना वितरित करण्यात आलेले “ ह ” नमुना क्रमांक एमएच- ०८ / ००१०८ ९८७ व एमएच- / ०१०८ ९ ८९ हे दोन 
“ ह ” नमुने त्यांचेकडून हरविले आहेत . त्याकरिता व्यापाऱ्यानेदिनांक १९ जानेवारी २०१५ रोजी — एसीडी व मुंबई लक्षदीप या दोन वृत्तपत्रात 
जाहिरात देऊन, त्या वर्तमानपत्रांची कात्रणे, तसेच पोलीस ठाणे अंमलदार , शिवडी येथे तक्रार नोंदविल्याबाबतचे प्रमाणपत्र व सुरक्षाबंध संबंधित 
कार्यालयास सादर केलेले आहे . 

वरील सर्व बाबीस अनुसरून मी , सुनिल सांगळे , विक्रीकर सहआयुक्त (व्हॅट-प्रशासन), रायगड विभाग , नवी मुंबई, केंद्रिय विक्रीकर 
( मुंबई ) नियम , १९ ५७ च्या नियम ( ४ अ) मधील पोट -कलम ( ७ ) अन्वये विहित केलेल्या अधिकाराचा वापर करून असे जाहीर करतो 
की , सदरचा नुमना क्रमांक एमएच- ०८ / ००१०८ ९ ८७ व एमएच- / ०१०८ ९ ८ ९ हे दोन ह नमुने रद्द करण्यात येत आहेत व त्याचा वापर 
बेकायदेशीर ठरविण्यात येत आहे . 


नवी मुंबई , 
दिनांक २८ जानेवारी २०१५ . 


सुनिल सांगळे , 
विक्रीकर सहआयुक्त (व्हॅट- प्रशासन ), 
रायगड विभाग, बेलापूर , नवी मुंबई. 


OFFICE OF THE JOINT COMMISSIONER OF SALES TAX (VAT- ADM .) , 

RAIGAD DIVISION , NAVI MUMBAI 


NOTIFICATION 
[ Under sub - rule ( 7 ) of the rule 4A of the Central Sales Tax ( Mumbai ) Rules , 1957] 

No. JCST /(VAT Adm.)/ Raigad Div./Misc./C Form/13-14/ B- 204 
Whereas, it has been reported by M /s . Gimpex Ltd., Shri Ganpajya Niwas , House No.-574 , 
Rajaram Baburao Thakur Road , Chinchapada , Vadgain , Raigad 410210 holder of Tin No. 
27640629514 - V under Maharashtra Value Added Tax Act , 2002 and 27640629514 - C under Central 
Sales Tax Act , 1956, that the H Form bearing No. MH- 08 /0108987 and MH- / 0108989 ( Total 2 
H Forms ) has been lost. To that effect the dealer has given the advertisement in dated 19th 
January 2015 ‘ADC and Mumbai Lakshadeep and forwarded the newspaper cutting along with 
copy of certificate of Police complaint to Shiwdi Police Thane, and Indemnity Bond for Rs. 100 to 
this office. 


Therefore , in view of the above , I, Sunil Sangle , Joint Commissioner of Sales Tax 
(VAT-Adm .), Raigad Divn . Navi Mumbai, in exercise of the powers vested in me under sub -rule 
97 of Rule 4( A) of Central Sales Tax ( Mumbai ) Rules, hereby declare that the said C Form 
declarations bearing No. MH -08 /0108987 and MH - 70108989 H Forms should be treated as invalid 
and cancelled . 


Navi Mumbai, 
dated 28th January 2015 . 


SUNIL SANGLE , 
Joint Commissioner of Sales Tax (VAT -ADM .) , 

Raigad Division , Navi Mumbai. 


भाग दोन ( संकीर्ण) -४ अ 


२८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन -संकीर्ण सूचना व जाहिराती , 
गुरुवार ते बुधवार , जून ४-१०, २०१५ / ज्येष्ठ १४-२०, शके १९ ३७ 


विक्रीकर सहआयुक्त (व्हॅट - प्रशासन ), रायगड विभाग यांचे कार्यालय 
सहावा मजला, कोंकण भवन , बेलापूर , नवी मुंबई. 

अधिसूचना 
केंद्रीय विक्रीकर (मुंबई) नियम, १९ ५७ च्या नियम ४ अ पैकी पोट- कलम ( ७) या प्रमाणे ] 

क्रमांक विसहआ /व्हॅट प्रशा/ राय.वि. / अ नमुना / संकीर्ण / २०१४-१५ / ब-२७६ 
मे . एनथनी गॅरेज प्रा . लि ., प्लॉट नं. डी -२, पातालगंगा इंडस्ट्रीयल एरया ( इंजि . झोन ) पोस्ट बॉस नं . ०७, पातालगंगा, रायगड ४१०२२० . 
महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर कायद्याखालील टीन क्रमांक २२७७३०२७६९ १८ -व्ही केंद्रीय विक्रीकर कायद्याखालील टीन क्रमांक २७७३०२७६९ १८ - सी 
यांजकडून कळविण्यात आले आहे की , त्यांना वितरित करण्यात आलेले क नमुना क्रमांक एमएच- ०९ /१३२०८ ९३ क नमुना त्यांचेकडून 
हरविले आहेत . त्याकरिता व्यापाऱ्याने दिनांक २ ऑगस्ट २०१४ रोजी टाईम्स ऑफ इंडिया व नमस्ते तेलंगना या दोन वृत्तपत्रात जाहिरात देऊन, 
त्या वर्तमानपत्रांची कात्रणे, तसेच पोलीस ठाणे अंमलदार , मुरशीराबाद येथे तक्रार नोंदविल्याबाबतचे प्रमाणपत्र व सुरक्षाबंध संबंधित कार्यालयास 
सादर केलेले असून त्या कार्यालयाचे ना हरकत प्रमाणपत्र या कार्यालयास सादर केले आहे. 

वरील सर्व बाबीस अनुसरून मी , सुनिल सांगळे , विक्रीकर सहआयुक्त (व्हॅट -प्रशासन ), रायगड विभाग, नवी मुंबई, केंद्रीय विक्रिकर 
( मुंबई ) नियम , १९ ५७ च्या नियम ( ४ अ) मधील पोट -कलम ( ७ ) अन्वये विहित केलेल्या अधिकाराचा वापर करून असे जाहीर करतो 
की , सदरचा नुमना क्रमांक एमएच- ०९/ १३२०८ ९ ३ “क ” नमुना रद्द करण्यात येत आहेत व त्याचा वापर बेकायदेशीर ठरविण्यात येत 
आहे. 


नवी मुंबई , 


सुनिल सांगळे , 
विक्रीकर सहआयुक्त ( व्हॅट - प्रशासन ), 
रायगड विभाग , बेलापूर , नवी मुंबई. 


दिनांक ४ फेब्रुवारी २०१५ . 


OFFICE OF THE JOINT COMMISSIONER OF SALES TAX ( VAT - ADM.) , 

RAIGAD DIVISION , NAVI MUMBAI 


. 


NOTIFICATION 
[Under sub - rule ( 7 ) of the rule 4A of the Central Sales Tax (Mumbai) Rules, 1957] 

No. JCST /(VAT Adm.)/ Raigad Div./Misc./C Form/13-14 / B- 276 
Whereas, it has been reported by M / s. Antony Garages Pvt . Ltd., Plot No. D - 2 , Addl. Patalganga 
Indl. Area ( Engg. Zone), Post box No.07 Patalganga 410220 , holder of Tin. No. 27730276918- V 
under the Maharashtra Value Added Tax Act , 2002 and R. C. No. 27730276918 - C under Central 
Sales Tax Act, 1956, that the C Form bearing No. MH- 09/ 1320893 C Forms has been lost . To 
that effect the dealer has given the advertisement in dated 2nd August 2014 “ Times of India ” and 
“ Namaste Telangana” and forwarded the newspaper cutting along with copy of certificate of police 
complaint to Musheerabad Police Thane, and Indemnity Bond for Rs. 100 to concern office and 
copy of NOC that office submited to this office . 

Therefore , in view of the above , I, Sunil Sangle, Joint Commissioner of Sales Tax 
(VAT -Adm .), Raigad Divn . Navi Mumbai, in exercise of the powers vested in me under sub -rule 
97 of Rule 4 ( A ) of Central Sales Tax ( Mumbai ) Rules , hereby declare that the said C Form 
declarations Bearing No.MH- 09 /1320893 C Forms should be treated as invalid and cancelled . 


Navi Mumbai , 
dated 4th February 2015 . 


SUNIL SANGLE , 
Joint Commissioner of Sales Tax (VAT -Adm . ), 

Raigad Division , Navi Mumbai. 


२ ९ 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती, 
गुरुवार ते बुधवार , जून ४-१० , २०१५ / ज्येष्ठ १४-२०, शके १ ९ ३७ 


. 


विक्रीकर सहआयुक्त (व्हॅट - प्रशासन) , रायगड विभाग यांचे कार्यालय 
सहावा मजला, कोकण विभाग, बेलापूर , नवी मुंबई. 

अधिसूचना 
[केंद्रीय विक्रीकर ( मुंबई ) नियम , १९ ५७ च्या नियम ४ अ पैकी पोट- नियम ( ७ ) या प्रमाणे ] 

क्रमांक. विसहआ/व्हॅट प्रशा / राय.वि ./ क नमुना / संकीर्ण/ २०१४-१५ / ब-३२८ 
मे . अजय दिप कंन्स्ट्रक्शन प्रा . लि ., १:२, ई-५, सेक्टर-१, वाशी, नवी मुंबई ४०० ७०३. महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर कायद्याखालील टीन 
क्रमांक २७६२०१३ ९ ४८१-व्ही केंद्रीय विक्रीकर कायद्याखालील टीन क्रमांक २७६२०१३९ ४८१- सी यांजकडून कळविण्यात आले आहे की , त्यांना 
वितरीत करण्यात आलेला क नमुना क्रमांक एमएच- ११/०२३३७३४ क नमुनात्यांचेकडून हरवीला आहे. त्याकरिता व्यापाऱ्याने दिनांक ११ 
मे २०१४ रोजी हिंदुस्तान टाईम्स लि . व दिनांक १० मे २०१४ रोजी दैनिक नवज्योति या दोन वृत्तपत्रात जाहिरात देऊन, त्या वर्तमानपत्रांची 
कात्रणे, तसेच पोलीस ठाणे आम्बामाता, उदयपूर ( राज. ) येथे तक्रार नोंदविल्याबाबतचे प्रमाणपत्र व सुरक्षाबंध संबंधित कार्यालयास सादर केलेले 
असून त्या कार्यालयाचे ना हरकत प्रमाणपत्र या कार्यालयास सादर केले आहे . 

वरील सर्व बाबीस अनुसरून मी , सुनिल सांगळे , विक्रीकर सहआयुक्त (व्हॅट -प्रशासन ), रायगड विभाग, नवी मुंबई, केंद्रिय विक्रीकर 
( मुंबई ) नियम, १९ ५७ च्या नियम ( ४ अ) मधील पोट -नियम ( ७ ) अन्वये विहित केलेल्या अधिकाराचा वापर करून असे जाहीर करतो 
की , सदरचा नुमना क्रमांक एमएच- ११/०२३३७३४ “ क ” नमुना रद्द करण्यात येत आहे व त्याचा वापर बेकायदेशीर ठरविण्यात येत आहे. 


. 


नवी मुंबई , 
दिनांक १० फेब्रुवारी २०१५ . 


सुनिल सांगळे , 
विक्रीकर सहआयुक्त (व्हॅट-प्रशासन ) , 
रायगड विभाग , बेलापूर , नवी मुंबई. 


OFFICE OF THE JOINT COMMISSIONER OF SALES TAX (VAT -ADM .) , 

RAIGAD DIVISION , NAVI MUMBAI 


, 


NOTIFICATION 
[ Under sub- rule ( 7) of the rule 4A of the Central Sales Tax ( Bombay ) Rule, 1957 ] 

No. JCST/VAT Adm./Raigad Div./Misc/C Form/ 13-14/ B- 328 
Whereas , it has been reported by M / s. Ajay Deep Construction Pvt. Ltd., 1: 2 , E -5 , Sector - 1 , 
Vashi, Navi Mumbai 400 703 holder of Tin . No. 27620139481- V under the MVAT Act , 2002 and 
27620139481 - C under the Central Sales Tax Act , 1956 , that the in C Form bearing No. MH- 11/ 
0233734 C Form has been lost. To that effect the dealer has given the advertisement in dated 
11th May 2014 ‘Hindustan Times Ltd and dated 10th May 2014 ‘Dainik Navjyoti and forwarded 
the news paper cutting along with copy of certificate of police complaint to Udaipur Police Thane, 
and Indemnity Bond for Rs. 100 to concern office and copy of NOC that office submited to this 
office. 

Therefore , in view of the above , I, Sunil Sangle , Joint Commissioner of Sales Tax 
(VAT-Adm .), Raigad Divn ., Navi Mumbai, in exercise of the powers vested in me under sub -rule 
( 7 ) of Rule 4 ( A ) of Central Sales Tax ( Bombay ) Rule, hereby declare that the said C Form 
declarations Bearing No. MH-11/0233734 C Form should be treated as invalid and cancelled . 


, 


Navi Mumbai, 
dated 10th February 2015 . 


SUNIL SANGLE , 
Joint Commissioner of Sales Tax ( VAT - Adm. ), 

Raigad Division , Navi Mumbai. 


३० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन -संकीर्ण सूचना व जाहिराती , 
गुरुवार ते बुधवार , जून ४-१०, २०१५ / ज्येष्ठ १४-२०, शके १९ ३७ 


. 


नवी मुंबई. 


विक्रीकर सहआयुक्त (व्हॅट - प्रशासन ), रायगड विभाग यांचे कार्यालय 
सहावा मजला, कोकण विभाग , बेलापूर , 

अधिसूचना 
केंद्रीय विक्रीकर ( मुंबई ) नियम , १९ ५७ च्या नियम ४ अ पैकी पोट नियम ( ७ ) या प्रमाणे 

क्रमांक . विसहआ /व्हॅट प्रशा/ राय.वि ./ “ई-१ नमुना / संकीर्ण / २०१४-१५ / ब -३७४ 
मे . सुपरप्लो पंम्प प्रा . लि ., प्लॉट नं . ए- ४ ९ ८ , एम.आय.डी.सी. , महापे, नवी मुंबई ४०० ७१०. महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर कायद्याखालील 
टीन क्रमांक २७०६०२९९ ५४८ -व्ही केंद्रीय विक्रीकर कायद्याखालील टीन क्रमांक २७०६०२९९ ५४८ - सी यांजकडून कळविण्यात आले आहे की, त्यांना 
वितरीत करण्यात आलेला ई -१ नमुना क्रमांक एमएच- १२/०२०७५१ हा ई -१ नमुना त्यांचेकडून हरवीला आहे. त्याकरिता व्यापाऱ्यानेदिनांक 
१२ एप्रिल २०१४ रोजी नवशक्ति व द फ्री प्रेस जनरल या दोन वृत्तपत्रात जाहिरात देऊन , त्या वर्तमानपत्रांची कात्रणे, तसेच पोलीस ठाणे 
अंमलदार , रबाले एम.आय.डी.सी. येथे तक्रार नोंदविल्याबाबतचे प्रमाणपत्र व सुरक्षाबंध संबंधित कार्यालयास सादर केले आहे . 

वरील सर्व बाबीस अनुसरून मी , सुनिल सांगळे , विक्रीकर सहआयुक्त (व्हॅट-प्रशासन ), रायगड विभाग , नवी मुंबई, केंद्रिय विक्रीकर 
( मुंबई ) नियम , १ ९ ५७ च्या नियम ( ४ अ) मधील पोट- कलम नियम ( ७ ) अन्वये विहित केलेल्या अधिकाराचा वापर करून असे जाहीर 
करतो की , सदरचा नुमना क्रमांक एमएच-१२ / ०२०७५१ हा ई-१ नमुना रद्द करण्यात येत आहे व त्याचा वापर बेकायदेशीर ठरविण्यात 
येत आहे . 


. 


नवी मुंबई , 
दिनांक १३ फेब्रुवारी २०१५ . 


सुनिल सांगळे, 
विक्रीकर सहआयुक्त (व्हॅट- प्रशासन ) , 
रायगड विभाग , बेलापूर, नवी मुंबई. 


. 


OFFICE OF THE JOINT COMMISSIONER OF SALES TAX (VAT - ADM .) , 

RAIGAD DIVISION , NAVI MUMBAI 


NOTIFICATION 
[Under sub - rule ( 7 ) of the rule 4A of the Central Sales Tax ( Bombay ) Rules , 1957] 

No. JCST /VAT Adm./Raigad Div./Misc./ E- 1 Form/ 13-14/ B- 374 
Whereas, it has been reported by M /s . Super Flow Pumps Pvt . Ltd., Plot No. A -498 , MIDC , 
Mhape, Navi Mumbai 400 710 holder of Tin No. 27060299548 - V under the MVAT Act, 2002 and 
27060299548 - C under the Central Sales Tax Act , 1956 , that the E - 1 ’ Form bearing No. MH - 12 / 
020751 ‘ E - 1 Form has been lost. To that effect the dealer has given the advertisement dated 12th 
April 2014 Navashakti and The Free Press Journal and forwarded the newspaper cutting 
along with copy of certificate of police complaint to Rabale MIDC , Police Thane , and Indemnity 
Bond for Rs. 100 to this office . 


Therefore , in view of the above, I, Sunil Sangle , Joint Commissioner of Sales Tax 
(VAT-Adm .), Raigad Divn ., Navi Mumbai, in exercise of the powers vested in me under sub -rule 
( 7) of Rule 4 ( A ) of Central Sales Tax ( Bombay ) Rules , hereby declare that the said E - 1 ’ Form 
declarations Bearing No. MH - 12 /020751 E - 1 ’ Form should be treated as invalid and cancelled. 


NaviMumbai, 
dated 13th February 2015 . 


SUNIL SANGLE , 
Joint Commissioner of Sales Tax (VAT -Adm .), 

Raigad Division , NaviMumbai. 


३१ 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती, 
गुरुवार ते बुधवार , जून ४-१० , २०१५ / ज्येष्ठ १४-२०, शके १ ९ ३७ 


. 


विक्रीकर सहआयुक्त (व्हॅट - प्रशासन ), रायगड विभाग यांचे कार्यालय 
सहावा मजला, कोकण विभाग, बेलापूर , नवी मुंबई. 

अधिसूचना 
[केंद्रीय विक्रीकर ( मुंबई ) नियम , १ ९५७ च्या नियम ४ अ मधील पोट -नियम ( ७ ) या प्रमाणे 

क्रमांक . विसहआ /व्हॅट प्रशा/ राय.वि ./ क नमुना / संकीर्ण / २०१४-१५ / ब-३६८ 
मे . प्रिशीशन होनींग सोलूशन प्रा . लि ., प्लॉट नं . W -२२५ , टी . टी . सी . इंडस्ट्रि एरीया, खैराने एम.आय.डी.सी., ठाणे बेलापूर रोड , 
नवी मुंबई ४०० ७०५. महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर कायद्याखालील टिन क्रमांक २७०७०७३८०३१- व्ही केंद्रीय विक्रीकर कायद्याखालील टीन 
क्रमांक २७०७०७३८०३१- सी यांजकडून कळविण्यात आले आहे की , त्यांना वितरीत करण्यात आलेले क नमुना क्रमांक एमएच-१२/ ५१९ ७७३ 
हा क नमुना त्यांचेकडून हरवीला आहे. त्याकरिता व्यापाऱ्याने दिनांक ११ मार्च २०१४ रोजी नवशक्ति व द फ्री प्रेस जनरल या दोन वृत्तपत्रात 
जाहिरात देऊन , त्या वर्तमानपत्रांची कात्रण, तसेच पोलीस ठाणे अंमलदार , खारघर येथे तक्रार नोंदविल्याबाबतचे प्रमाणपत्र व सुरक्षाबंध संबंधित 
कार्यालयास सादर केलेले आहे . 

वरील सर्व बाबीस अनुसरून मी , सुनिल सांगळे , विक्रीकर सहआयुक्त (व्हॅट -प्रशासन ), रायगड विभाग, नवी मुंबई, केंद्रिय विक्रिकर 
( मुंबई ) नियम, १९ ५७ च्या नियम ( ४ अ) मधील पोट -नियम ( ७ ) अन्वये विहित केलेल्या अधिकाराचा वापर करून असे जाहीर करतो 
की , सदरचा नुमना क्रमांक एमएच -१२ / ५१ ९ ७७३ हा क नमुना रद्द करण्यात येत आहे व त्याचा वापर बेकायदेशीर ठरविण्यात येत आहे. 


नवी मुंबई , 
दिनांक १३ फेब्रुवारी २०१५ . 


सुनिल सांगळे , 
विक्रीकर सहआयुक्त (व्हॅट-प्रशासन ). 
रायगड विभाग , बेलापूर , नवी मुंबई. 


OFFICE OF THE JOINT COMMISSIONER OF SALES TAX (VAT - ADM .) 

RAIGAD DIVISION , NAVI MUMBAI 


NOTIFICATION 
[ Under sub - rule ( 7) of the rule 4A of the Central Sales Tax ( Bombay ) Rules , 1957 ] 

No. JCST/VAT Adm./Raigad Div./Misc./ C Form / 13-14 /B - 368 
Whereas , it has been reported by M /s . Precision Honing Solution Pvt. Ltd., Plot No. W - 225, 
TTC Industrial Area , Khairane MIDC , Thane -Belapur Road, Navi Mumbai 400 705 , holder of 
Tin No. 27070738031 - V under theMVAT Act , 2002 and R. C. No. 27070738031- C under the Central 
Sales Tax Act, 1956, that the C Form bearing No. MH- 12/ 519773 C Forms has been lost. To that 
effect the dealer has given the advertisement in dated 11th March 2014 ‘ Nava Shakti and The 
free Press Journal and forwarded the newspaper cutting along with copy of certificate of police 
complaint to Kharghar, Police Thane, and Indemnity Bond for Rs. 200 to this office. 

Therefore, in view of the above, I , Sunil Sangle, Joint Commissioner of Sales Tax 
(VAT- Adm .), Raigad Divn . Navi Mumbai, in exercise of the powers vested in me under sub -rule 
97 of Rule 4( A) of Central Sales Tax ( Bombay ) Rules , hereby declare that the said C Forms 
declarations Bearing No. MH- 12/ 519773 C Forms should be treated as invalid and cancelled . 


Navi Mumbai, 
dated : 13th February 2015 . 


SUNIL SANGLE , 
Joint Commissioner of Sales Tax (VAT -ADM .), 

Raigad Division , Navi Mumbai. 


३२ 


३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती, 
गुरुवार ते बुधवार , जून ४-१०, २०१५ / ज्येष्ठ १४-२०, शके १९ ३७ 


विक्रीकर सहआयुक्त (व्हॅट - प्रशासन ), रायगड विभाग यांचे कार्यालय 
सहावा मजला, कोंकण विभाग, बेलापूर, नवी मुंबई. 

अधिसूचना 
केंद्रीय विक्रीकर ( मुंबई) नियम, १९५७ च्या नियम ४ अ मधील पोट-नियम ( ७ ) या प्रमाणे 

क्रमांक . विसहआ /व्हॅट प्रशा/ राय.वि ./ फ नमुना/ संकीर्ण / २०१४-१५ / ब-३९ ३ 
मे . असाब श्रीपाद स्टील लि ., सर्वे नं . १०७, व्हीलेज देलोली, कोणे सावळे रोड, रसायणी रोड, पनवेल ४०२ १०६. महाराष्ट्र मूल्यवर्धित 
कर कायद्याखालील टीन क्रमांक २७८००००१७३९ -व्ही केंद्रीय विक्रीकर कायद्याखालील टीन क्रमांक २७८००००१७३ ९- सी यांजकडून कळविण्यात 
आले आहे की , त्यांना वितरीत करण्यात आलेले फ नमुना क्रमांक एमएच- १३/०४११२७ हा फ नमुना त्यांचेकडून हरवीले आहेत . त्याकरिता 
व्यापाऱ्यानेदिनांक २७ ऑगस्ट २०१४ रोजी पुढारी व दिनांक १६ डिसेंबर २०१४ रोजी द टाईम्स ऑफ इंडिया या दोन वृत्तपत्रात जाहिरात देऊन, 
त्या वर्तमानपत्रांची कात्रणे, तसेच पोलीस ठाणे अंमलदार , पनवेल येथे तक्रार नोंदविल्याबाबतचे प्रमाणपत्र व सुरक्षाबंध संबंधित कार्यालयास सादर 
केलेले आहे . 

वरील सर्व बाबीस अनुसरून मी , सुनिल सांगळे , विक्रीकर सहआयुक्त (व्हॅट-प्रशासन ), रायगड विभाग , नवी मुंबई, केंद्रिय विक्रिकर 
( मुंबई ) नियम , १९ ५७ च्या नियम ( ४ अ) मधील पोट -नियम ( ७ ) अन्वये विहित केलेल्या अधिकाराचा वापर करून असे जाहीर करतो 
की , सदरचा नुमना क्रमांक एमएच-१३ / ०४११२७ हा फ नमुना रद्द करण्यात येत आहे व त्याचा वापर बेकायदेशीर ठरविण्यात येत आहे. 


नवी मुंबई, 
दिनांक २० फेब्रुवारी २०१५ . 


सुनिल सांगळे , 
विक्रीकर सहआयुक्त (व्हॅट-प्रशासन ) , 
रायगड विभाग , बेलापूर , नवी मुंबई. 


. 


OFFICE OF THE JOINT COMMISSIONER OF SALES TAX ( VAT -ADM .) 

RAIGAD DIVISION , NAVIMUMBAI 


NOTIFICATION 
[ Under sub - rule ( 7) of the rule 4A of the Central Sales Tax ( Bombay ) Rules, 1957 ] 

No. JCST/VAT Adm./Raigad Div./Misc./ F Form/ 13-14/ B- 393 
Whereas, it has been reported by M/ s. Assab Sripad Steel Ltd. , Survey No. -107, Village Deololi , 
Kone- Salve Road , Rasayani Road, Panvel 402 106 holder of Tin . No. 27800001739 - V under the 
MVAT Act , 2002 and R. C. No. 27800001739- C under the Central Sales Tax Act, 1956 , that the 
F Form bearing No. MH - 13/041127 has been lost. To that effect the dealer has given the 
advertisement in dated 27th August 2014 ‘ Pudhari and dated 16th December 2014 The Times Of 
India ’ and forwarded the newspaper cutting along with copy of certificate of police complaint to 
Turbhe MIDC , Police Thane, and Indemnity Bond for Rs. 200 to this office . 

Therefore , in view of the above I, Sunil Sangle , Joint Commissioner of Sales Tax 
(VAT-Adm .), Raigad Divn . Navi Mumbai, in exercise of the powers vested in me under sub -rule 
97 of Rule 4( A) of Central Sales Tax ( Bombay ) Rules, hereby declare that the said C Forms 
declarations Bearing No. MH- 13 /041127 F Forms should be treated as invalid and cancelled. 


Navi Mumbai , 
dated : 20th February 2015 . 


SUNIL SANGLE , 
Joint Commissioner of Sales Tax (VAT -ADM .), 

Raigad Division , Navi Mumbai. 


३३ 


३ 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती, 
गुरुवार ते बुधवार , जून ४-१०, २०१५ / ज्येष्ठ १४-२० , शके १९ ३७ 


. 


विक्रीकर सहआयुक्त (व्हॅट - प्रशासन ), नाशिक विभाग, नाशिक 
विक्रीकर भवन , प्रशांतनगर , पाथर्डीफाटा, नाशिक -१० . 

अधिसूचना 
[केंद्रीय विक्रीकर कायदा ( मुंबई) नियम , १९ ५७ च्या नियम ४ अ पैकी पोट-नियम ( ७ ) प्रमाणे 

क्र . नावि /विसआ / आस्था-४ / सी -नमुने / अवैध / २०१४ / ब-७७४ . 
ज्या अर्थी, व्यापारी मे. दायमा बंदुकवाला स्पोर्टस् पत्ता- वॉर्ड नं . १, श्रीरामपूर, अहमदनगर ४१३ ७०९. केंद्रीय विक्रीकर 
कायदा नोंदणी दाखला व्हॅट टिन क्रमांक २७७३०६७९१७७ सी यांचे कडून कळविण्यात आले आहे की , मध्यवर्ती विक्रीकर अधिनियम , 
१९ ५६ कलम ८ पैकी पोट - कलम ( ४ ) प्रमाणे त्यांना मंजूर करण्यात आलेले घोषणापत्र नुमने- सी क्रमांक एम एच -१० / ०० ९ ३०६४ आणि 
एम एच- १०/०७२७६४२ ( एकूण ०२ घोषणापत्र सी ) हे गहाळ झाले आहे. त्यांनी स्थानिक वर्तमानपत्र ( मराठी ) “ सार्वमत ”, अहमदनगर , 
सोमवार , २३ डिसेंबर २०१३ आणि ( मराठी ) “ देशदुत ”, सोमवार , २३ डिसेंबर २०१३ रोजी तशा प्रकारची जाहिरात दिली आहे . 

त्याअर्थी मी , सु. प. काले, विक्रीकर सहआयुक्त (व्हॅट- प्रशासन ), नाशिक विभाग, नाशिक मध्यवर्ती विक्रीकर च्या नियम ४ अ 
पैकी पोट -नियम ( ७) अन्वये विहित केलेल्या अधिकारांचा वापर करून असे जाहीर करतो की , सदरहू नमुना क्रमांक सी क्रमांक एम एच 
१० / ०० ९ ३०६४ आणि एम एच- १०/०७२७६४२ ( एकूण ०२ घोषणापत्र सी ) अवैध ठरविण्यात आले आहेत . 


सु . प . काले , 


ठिकाण नाशिक , 
दिनांक २३ फेब्रुवारी २०१५ . 


विक्रीकर सहआयुक्त (व्हॅट- प्रशासन ) , 

नाशिक विभाग , नाशिक. 


OFFICE OF THE JOINT COMMISSIONER OF SALES TAX (VAT -ADM .) , 

NASHIK DIVISION , NASHIK 


NOTIFICATION 
[Notification Under sub -rule ( 7) of the rule 4A of the Central Sales Tax ( Bombay ) Rules , 1957 ] 

No. ND/ JCST / C Form/Invalid / 2014/ B - 774 
Whereas , it has been reported by M / s. Dayma Bandukwala Sports. Address- Ward No. 1 , 
Shrirampur, Ahmednagar 413 709. Tin holder No. 27730679177 C that the declaration referred to 
in sub -section (4 ) of section 8 of the Central Sales Tax Act , 1956 , (LXXIV of 1956 ) in Form C 
issued to them bearing No. MH- 10/0093064 and MH- 10/0727642 ( Total 02 declarationin C Forms ) 
have been lost. The advertisement was given in local Marathi Newspaper “ Sarvamat ”, 
Ahmednagar , Monday , 23rd December 2013 and (Marathi) Deshdoot, Ahmednagar , Monday , 
23rd December 2013 . 


I , S. P. Kale , Joint Commissioner of Sales Tax , Nashik Division , Nashik in exercise of the 
powers vested in me under sub -rule ( 7 ) of Rule 4 ( A ) of Central Sales Tax ( Bombay), Rules 1956 
hereby declare that the said declarations in Forms C Bearing No. MH- 10/0093064 and 
MH- 10 / 0727642 ( Total 02 declarationin C Forms ) should be considered as invalid . 


Nashik , 
dated 23rd February 2015 . 


S. P. KALE, 
Joint Commissioner of Sales Tax (VAT - ADM .) , 

Nashik Division , Nashik . 


भाग दोन ( संकीर्ण ) -५ 


३४ 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती , 

गुरुवार ते बुधवार , जून ४-१०, २०१५ / ज्येष्ठ १४-२० , शके १९ ३७ 
विक्रीकर सहआयुक्त (व्हॅट - प्रशासन ), नाशिक विभाग , नाशिक 
विक्रीकर भवन , प्रशांतनगर , पाथर्डीफाटा, नाशिक -१० . 

अधिसूचना 
[केंद्रीय विक्रीकर कायदा ( मुंबई ) नियम, १९ ५७ च्या नियम ४ अ पैकी पोट -नियम ( ७ ) प्रमाणे 

क्र . नावि /विसआ / आस्था-४ / सी -नमुने / अवैध/ २०१४ / ब-८ ९ ३. 
ज्याअर्थी, व्यापारी मे. कोनार्क एंटरप्रायजेस . पत्ता- चित्रमंदिर चित्रपटगृहाच्या बाजूला, तिवारी लेन, मेन रोड, नाशिक ४२२ ००१. 
केंद्रीय विक्रीकर कायदा नोंदणी दाखला व्हॅट टिन क्रमांक २७ ९ ०० ९०२४२६ सी यांचे कडून कळविण्यात आले आहे की , मध्यवर्ती विक्रीकर 
अधिनियम, १९ ५६ कलम ८ पैकी पोट -कलम ( ४) प्रमाणे त्यांना मंजूर करण्यात आलेले घोषणापत्र नुमने- सी क्रमांक एम एच-१२/ ८५८१३८ 
एम एच- १३/४५८२७० आणि एम एच- १३ / ४५८२६ ९ ( एकूण ०३ घोषणापत्र सी ) हे गहाळ झाले आहेत . त्यांनी स्थानिक वर्तमानपत्र 
( मराठी) “ देशदुत ”, नाशिक, मंगळवार , दिनांक २३ डिसेंबर २०१४ आणि ( इंग्लिश ) “ देशदुत टाईम्स ", मंगळवार, दिनांक २३ डिसेंबर २०१४ 
रोजी तशा प्रकारची जाहिरात दिली आहे . 

त्याअर्थी मी , सु. प. काले, विक्रीकर सहआयुक्त (व्हॅट -प्रशासन ), नाशिक विभाग , नाशिक मध्यवर्ती विक्रीकर च्या नियम ४ अ 
पैकी पोट-नियम ( ७) अन्वये विहित केलेल्या अधिकारांचा वापर करून असे जाहीर करतो की , सदर ह नमुना क्रमांक सी क्रमांक 
एच -१२/ ८५८१३८ , एम एच- १३/४५८२७० आणि एम एच- १३ / ४५८२६ ९ ( एकूण ०३ घोषणापत्र सी ) अवैध ठरविण्यात आले आहेत . 


-एम 


सु . प. काले, 
विक्रीकर सहआयुक्त (व्हॅट-प्रशासन) , 

नाशिक विभाग, नाशिक 


नाशिक, 
दिनांक : ४ मार्च २०१५ . 


~ 


OFFICE OF THE JOINT COMMISSIONER OF SALES TAX ( VAT - ADM.) , 

NASHIK DIVISION , NASHIK 


NOTIFICATION 
[ Notification Under sub -rule ( 7) of the rule 4A of the Central Sales Tax ( Bombay) Rules, 1957] 

No. ND/ JCST/ C Form/Invalid/ 2014/ B - 893 
Whereas , it has been reported by M /s . Konark Marketings . Address - Opp . Chitramandir 
Theatre , Tiwari Lane,Main Road , Nashik 422 001. Tin holder No. 27900902426 C that the declaration 
referred to in sub - section ( 4 ) of section 8 of the Central Sales Tax Act, 1956 , (LXXIV of 1956 ) in 
Form C issued to them bearing No. MH- 12/858138 , MH- 13/458270 and MH- 13 / 458269 ( Total 03 
declaration in ‘ C ’ Forms) have been lost . The advertisement was given in local Marathi 
Newspaper “ Deshdoot ", Nashik, Tuesday , 23rd December 2014 and ( English ) Deshdoot Times , 
Nashik , Tuesday, 23rd December 2014 . 

I , S. P. Kale , Joint Commissioner of Sales Tax, Nashik Division , Nashik in exercise of the 
powers vested in me under sub - rule ( 7) of Rule 4 (A ) ofthe Central Sales Tax (Bombay ), Rules 1956 , 
hereby declare that the said declarations in Forms C Bearing No. MH- 12/858138 , MH- 13 / 
458270 and MH-13/ 458269 ( Total 03 declaration in C Form) should be considered as invalid. 


Nashik, 
dated 4th March 2015 . 


S. P. KALE, 
Joint Commissioner of Sales Tax (VAT-ADM .), 

Nashik Division , Nashik . 


३५ 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती, 
गुरुवार ते बुधवार , जून ४-१०, २०१५ / ज्येष्ठ १४-२० , शके १९ ३७ 


. 


विक्रीकर सहआयुक्त (व्हॅट - प्रशासन ), नाशिक विभाग, नाशिक 
विक्रीकर भवन, प्रशांत नगर , पाथर्डीफाटा , नाशिक -१० . 

अधिसूचना 
[ केंद्रिय विक्रीकर कायदा (मुंबई ) नियम , १९ ५७ च्या नियम ४ अ पोट -नियम ( ७ ) या प्रमाणे 

क . नावि /विसआ/ आस्था-४ / सी - नमुने / अवैध / २०१४ / ब-८ ९ २ . 
ज्या अर्थी, व्यापारी मे. बेलोटा अॅग्री सोल्युशन्स अॅण्ड टुल्स प्रा . लि ., पत्ता- प्लॉट नं . २६७/४ , सिन्नर-शिव रोड, स्टाईस सिन्नर 
शिर्डी रोड, मुसळगाव, सिन्नर, नाशिक ४२२ ११२. केंद्रिय विक्रीकर कायदा नोंदणी दाखला व्हॅट टिन क्रमांक २७४७२००००७४ सी यांचे 
कडून कळविण्यात आले आहे की , मध्यवर्ती विक्रीकर अधिनियम , १९ ५६ कलम ८ पैकी पोट - कलम ( ४ ) प्रमाणे मंजूर करण्यात आलेले 
घोषणापत्र नुमना- सी क्रमांक- एम एच-१३ / ४५३८८७ ( एकूण ०१ घोषणापत्र सी ) हे गहाळ झाले आहे . त्यांनी स्थानिक वर्तमानपत्र ( मराठी) 

पुढारी”, पुणे, शुक्रवार , ६ जून २०१४ आणि ( इंग्लिश ) “दि टाईम्स ऑफ इंडिया ”, शुक्रवार , ६ जून २०१४ रोजी तशा प्रकारची जाहिरात 
दिली आहे. 

त्याअर्थी मी , सु . प. काले, विक्रीकर सहआयुक्त (व्हॅट- प्रशासन) , नाशिक विभाग, नाशिक मध्यवर्ती विक्रीकर च्या नियम ४ अ 
पैकी पोट -नियम ( ७ ) अन्वये विहित केलेल्या अधिकाराचा वापर करून असे जाहीर करतो की , सदरहू नमुना सी क्रमांक एम एच 
१३/४५३८८७ ( एकूण ०१ घोषणापत्र सी ) अवैध ठरविण्यात आला आहे. 


“ 


नाशिक , 
दिनांक : ४ मार्च २०१५ . 


सु . प . काले, 
विक्रीकर सहआयुक्त (व्हॅट- प्रशासन ) , 

नाशिक विभाग , नाशिक 


OFFICE OF THE JOINT COMMISSIONER OF SALES TAX (VAT- ADM .) , 

NASHIK DIVISION , NASHIK 
Vikrikar Bhavan , Prashant Nagar, Pathardi Phata , Nashik - 10 


NOTIFICATION 
[ Under sub-rule ( 7) of the rule 4A of the Central Sales Tax ( Bombay ) Rules , 1957] 

No. ND/ JCST / C Form/Invalid/ 2014/ B - 892 
Whereas, it has been reported by M /s. Bellota Agrisolutions And Tools Pvt. Ltd. Address - 
Plot No. 267/4 , Sinnar - Shiv Road , STICE , Sinnar - Shirdi Road, Musalgaon , Nashik 422 112. Tin 
holder No. 27705209336 C that the declaration referred to in sub -section ( 4 ) of section 8 of the 
Central Sales Tax Act , 1956, ( LXXIV of 1956 ) in Form C issued to them bearing No. MH- 13/ 
453887 ( Total 01 declaration in C Form) have been lost . The advertisement was given in local 
Newspaper (Marathi) “ Pudhari ” , Pune, Friday , 6th June 2014 and ( English ) The Times of 
India , Pune, Friday , 6th June, 2014 . 

I , S. P. Kale, Joint Commissioner of Sales Tax , Nashik Division, Nashik in exercise of the 
powers vested in me under sub -rule ( 7) of Rule 4 ( A ) of the Central Sales Tax ( Bombay ), Rules , 
1956, hereby declare that the said declarations in form C Bearing No. MH- 13/453887 ( Total 01 
C Form) should be considered as invalid . 


Nashik, 
dated : 4th March 2015 . 


S. P. KALE, 
Joint Commissioner of Sales Tax (VAT - Adm .), 

Nashik Division , Nashik . 


भाग दोन ( संकीर्ण) -५ अ 


३६ 


३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन -संकीर्ण सूचना व जाहिराती , 
गुरुवार ते बुधवार , जून ४-१०, २०१५ / ज्येष्ठ १४-२० , शके १९ ३७ 


विक्रीकर सहआयुक्त (व्हॅट - प्रशासन ), नाशिक विभाग , नाशिक 
विक्रीकर भवन , प्रशांतनगर , पाथर्डीफाटा, नाशिक 

अधिसूचना 
केंद्रीय विक्रीकर ( मुंबई) नियम , १९ ५७ च्या नियम ४ अ पोट-नियम ( ७ ) याप्रमाणे 

क्रमांक नावि /विसआ / आस्था-४ / सी - नमुने / अवैध / २०१४ / ब-८६५. 
ज्याअर्थी, व्यापारी मे. भूमिका एंटरप्रायजेस पत्ता- गुरुनानक पेट्रोल पंपाजवळ , मुंबई आग्रा रोड , नाशिक ४२२ ००३. केंद्रीय विक्रीकर 
कायदा नोंदणी दाखला व्हॅट टीन क्रमांक २७२१०२४१३१४ सी यांजकडून कळविण्यात आले आहे की , मध्यवर्ती विक्रीकर अधिनियम, १९ ५६ 
कलम ८ पैकी पोट - कलम ( ४ ) प्रमाणे मंजूर करण्यात आलेले घोषणापत्र नुमना सी क्रमांक एमएच-११/ ०३२४२३७ आणि एमएच-११ / 
०३२४२३८ ( एकूण ०२ घोषणापत्र सी ) हे गहाळ झाले आहेत. त्यांनी स्थानिक वर्तमानपत्र ( मराठी) “ गांवकरी ”, नाशिक , बुधवार, 
२२ मे २०१३ आणि ( इंग्लिश ) “ डे व्यु ”, बुधवार, २२ मे २०१३ रोजी तशा प्रकारची जाहिरात दिली आहे. 

त्याअर्थी मी , सु. प. काले, विक्रीकर सहआयुक्त (व्हॅट- प्रशासन ), नाशिक विभाग , नाशिक मध्यवर्ती विक्रीकरच्या नियम ४ अ पैकी 
पोट-नियम ( ७ ) अन्वये विहित केलेल्या अधिकाराचा वापर करून असे जाहीर करतो की , सदरहू नमुना सी क्रमांक एमएच -११ / ०३२४२३७ 
आणि एमएच -११/ ०३२४२३८ ( एकूण ०२ घोषणापत्र सी ) अवैध ठरविण्यात आलेले आहेत . 


सु . प . काले , 


नाशिक, 


विक्रीकर सहआयुक्त (व्हॅट- प्रशासन ), 

नाशिक विभाग , नाशिक . 


दिनांक ३ मार्च २०१५ . 


OFFICE OF THE JOINT COMMISSIONER OF SALES TAX (VAT-ADM .) , 

NASHIK DIVISION , NASHIK 


NOTIFICATION 
[Under sub - rule ( 7 ) of the rule 4A of the Central Sales Tax (Bombay ) Rules , 1957 ] 

No. ND/ JCST / C Forms /Invalid/ 2014/ B - 865 
Whereas , it has been reported by M /s. Bhumika Enterprises, Address - Opp . Gurunanak Petrol 
Pump, Mumbai- Agra Road, Nashik 422 003. Tin holder No. 27210241314 C that the declaration 
referred to in sub - section (4 ) of section 8 of the Central Sales Tax Act , 1956 (LXXIV of 1956 ) in 
Form C issued to them bearing No. MH- 11/0324237 and MH- 11/0324238 ( Total 02 declaration 
in C Forms ) have been lost. The advertisement was givenin local Marathi Newspaper “ Gavkari ", 
Nashik , Wednesday , 22nd May 2013 and (English ) Day View , Nashik ,Wednesday , 22nd December 
2013 . 


I , S. P. Kale , Joint Commissioner of Sales Tax , Nashik Division , Nashik in exercise of the 
powers vested in me under sub -rule ( 7) of Rule 4 ( A ) of the Central Sales Tax Act (Bombay ) Rules , 
1956 , hereby declare that the said declarations in forms C Bearing No. MH- 11/0324237 and MH 
11/0324238 ( Total 02 declaration in C Forms ) should be considered as invalid. 


Nashik, 
dated 3rd March 2015 . 


S. P. KALE, 
Joint Commissioner of Sales Tax (VAT- Adm .) , 

Nashik Division , Nashik . 


३७ 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती, 
गुरुवार ते बुधवार , जून ४-१०, २०१५ / ज्येष्ठ १४-२० , शके १९ ३७ 


. 


. 


विक्रीकर सहआयुक्त (व्हॅट - प्रशासन ), पुणे विभाग, पुणे यांचे कार्यालय 
विक्रीकर भवन , २ रा मजला, येरवडा, पुणे ४११ ००६ . 

अधिसूचना 
[केंद्रीय विक्रीकर ( मुंबई ) नियम, १९ ५७ च्या नियम ४ अ पैकी पोट-नियम ( ७ ) या प्रमाणे 

क्रमांक . विसआ/ व्हॅट/ पुणे / ग नमुना/ १४-१५ / ब-६६४ 
याअर्थी, मे. बारामती अॅग्रो लि . पिंपळी, तालुका बारामती , जिल्हा पुणे, मूल्यवर्धित कर कायदा , २००२, अन्वये नोंदणी दाखला क्रमांक 
२७९ ७०३५१३७९- व्ही आणि केंद्रीय विक्रीकर कायदा १९ ५६ नोंदणी दाखला क्रमांक २७९ ७०३५१३७ ९- सी यांजकडून असे कळविण्यात आले आहे की , 
मध्यवर्ती विक्रीकर अधिनियम, १९ ५६ कलम ८ पैकी पोट -कलम ( ४ ) ( एलएक्सएक्सआयव्ही) प्रमाणे या व्यापाऱ्याचा ग नमुने क्रमांक 
एमएच -१० / ०६७७३८२, एमएच -१० / ०६७७३ ९ ३ , एमएच -१० / ०६७७३ ९९ ( एकूण तीन ग नमुने ) हरविलेले आहे. त्याकरिता त्यांनी 
दिनांक ११ मार्च २०१४ रोजीच्या गुजराथी वर्तमानपत्र संदेश व इंग्रजी वर्तमानपत्र बिझनेस स्टॅन्डर्ड अहमदाबाद या वर्तमानपत्रात जाहिरात देऊन , 
त्या वर्तमानपत्रांची कात्रणे या कार्यालयास सादर केलेली आहेत. तसेच त्यांनी प्रतिज्ञापत्र सादर करुन ग नमुना मिळाला नसल्याचे नमुद केले 
असून रुपये १,५२,९ ५,८२९ इतक्या रकमेचा इंन्डेमनिटी बॉन्ड सादर केलेला आहे. 

वरील सर्व बाबीस अनुसरून मी , चित्रा कुलकर्णी, विक्रीकर सहआयुक्त (व्हॅट -प्रशासन), पुणे केंद्रीय विक्रीकर (मुंबई ) नियम, १९ ५७ 
च्या नियम ( ४ अ) मधील पोट -नियम ( ७ ) अन्वये विहित केलेल्या अधिकाराचा वापर करून असे जाहीर करते की , ग नमुने 
क्रमांक एमएच-१० / ०६७७३८२, एमएच-१० /०६७७३ ९३, एमएच-१० /०६७७३९९ ( एकूण तीन ग नमुने ) रद्द ठरविण्यात आलेले आहेत. 


पुणे , 
दिनांक २७ फेब्रुवारी २०१५ . 


चित्रा कुलकर्णी, 
विक्रीकर सहआयुक्त (व्हॅट- प्रशासन ), 

पुणे विभाग, पुणे. 


OFFICE OF THE JOINT COMMISSIONER OF SALES TAX (VAT- ADM .) 

PUNE DIVISION , PUNE 
Vikrikar Bhavan , 2nd Floor, Airport Road , Yerwada , Pune 411 006 . 

NOTIFICATION 
[ Under sub - rule ( 7 ) of the rule 4A of the Central Sales Tax ( Bombay ) Rules , 1957] 

No. JCST /VAT Adm./Pune/dupl./ C Forms/14-15/ B -664 
Whereas , it has been reported by M /s. Baramati Agro Ltd., Tal. Baramati, Dist. Pune, holder 
of Tin No. 27970351379 V under the MVAT Act , 2002 and R. C. No. 27970351379 -C under the 
Central Sales Tax Act , 1956 , that the declarations referred in sub -section ( 4 ) of section 8 of the 
Central Sales Tax Act, 1956 , ( LXXIV of 1956 ) in Form C issued to them bearing No. MH- 10/ 
0677382 , MH-10 / 0677393, MH- 10/ 0677399 ( Total 3 C Forms ) has been lost and to that effect the 
dealer has given the advertisement in Gujrathi Newspaper Sandesh and English Newspaper, 
Business Standard Ahamedabad, dated 11th March 2014 and forwarded the newspaper cutting 
to this office , also submitted Indemnity Bond of Rs. 1,52,95,829 respectively . 

Therefore , in view of the above , I, Kulkarni Chitra , Joint Commissioner of Sales Tax 
(VAT - Adm.), Pune in exercise of the powers vested in me under sub-rule ( 7 ) of Rule 4( A) of 
the Central Sales Tax ( Bombay ) Rules, 1957 hereby declare that the said C Forms declarations 

Bearing No. MH- 10 / 0677382 , MH- 10/ 0677393 , MH- 10 / 0677399 ( Total 3 C Forms ) are treated as 
invalid. 


Pune , 
dated : 27th February 2015 . 


CHITRA KULKARNI, 
Joint Commissioner of Sales Tax (VAT - ADM .) , 

Pune Division , Pune. 


. 


३८ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती , 

बुधवार , जून ४-१० , २०१५ / ज्येष्ठ १४-२०, शके १९ ३७ 
विक्रीकर सहआयुक्त (व्हॅट - प्रशासन ), पुणे विभाग, पुणे यांचे कार्यालय 
विक्रीकर भवन , २ रा मजला, येरवडा, पुणे ४११ ००६. 

अधिसूचना 
[ केंद्रीय विक्रीकर (मुंबई) नियम , १९ ५७ च्या नियम ४ अ पैकी पोट-नियम ( ७ ) या प्रमाणे ] 

क्रमांक.विसआ /व्हॅट / पुणे / ग नमुना / १४-१५ / ब-६६६ 
याअर्थी, मे. जिंदाल सॉफ्ट इटालिया सेटिंग्ज प्रा . लि . गट नं . १४३/१, चाकण- तळेगांव रोड, म्हाळुगे, ता . खेड , जिल्हा पुणे ४१० ५०१ , 
मूल्यवर्धित कर कायदा, २००२, अन्वये नोंदणी दाखला क्रमांक २७० ९०५७१२७७-व्ही आणि केंद्रीय विक्रीकर कायदा १९ ५६ नोंदणी दाखला क्रमांक 
२७०९ ०५७१२७७- सी यांजकडून असे कळविण्यात आले आहे की , मध्यवर्ती विक्रीकर अधिनियम , १९ ५६ कलम ८ पैकी पोट-कलम ( ४ ) 
( एलएक्सएक्सआयव्ही) प्रमाणे या व्यापाऱ्याचा ग नमुने क्रमांक एमएच -१२ ओ / ५४५२७, एमएच -१२ / ५४५२२, एमएच -१२ ओ/ ६२६८३ 
( एकूण तीन ग नमुने ) हरविलेले आहेत. त्याकरिता त्यांनी दिनांक २१ नोव्हेंबर २०१३ रोजीच्या इंग्रजी वर्तमानपत्र टाईम्स ऑफ इंडिया व हिंदी 
वर्तमानपत्र अमर उजाला उत्तरप्रदेश या वर्तमानपत्रात जाहिरात देऊन , त्या वर्तमानपत्रांची कात्रणे या कार्यालयास सादर केलेली आहेत. तसेच 
त्यांनी प्रतिज्ञापत्र सादर करुन ग नमुने मिळाला नसल्याचे नमुद 

केले असून 

रुपये २१,७६,९९ २ इतक्या रकमेचा इंन्डेमनिटी बॉन्ड सादर केलेला 
आहे. 

वरील सर्व बाबीस अनुसरून मी , चित्रा कुलकर्णी, विक्रीकर सहआयुक्त (व्हॅट -प्रशासन), पुणे केंद्रीय विक्रीकर (मुंबई) नियम , १९५७ 
च्या नियम ( ४ अ) मधील पोट-नियम ( ७ ) अन्वये विहित केलेल्या अधिकाराचा वापर करून असे जाहीर करते की , ग नमुने 
क्रमांक एमएच- १२ ओ/ ५४५२७, एमएच-१२ ओ/ ५४५२२ , एमएच-१२ / ६२६८३ ( एकूण तीन ग नमुने ) रद्द ठरविण्यात आलेले आहेत . 


पुणे , 
दिनांक २७ फेब्रुवारी २०१५ . 


चित्रा कुलकर्णी, 
विक्रीकर सहआयुक्त (व्हॅट- प्रशासन ), 

पुणे विभाग , पुणे . 


OFFICE OF THE JOINT COMMISSIONER OF SALES TAX (VAT-ADM . ) 

PUNE DIVISION , PUNE 
Vikrikar Bhavan , 2nd Floor, Airport Road , Yerwada , Pune 411 006 . 

NOTIFICATION 
[ Under sub -rule ( 7 ) of the rule 4A of the Central Sales Tax ( Bombay ) Rules, 1957] 

No. JCST/VAT Adm./Pune/dupl./ C Form/14-15/ B-666 
Whereas, it has been reported by M/ s. Jindal Soft Italia Seating P. Ltd. Gat No.143/ 1 , Chakan 
Talegoan Road , Mahalunge, Tal. Khed , Dist . Pune 410 501, holder of Tin No. 27090571277 V under 
theMVAT Act, 2002 and R. C. No. 27090571277 -C under the Central Sales Tax Act, 1956 , that the 
declarations referred in sub - section ( 4 ) of section 8 of the Central Sales Tax Act , 1956 , (LXXIV of 
1956 ) in Form C issued to them bearing No. MH - 12A/54527, MH- 12A/ 54522 and 
MH - 12A /62683 ( Total 3 ‘ C ’ Forms) has been lost and to that effect the dealer has given the 
advertisement in English Newspaper, Times Of India ’ and Hindi Newspaper ‘ Amar Ujala Uttar 
Pradesh dated 21st November 2015 and forwarded the newspaper cutting to this office , also 
submitted Indemnity Bond of Rs. 21,76,992 respectively . 

Therefore, in view of the above, I, Kulkarni Chitra , Joint Commissioner of Sales Tax 
(VAT-Adm .), Pune in exercise of the powers vested in me under sub -rule ( 7 ) of Rule 4 ( A ) of 
the Central Sales Tax ( Bombay ) Rules, 1957 hereby declare that the said C Forms declarations 
Bearing No. MH - 12A /54527 , MH - 12A /54522 , MH - 12A /62683 ( Total 3 ‘ C Forms) are treated as 
invalid. 


Pune , 
dated : 27th February 2015 . 


CHITRA KULKARNI, 
Joint Commissioner of Sales Tax (VAT -Adm .), 

Pune Division , Pune. 


३ ९ 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती, 
गुरुवार ते बुधवार , जून ४-१० , २०१५ / ज्येष्ठ १४-२० , शके १ ९ ३७ 


. 


विक्रीकर सहआयुक्त (व्हॅट - प्रशासन ), पुणे विभाग, पुणे यांचे कार्यालय 
विक्रीकर भवन , २ रा मजला, येरवडा, पुणे ४११ ००६. 

अधिसूचना 
[केंद्रीय विक्रीकर (मुंबई ) नियम , १ ९ ५७ च्या नियम ४ अ पैकी पोट -नियम ( ७ ) या प्रमाणे ] 

क्रमांक विसआ /व्हॅट / पुणे / ग नमुने / १४-१५/ ब-६६३ 
ज्याअर्थी, मे . थरमॅक्स लि ., डी -१३ , एमआयडीसी इंडस्ट्रियल एरिया, आर. डी आगा रोड, चिंचवड , पुणे ४११ ०१९ , मूल्यवर्धित कर 
कायदा , २००२, अन्वये नोंदणी दाखला क्रमांक २७६३०००००३८ - व्ही आणि केंद्रीय विक्रीकर कायदा , १९ ५६ नोंदणी दाखला क्रमांक २७६३०००००३८- सी 
यांजकडून असे कळविण्यात आले आहे की , मध्यवर्ती विक्रीकर अधिनियम , १९ ५६ कलम ८ पैकी पोट- कलम ( ४ ) ( एलएक्सएक्सआयव्ही ) 
प्रमाणे या व्यापाऱ्याचे ग नमुने क्रमांक एमएच -११ / ०२०५३८२, एमएच -११ / ७४ ९ ६२८ ( एकूण दोन ग नमुने) हरविलेले आहेत . त्याकरिता 
त्यांनी दिनांक ३१ जानेवारी २०१४ रोजीच्या हिंदी वर्तमानपत्र राष्ट्रीय सहारा , दिल्ली या वर्तमानपत्रात जाहिरात देऊन , त्या वर्तमानपत्रांची कात्रण 
या कार्यालयास सादर केले आहे. तसेच त्यांनी प्रतिज्ञापत्र सादर करून ग नमुने मिळाले नसल्याचे नमूद केले असून रुपये ३,२२,३०,७२० इतक्या 
रकमेचा इंन्डेमनिटी बॉन्ड सादर केलेला आहे . 

वरील सर्व बाबीस अनुसरून मी , चित्रा कुलकर्णी, विक्रीकर सहआयुक्त (व्हॅट- प्रशासन), पुणे केंद्रीय विक्रीकर (मुंबई ) नियम , १ ९ ५७ 
च्या नियम ( ४ अ) मधील पोट-नियम ( ७ ) अन्वये विहित केलेल्या अधिकाराचा वापर करून असे जाहीर करते की , ग नमुने 
क्रमांक एमएच -११/ ०२०५३८२, एमएच-११/ ७४ ९ ६२८ ( एकूण दोन ग नमुने ) रद्द ठरविण्यात आलेले आहेत . 


. 


पुणे, 
दिनांक २७ फेब्रुवारी २०१५ . 


चित्रा कुलकर्णी, 
विक्रीकर सहआयुक्त (व्हॅट- प्रशासन ) , 

पुणे विभाग , पुणे . 


OFFICE OF THE JOINT COMMISSIONER OF SALES TAX (VAT-ADM .), 

PUNE DIVISION , PUNE 
Vikrikar Bhavan , 2nd Floor , Airport Road , Yerwada , Pune 411 006 . 

NOTIFICATION 
[ Under sub- rule ( 7) of the rule 4A of the Central Sales Tax ( Bombay ) Rules , 1957] 

No. JCST /VAT Adm./Pune/dupl./ C Form/ 14-15/ B- 663 
Whereas, it has been reported by M /s. Thermax Limited , D - 13 , MIDC Inds., R. D. Aga Road , 
Chinchwad , Pune 411 019 holder of Tin No. 27630000038 - V under the MVAT Act, 2002 and R. C. 
No. 27630000038 - C under the Central Sales Tax Act, 1956 , that the declarations referred in sub 
section ( 4 ) of section 8 of the Central Sales Tax Act , 1956, ( LXXIV of 1956 ) in Form C issued to 
them bearing No. MH- 11 /0205382 , MH-11/749628 (Total 2 C Forms ) has been lost and to that 
effect the dealer has given the advertisement in Hindi Newspaper “ Rashtriya Sahara , Delhi, 
dated 31st January 2014 and forwarded the newspaper cutting to this office , also submitted 
Indemnity Bond of Rs. 3,22,30,720 respectively . 

Therefore , in view of the above , I , Chitra Kulkarni, Joint Commissioner of Sales Tax 
(VAT -Adm .), Pune in exercise of the powers vested in me under sub -rule ( 7 ) of Rule 4 ( A ) of 
the Central Sales Tax ( Bombay ) Rules , 1957 hereby declare that the said C Forms declarations 
bearing No. MH - 11/ 0205382 , MH - 11/749628 ( Total 2 C Forms) are treated as invalid . 


Pune, 
dated : 27th February 2015 . 


CHITRA KULKARNI, 
Joint Commissioner of Sales Tax (VAT -Adm .), 

Pune Division , Pune . 


४० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन -संकीर्ण सूचना व जाहिराती , 
गुरुवार ते बुधवार , जून ४-१०, २०१५ / ज्येष्ठ १४-२०, शके १९ ३७ 


विक्रीकर सहआयुक्त ( व्हॅट -प्रशासन ), पुणे विभाग , पुणे यांचे कार्यालय 
विक्रीकर भवन , २ रा मजला, येरवडा, पुणे ४११ ००६. 

अधिसूचना 
केंद्रीय विक्रीकर ( मुंबई) नियम, १९ ५७ च्या नियम ४ अ पैकी पोट -नियम ( ७ ) या प्रमाणे ] 

क्रमांक विसआ /व्हॅट/ पुणे / ग नमुना, “ एफ नमुना / संकीर्ण/ १४-१५/ ब-६६८ 
ज्याअर्थी, मे. वासन्सी जयपूर राजकमल , सी.एस.टी. नं . ७५ ९ /१२५, प्रभात रोड, शिवाजी नगर , पुणे ४११ ००४. मूल्यवर्धित कर कायदा, 
२००२, अन्वये नोंदणी दाखला क्रमांक २७८४०८८३९ ३२- व्ही आणि केंद्रीय विक्रीकर कायदा, १९ ५६ नोंदणी दाखला क्रमांक २७८४०८८३९ ३२- सी अन्वये 
यांजकडून असे कळविण्यात आले आहे की , मध्यवर्ती विक्रीकर अधिनियम, १९ ५६ कलम ८ पैकी पोट - कलम ( ४ ) ( एलएक्सएक्सआयव्ही) 
प्रमाणे ग नमुना क्रमांक एमएच-१२/ ४ ९ ४५०५ व एफ नमुना क्रमांक एमएच -११/ १५८७, एमएच-११/ १०१४४२, एमएच -११/ १०२४६० 
( एकूण ४ ग व एफ नमुने) हरविलेले आहेत . त्याकरिता त्यांनी दिनांक १३ ऑक्टोबर २०१४ रोजीच्या मराठी वर्तमानपत्र प्रभात , पुणे व 
दिनांक १३ ऑक्टोबर २०१४ रोजीच्या इंग्रजी दैनिक टाईम्स ऑफ इंडिया, पुणे या वर्तमानपत्रात जाहिरात देऊन त्या वर्तमानपत्रांची कात्रणे या 
कार्यालयास सादर केलेली आहेत . तसेच रुपये १२,७२,८४० इतक्या रकमेचा इंन्डेमनिटी बॉन्ड सादर केलेला आहे . 

वरील सर्व बाबीस अनुसरून मी , चित्रा कुलकर्णी, विक्रीकर सहआयुक्त (व्हॅट -प्रशासन), पुणे केंद्रीय विक्रीकर (मुंबई) नियम, १९५७ 
च्या नियम ( ४ अ ) मधील पोट-नियम ( ७ ) अन्वये विहित केलेल्या अधिकाराचा वापर करून असे जाहीर करते की , ग नमुना 
क्रमांक एमएच -१२/ ४ ९ ४५०५ व एफ नमुना क्रमांक एमएच-११ / १५८७, एमएच-११/ १०१४४२, एमएच-११ / १०२४६० ( एकूण चार ग 
व एफ नमुने ) रद्द ठरविण्यात आलेले आहेत . 


, 


- 


. 


पुणे , 
दिनांक २७ फेब्रुवारी २०१५ . 


चित्रा कुलकर्णी, 
विक्रीकर सहआयुक्त ( व्हॅट -प्रशासन ), 

पुणे विभाग, पुणे . 


OFFICE OF THE JOINT COMMISSIONER OF SALES TAX (VAT - ADM.) , 

PUNE DIVISION , PUNE 
Vikrikar Bhavan , 2nd Floor, Airport Road, Yerwada, Pune 411 006 . 

NOTIFICATION 
[Under sub -rule ( 7) of the rule 4A of the Central Sales Tax ( Bombay) Rules , 1957 ] 

No. JCST/VAT Adm./Pune/Misc./ C & F Form / 14-15 / B - 668 
Whereas, it has been reported by M/ s. Vasansi Jaipur Rajkamal, CST No. 759/125 , Prabhat 
Road , Shivaji Nagar , Pune 411 004 holder of R. C. No. 27840883932- V under the MVAT Act, 2002 
and R. C. No. 27840883932 - C under the Central Sales Tax Act, 1956 , that the declarations referred 
insub- section( 4 ) of section 8 of the Central Sales Tax Act , 1956, ( LXXIV of 1956) in Forms C & F 
issued to them bearing No. MH- 12/ 494505 , MH- 11/ 15987 , MH- 11/ 101442, MH-11/ 102460 ( Total 4 
C & F Forms ) has been lost and to that effect the dealer has giventhe advertisement in Marathi 
Newspaper, ‘ Prabaht ’ Pune, dated 13th October 2014 and Daily English newspaper " Times of 
India Pune , dated 13th October 2014 and forwarded the newspaper cutting to this office , also 
submitted Indemnity Bond of Rs.12,72,840 respectively . 

Therefore , in view of the above , I , Chitra Kulkarni, Joint Commissioner of Sales Tax 
(VAT- Adm .), Pune in exercise of the powers vested in me under sub -rule ( 7 ) of Rule 4 ( A ) of 
the Central Sales Tax ( Bombay ) Rules, 1957 hereby declare that the said C & F Forms 
declarations bearing No. MH-12/ 494505 , MH- 11/ 15987 , MH-11/ 101442, MH- 11/ 102460 ( Total 4 C 
& F Forms ) is treated as invalid. 


, 


Pune, 
dated : 27th February 2015 . 


CHITRA KULKARNI, 
Joint Commissioner of Sales Tax (VAT-Adm .), 

Pune Division , Pune . 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती, 
गुरुवार ते बुधवार , जून ४-१० , २०१५ / ज्येष्ठ १४-२०, शके १ ९ ३७ 


. 


कोर्ट नाका , 


विक्रीकर सहआयुक्त (व्हॅट - प्रशासन ), ठाणे विभाग, ठाणे यांचे कार्यालय 
४ था मजला, विक्रिकर कार्यालय , जिल्हाधिकारी कार्यालय आवार , 

ठाणे ( पश्चिम ) 

अधिसूचना 
[केंद्रीय विक्रीकर (मुंबई ) नियम , १ ९५७ च्या नियम ४ अ पैकी पोट -नियम ( ७ ) या प्रमाणे 

क्रमांक.विसआ / व्हॅट प्रशा/ ठाणे शहर , ठाणे / गहाळ क नमुना/ १४-१५ / ब -१०५६ 
याअर्थी, मे . के . आर . केम ., सोनाळे व्हिलेज , गुरुदेव कंपाऊंड, दिप हॉटेल जवळ , पाईप लाईन, भिवंडी,जिल्हा- ठाणे . महाराष्ट्र मूल्यवर्धित 
कर कायदा, खालील नोंदणी दाखला क्रमांक २७१ ९ ०११८५२३- व्ही आणि केंद्रीय विक्रीकर कायदा खालील नोंदणी दाखला क्रमांक २७१ ९ ०११८५२३- सी 
यांजकडून असे कळविण्यात आले आहे की , केंद्रिय विक्रीकर (मुंबई ) नियम, १९ ५७ कलम ८ पैकी पोटनियम ४ प्रमाणे त्यांना मंजुर करण्यात 
आलेली प्रतिज्ञापत्रे ‘ क ’ नमुने क्रमांक एमएच -१२ / ५१३ ९ २० ते एमएच- १२/ ५१३९ २६ ( एकूण ७ क नमुने ) त्यांच्याकडून गहाळ झालेले आहेत 
तसेच दिनांक १६ डिसेंबर २०१४ नवशक्ती, व दिनांक १६ डिसेंबर २०१४ रोजी द फ्रि प्रेस जर्नल या वर्तमानपत्रात जाहिरात दिलेली आहे . 

त्या अर्थी, मी ज्ञा . म. थोरात, विक्रीकर सहआयुक्त (व्हॅट-प्रशासन ), ठाणे शहर विभाग ठाणे, केंद्रीय विक्रीकर अधिनियम (मुंबई ) 
नियम १९ ५७ च्या नियम ( ४ अ) पैकी पोट -नियम ( ७ ) अन्वये विहित केलेल्या अधिकाराचा वापर करून असे जाहीर करतो की , क 
नमुने क्रमांक एमएच-१२ / ५१३९ २० ते एमएच- १२ / ५१३९ २६ ( एकूण ७ क नमुने ) रद्द ठरविण्यात आलेले आहेत . 


. 


ठाणे , 
दिनांक २० मार्च २०१५ . 


ज्ञा.म.थोरात , 
विक्रीकर सहआयुक्त (व्हॅट-प्रशासन ) , 

ठाणे शहर विभाग , ठाणे 


OFFICE OF THE JOINT COMMISSIONER OF SALES TAX (VAT-ADM .), 

THANE CITY DIVISION , THANE 
4th Floor , Vikrikar Bhavan , Court Naka, Thane (W.) 

NOTIFICATION 
[ Notification Under sub- rule ( 7 ) of the Central Sales Tax ( Mumbai ) Rule, 1959] 

No. JCST/VAT Adm./Thane City/ Form C /14-15 / B- 1056 
Whereas, it has been brought to my notice by M / s. Shri K.R.Chem , Sonale Village , Gurudev 
Compound , Near Deep Hotel, Pipe Line, Bhiwandi, Dist . Thane holder of R.C. No. 27190118523 - 
V under the VAT Act , and No.27190118523 - C R. C. under the Central Sales Tax Act , 1956 , that 
the declarations referred to in sub -section (4 ) of section 8 of the Central Sales Tax Act, 1956 in 
Form C issued to them bearing Serial MH- 12/ 513920 to MH- 12/ 513926 ( Total 7 C Forms ) has 
been lost was in respect said fact, advertisement was given in local Newspaper Navashkti dated 
16th December 2014 and The Free Press Journal, Mumbai dated 16th December 2014 . 

After Considering above facts, I Shri D.M.Thorat , Joint Commissioner of Sales Tax 
( VAT - Adm.), Thane City Divn. Thane, in exercise of the powers vested in me under sub - rule ( 7 ) of 
the Central Sales Tax (Mumbai) Rules, 1957 hereby declare that the said declarations in Forms 
C Bearing Serial No. MH- 12/ 513920 to MH- 12 / 513926 ( Total 7 C Form) Forms shall be 
considered invalid and cancelled . 


Thane, 
dated : 20th March 2015 . 


D.M. THORAT , 
Joint Commissioner of Sales Tax (VAT - ADM .) , 

Thane City Division , Thane. 


भाग दोन ( संकीर्ण) -६ 


४२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती, 
गुरुवार ते बुधवार , जून ४-१०, २०१५ / ज्येष्ठ १४-२०, शके १९ ३७ 


विक्रीकर सहआयुक्त (व्हॅट - प्रशासन ), रायगड विभाग यांचे कार्यालय 
सहावा मजला, कोंकण भवन , बेलापूर, नवी मुंबई. 

अधिसूचना 
[ केंद्रीय विक्रीकर (मुंबई ) नियम , १९५७ च्या नियम ४ अ पैकी पोट -नियम ( ७ ) या प्रमाणे 

क्रमांक . विसआ / व्हॅट प्रशा/ राय.वि. / ई-१ नमुना / संकीर्ण/ २०१४-१५ / ब-३०३ 
मे . ओमनिसेंट प्रोसेस इक्युपमेंटस प्रा . लि ., प्लॉट नं . आर -५७३ एम.आय.डी.सी. , रबाले, नवी मुंबई-४०० ७०१. महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर 
कायद्याखालील टिन क्रमांक २७२६००२६५७७-व्ही केंद्रीय विक्रीकर कायद्याखालील टिन क्रमांक २७२६००२६५७७- सी यांजकडून कळविण्यात आले 
आहे की , त्यांना वितरीत करण्यात आलेले ई-१ नमुना क्रमांक एमएच- ०९ / ००७१११ ९ हा ई -१ नमुना त्यांचेकडून हरवीले आहेत . त्याकरिता 
व्यापाऱ्याने दिनांक २२ डिसेंबर २०१४ रोजी नवशक्ति व द फ्री प्रेस जर्नल या दोन वृत्तपत्रात जाहिरात देऊन, त्या वर्तमानपत्रांची कात्रणे, तसेच 
पोलीस ठाणे अंमलदार , वाशी येथे तक्रार नोंदविल्याबाबतचे प्रमाणपत्र व सुरक्षाबंध संबंधित कार्यालयास सादर केलेले आहेत . 

वरील सर्व बाबीस अनुसरून मी, सुनिल सांगळे , विक्रीकर सहआयुक्त (व्हॅट- प्रशासन), रायगड विभाग , नवी मुंबई, केंद्रिय विक्रिकर 
( मुंबई) नियम , १९ ५७ च्या नियम ( ४ अ) मधील पोट-नियम ( ७) अन्वये विहित केलेल्या अधिकाराचा वापर करून असे जाहीर करतो 
की , सदरचा नुमना क्रमांक एमएच-० ९/ ००७१११ ९ हा ई-१ नमुना रद्द करण्यात येत आहे व त्याचा वापर बेकायदेशीर ठरविण्यात येत 
आहे. 


. 


नवी मुंबई, 
दिनांक ०७ फेब्रुवारी २०१५ . 


सुनिल सांगळे , 
विक्रीकर सहआयुक्त (व्हॅट- प्रशासन ), 
रायगड विभाग , बेलापूर , नवी मुंबई 


OFFICE OF THE JOINT COMMISSIONER OF SALES TAX ( VAT - ADM.) , 

RAIGAD DIVISION , NAVI MUMBAI 


NOTIFICATION 
[Notification Under sub - rule ( 7 ) of rule 4A of Central Sales Tax (Mumbai) Rules, 1957 ] 

No. JCST/VAT Adm./Raigad Div./Misc./ E - 1 Form/13-14/ B - 303 
Whereas , it has been reported by M /s. Omniscient process Equipments Pvt. Ltd. Plot No. 
R- 573, MIDC, Rabale, Navi Mumbai- 400 701 , holder of Tin. No. 27260026577 - V under the MVAT 
Act, 2002 and No. 27260026577- C under the Central Sales Tax Act, 1956 , that the E - 1 Form 
bearing No. MH -09/0071119 “ E - 1" Forms has been lost . To that effect the dealer has given the 
advertisement in dated 22nd December 2014 NavaShakti and The free Press Journal and 
forwarded the newspaper cutting alongwith copy of certificate of police complaint to Vashi 
Police Thane , and Indemnity Bond for Rs . 100 /- to concern office . 

Therefore , in view of the above, I , Sunil Sangle , Joint Commissioner of Sales Tax 
(VAT - Adm .), Raigad Divn . Navi Mumbai, in exercise of the powers vested in me under sub -rule 
97 of Rule 4 ( A ) of Central Sales Tax (Mumbai) Rules, hereby declare that the said ‘ E - 1 Forms 
declarations Bearing No. MH -09 /0071119 E - 1 Forms should be treated as invalid and cancelled . 


NaviMumbai, 
dated : 7th February 2015 . 


SUNIL SANGLE , 
Joint Commissioner of Sales Tax (VAT- ADM .), 

Raigad Division , Navi Mumbai. 


४३ 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती, 
गुरुवार ते बुधवार , जून ४-१० , २०१५ / ज्येष्ठ १४-२०, शके १ ९ ३७ 


. 


विक्रीकर सहआयुक्त (व्हॅट - प्रशासन ), रायगड विभाग यांचे कार्यालय 
सहावा मजला, कोंकण भवन, बेलापूर , नवी मुंबई . 

अधिसूचना 
[ केंद्रीय विक्रीकर ( मुंबई ) नियम, १९ ५७ च्या नियम ४ अ मधील पोट- कलम ( ७ ) या प्रमाणे 

क्रमांक . विसहआ /व्हॅट प्रशा / राय.वि ./ क नमुना / संकीर्ण / २०१४-१५ / ब-८६८ 
मे . इमरसन इलेक्ट्रीक कं (इ) प्रा . लि ., प्लॉट नं . ए -१४ / ६, टी.टी.सी. इंडस्ट्री इस्टेट , एम.आय.डी.सी., खैराने, नवी मुंबई-४००७१०. 
महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर कायद्याखालील टीन क्रमांक २७७२८०००२३१६ -व्ही केंद्रीय विक्रीकर कायद्याखालील टीन क्रमांक २७७२८०००२३१६ -सी 
यांजकडून कळविण्यात आले आहे की, त्यांना वितरीत करण्यात आलेले क नमुना क्रमांक एमएच- ११ / ०१२३९०६ हा क नमुना त्यांचेकडून 
हरविले आहेत . त्याकरिता व्यापाऱ्याने दिनांक ३१ जुलै २०१४ रोजी सवेरा इंडिया टाइम्स दमण व २२ डिसेंबर २०१४ रोजी द टाईम्स ऑफ 
इंडिया या दोन 

वृत्तपत्रात जाहिरात देऊन , त्या वर्तमानपत्रांची कात्रण , तसेच पोलीस ठाणे अंमलदार , नानी दमण येथे तक्रार नोंदविल्याबाबतचे 
प्रमाणपत्र व सुरक्षाबंध संबंधित कार्यालयास सादर केलेले असून त्या कार्यालयाचे ना हककत प्रमाणपत्र या कार्यालयास सादर केले आहे. 

वरील सर्व बाबीस अनुसरून मी , सुनिल सांगळे , विक्रीकर सहआयुक्त (व्हॅट-प्रशासन ), रायगड विभाग, नवी मुंबई, केंद्रिय विक्रिकर 
( मुंबई ) नियम, १९ ५७ च्या नियम ( ४ अ) मधील पोट कलम -नियम ( ७ ) अन्वये विहित केलेल्या अधिकाराचा वापर करून असे जाहीर 
करतो की , सदरचा नुमना क्रमांक एमएच-११/ ०१२३ ९०६ हा क नमुना रद्द करण्यात येत आहे व त्याचा वापर बेकायदेशीर ठरविण्यात 
येत आहे . 


नवी मुंबई, 
दिनांक ०५ मार्च २०१५ . 


सुनिल सांगळे , 
विक्रीकर सहआयुक्त ( व्हॅट - प्रशासन ) , 
रायगड विभाग , बेलापूर , नवी मुंबई 


OFFICE OF THE JOINT COMMISSIONER OF SALES TAX (VAT-ADM .) 

RAIGAD DIVISION , NAVI MUMBAI 
6th Floor, Konkan Bhavan , Belapur, Navi Mumbai. 


NOTIFICATION 
[Notification Under sub - rule ( 7 ) of the rule 4A of the Central Sales Tax (Mumbai) Rules, 1957 ] 

No. JCST/VAT Adm./Raigad Div./Misc./C Form/ 13-14/ B- 868 
Whereas, it has been reported by M /s . Emerson Electric Co. ( India ) Pvt. Ltd., Plot No- A - 14 /6 , 
TTC Industrial Estate , MIDC , Khairane, Navi Mumbai- 400 710 , holder of Tin . No. 27280002316 - V 
under the MVAT Act , 2002 and 27280002316 - C under the Central Sales Tax Act , 1956 , that the in 
C Forms bearing No. MH- 11/ 0123906 C Forms has been lost. To that effect the dealer has 
given the advertisement in dated 31st July 2014 Savera India Times Daman and dated 22nd 
December 2014 " The Times of India and forwarded the newspaper cutting along with copy of 
certificate of police complaint to Nani Daman Police Thane, and Indemnity Bond for Rs. 100 -- to 
concern office & copy of NOC that office submited to this office . 

Therefore , in view of the above, I, Sunil Sangle , Joint Commissioner of Sales Tax 
(VAT-Adm .), Raigad Divn . Navi Mumbai, in exercise of the powers vested in me under sub - rule 
97 of Rule 4 ( A ) of Central Tax (Mumbai) Rules, hereby declare that the said C Forms declarations 
Bearing No. MH- 11/ 0123906 C Forms should be treated as invalid and cancelled . 


Navi Mumbai, 
dated the 5th March 2015 . 
भाग दोन ( संकीर्ण) -६ अ 


SUNIL SANGLE , 
Joint Commissioner of Sales Tax (VAT-ADM .), 

Raigad Division , Navi Mumbai. 


४४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन -संकीर्ण सूचना व जाहिराती , 
गुरुवार ते बुधवार , जून ४-१०, २०१५ / ज्येष्ठ १४-२०, शके १९ ३७ 


विक्रीकर सहआयुक्त (व्हॅट - प्रशासन ), रायगड विभाग यांचे कार्यालय 
सहावा मजला, कोंकण भवन , बेलापूर , नवी मुंबई. 

अधिसूचना 
[केंद्रीय विक्रीकर (मुंबई) नियम , १९ ५७ च्या नियम ४ अ मधील पोट कलम -नियम ( ७ ) या प्रमाणे 

क्रमांक . विसहआ /व्हॅट प्रशा/ राय.वि ./ ज नमुना / संकीर्ण / २०१४-१५ / ब-९ ८६ 
मे . बायोटेक ईंजीनीअर्स ., प्लॉट न. आर ५८३, एम . आय. डी.सी.टी.टी.सी. इंडस्ट्री. ऐरीया, रबाले, नवी मुंबई. महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर 
कायद्याखालील टीन क्रमांक २७३७०३६५८७१ -व्ही केंद्रीय विक्रीकर कायद्याखालील टीन क्रमांक २७३७०३६५८७१- सी यांजकडून कळविण्यात 
आले आहे की , त्यांना वितरीत करण्यात आलेले ज नमुना क्रमांक एक्स -१/ ७९ ७९ १० हा त्यांचेकडून हरविले आहेत. त्याकरिता व्यापाऱ्याने 
दिनांक २२ नोव्हेंबर २०१४ रोजी नवशक्ति व द फ्री प्रेस जरनल या दोन वृत्तपत्रात जाहिरात देऊन , त्या वर्तमानपत्रांची कात्रण , तसेच पोलीस 
ठाणे अंमलदार , पार्कसाईट पोलीस ठाणे मुंबई, येथे तक्रार नोंदविल्याबाबतचे प्रमाणपत्र व सुरक्षाबंध संबंधित कार्यालयास सादर केलेले आहे. 

वरील सर्व बाबीस अनुसरून मी , सुनिल सांगळे , विक्रीकर सहआयुक्त (व्हॅट- प्रशासन ), रायगड विभाग, नवी मुंबई, केंद्रिय विक्रिकर 
( मुंबई) नियम , १९ ५७ च्या नियम ( ४ अ) मधील पोट कलम -नियम ( ७ ) अन्वये विहित केलेल्या अधिकाराचा वापर करून असे जाहीर 
करतो की , 

सदरचा नुमना क्रमांक एक्स १-७९ ७९ १० हा ज नमुना रद्द करण्यात येत आहे व त्याचा वापर बेकायदेशीर ठरविण्यात 
येत आहे . 


. 


. 


नवी मुंबई , 
दिनांक १८ मार्च २०१५ . 


सुनिल सांगळे , 
विक्रीकर सहआयुक्त (व्हॅट- प्रशासन ), 
रायगड विभाग , बेलापूर, नवी मुंबई 


OFFICE OF THE JOINT COMMISSIONER OF SALES TAX (VAT -ADM .) 

RAIGAD DIVISION , NAVI MUMBAI 
6th Floor , Konkan Bhavan , Belapur, Navi Mumbai. 


NOTIFICATION 
[Notification Under sub -rule ( 7 ) of the rule 4A of the Central Sales Tax (Mumbai) Rule , 1957] 

No. JCST/VAT Adm./Raigad Div./Misc./ H ’ Form / 13-14 /B - 986 
Whereas , it has been reported by M / s. Bio - Tech Engineers, R -583, MIDC , TTC Industrial 
Area, Navi Mumbai. holder of Tin. No. 27370365871 - V under the MVAT Act, 2002 and 27370365871 - C 
under the Central Sales Tax Act, 1956 , that the H Form bearing No. XI -797910 has been lost. To 
that effect the dealer has given the advertisement in dated 22nd November 2014 ‘NavaShakti and 
“ The free Press Journal and forwarded the newspaper cutting along with copy of certificate of 
police complaint to Parkside Police Thane -Mumbai and Indemnity Bond for Rs. 200 to this office . 

Therefore , in view of the above , I, Sunil Sangle , Joint Commissioner of Sales Tax 
(VAT-Adm .), Raigad Divn . Navi Mumbai, in exercise of the powers vested in me under sub -rule 
97 of Rule 4 ( A ) of Central Tax (Mumbai) Rules, hereby declare that the said H Forms declarations 
Bearing No. X1-797910 H Forms should be treated as invalid and cancelled . 


Navi Mumbai , 
dated the 18th March 2015 . 


SUNIL SANGLE , 
Joint Commissioner of Sales Tax (VAT -ADM .), 

Raigad Division, Navi Mumbai. 


४५ 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती, 
गुरुवार ते बुधवार , जून ४-१० , २०१५ / ज्येष्ठ १४-२०, शके १ ९ ३७ 


. 


विक्रीकर सहआयुक्त (व्हॅट - प्रशासन ), रायगड विभाग यांचे कार्यालय 
सहावा मजला, कोंकण विभाग, बेलापूर , नवी मुंबई. 

अधिसूचना 
[केंद्रीय विक्रीकर ( मुंबई) नियम, १९५७ च्या नियम ४ अ मधील पोट -नियम ( ७ ) या प्रमाणे 

क्रमांक विसहआ / व्हॅट प्रशा/ राय.वि ./ क नमुना/ संकीर्ण / २०१४-१५ / ब-१०११ 
मे . हिंदुस्तान युनिलीवर लि ., उत्तरा प्लॉट नं . २, सेक्टर-११, सी.बी.डी. बेलापूर, नवी मुंबई-४००६१४. महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर 
कायद्याखालील टीन क्रमांक २७६४०३७०५२४ व्ही केंद्रीय विक्रीकर कायद्याखालील टीन क्रमांक २७६४०३७०५२४ सी यांजकडून कळविण्यात 
आले आहे की , त्यांना वितरित करण्यात आलेले क नमुना क्रमांक एमएच- ०९ / १२५८५८८ हा क नमुने त्यांचेकडून हरविले आहेत . त्याकरिता 
व्यापाऱ्याने दिनांक १३ फेब्रुवारी २०१४ रोजी दून दर्पण देहरादून वृह्स्प्तीवार व दैनिक जनवाणी या दोन वृत्तपत्रात जाहिरात देऊन , त्या 
वर्तमानपत्रांची कात्रण , तसेच पोलीस ठाणे लाल तडप डोईवाला देहरादून , येथे तक्रार नोंदविल्याबाबतचे प्रमाणपत्र व सुरक्षाबंध संबंधित कार्यालयास 

केलेले असून त्या कार्यालयाचे ना हरकत प्रमाणपत्र या कार्यालयास सादर केले आहे. 

वरील सर्व बाबीस अनुसरून मी , सुनिल सांगळे , विक्रीकर सहआयुक्त (व्हॅट -प्रशासन), रायगड विभाग, नवी मुंबई, केंद्रिय विक्रिकर 
( मुंबई ) नियम, १९ ५७ च्या नियम ( ४ अ) मधील पोट -नियम ( ७ ) अन्वये विहित केलेल्या अधिकाराचा वापर करून असे जाहीर करतो 
की , सदरचा नुमना क्रमांक एमएच -० ९/ १२५८५८८ हा क नमुना रद्द करण्यात येत आहे व त्याचा वापर बेकायदेशीर ठरविण्यात 
येत आहे. 


सादर 


नवी मुंबई , 
दिनांक २० मार्च २०१५ . 


सुनिल सांगळे , 
विक्रीकर सहआयुक्त ( व्हॅट - प्रशासन ) , 
रायगड विभाग , बेलापूर , नवी मुंबई 


OFFICE OF THE JOINT COMMISSIONER OF SALES TAX (VAT- ADM .) 

RAIGAD DIVISION , NAVI MUMBAI 


NOTIFICATION 
[ Under sub - rule ( 7 ) of the rule 4A of the Central Sales Tax ( Mumbai ) Rules, 1957] 

No. JCST/VAT Adm./Raigad Div./Misc./ C’Form / 14-15 /B - 1011 
Whereas , it has been reported by M /s . Hindustan Unilever Limited , Uttara , Plot No- 2 , 
Sector - 11 CBD Belapur , NaviMumbai 400 614. holder of Tin . No.27640370524 - V under theMVAT 
Act 2002 and R. C. No. 27640370524- C under the Central Sales Tax Act, 1956, that the C Form 
bearing No. MH- 09 / 1258588 C Form has been lost. To that effect the dealer has given the 
advertisement in dated 13th February 2014 Dun Darpan Dehradun Vhrasptivar and Dainik 
Janvani and forwarded the newspaper cutting along with copy of certificate of police complaint 
to lal Taddap Doiwala Dehradun Thane , and Indemnity Bond for Rs. 200 to concern office and 
copy of NOC that Office submitted this office . 

Therefore, in view of the above, I, Sunil Sangle, Joint Commissioner of Sales Tax 
( VAT - Adm.), Raigad Divn. Navi Mumbai , in exercise of the powers vested in me under sub - rule 
97 of Rule 4A of Central Sales Tax ( Bombay ) Rules, hereby declare that the said C Forms 
declarations Bearing No. MH- 09/ 1258588 C Forms should be treated as invalid and cancelled . 


NaviMumbai , 
dated 20th March 2015 . 


SUNIL SANGLE , 
Joint Commissioner of Sales Tax (VAT- ADM .) , 

Raigad Division , Navi Mumbai. 


४६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन -संकीर्ण सूचना व जाहिराती , 

गुरुवार ते बुधवार , जून ४-१०, २०१५ / ज्येष्ठ १४-२०, शके १९ ३७ 
विक्रीकर सहआयुक्त (व्हॅट - प्रशासन ), पुणे विभाग, पुणे यांचे कार्यालय 
विक्रीकर भवन , २ रा मजला, येरवडा, पुणे ४११ ००६ . 

अधिसूचना 
[केंद्रीय विक्रीकर (मुंबई ) नियम , १९५७ च्या नियम ४ अ पैकी पोट-नियम ( ७ ) या प्रमाणे 

क्रमांक विसआ /व्हॅट / पुणे / ग नमुना / १४-१५ / ब -१०५० 
ज्याअर्थी, मे. वोडाफोन इस्सार सेल्यूलर लि . एफ.पी.नं. २७, सर्वे नं. २१, वाकडेवाडी, शिवाजीनगर , पुणे ४११ ००५ मूल्यवर्धित कर कायदा 
२००२, अन्वये नोंदणी दाखला क्रमांक २७७६०१६०५५० - व्ही आणि केंद्रीय विक्रीकर कायदा, १९ ५६ नोंदणी दाखला क्रमांक २७७६०१६०५५०- सी 
यांजकडून असे कळविण्यात आले आहे की , मध्यवर्ती विक्रीकर अधिनियम, १९ ५६ कलम ८ पैकी पोट -कलम ( ४ ) ( एलएक्सएक्सआयव्ही ) 
प्रमाणे या व्यापाऱ्याचा ग नमुने क्रमांक एमएच-१०/ १४०१७, ( एकूण १ ग नमुना ) हरविलेला आहे. त्याकरिता त्यांनी दिनांक ४ ऑगस्ट २०१४ 
रोजीच्या इंग्रजी वर्तमानपत्र हंस इंडिया तिरुपती व मराठी वर्तमानपत्र दिनांक १७ नोव्हेंबर २०१२ ‘ आपले महानगर मुंबई या वर्तमानपत्रात जाहिरात 
देऊन, त्या वर्तमानपत्रांची कात्रणे या कार्यालयास सादर केलेली आहेत. तसेच त्यांनी प्रतिज्ञापत्र सादर करून ग नमुना मिळाला नसल्याचे नमूद केले 
असून रुपये ९ ८,६६,४८० इतक्या रकमेचा इंन्डेमनिटी बॉन्ड सादर केलेला आहे. 

वरील सर्व बाबीस अनुसरून मी , डी . बी . काप्रतवार , विक्रीकर सहआयुक्त (व्हॅट -प्रशासन ), पुणे , केंद्रीय विक्रीकर (मुंबई) नियम , 
१ ९ ५७ च्या नियम ४ अ मधील पोट-नियम ( ७ ) अन्वये विहित केलेल्या अधिकाराचा वापर करून असे जाहीर करतो की , ग नमुना 
क्रमांक एमएच-१० / १४०१७ एकूण १ ग नमुना रद्द ठरविण्यात आला आहे . 


, 


पुणे , 
दिनांक ७ एप्रिल २०१५ . 


डी . बी . काप्रतवार , 
विक्रीकर सहआयुक्त ( व्हॅट - प्रशासन ) , 

पुणे विभाग, पुणे. 


OFFICE OF THE JOINT COMMISSIONER OF SALES TAX (VAT -ADM .) 

PUNE DIVISION , PUNE 
Vikrikar Bhavan , 2nd Floor , Airport Road , Yerwada , Pune 411 006 . 

NOTIFICATION 
[ Under sub -rule ( 7 ) of the rule 4A of the Central Sales Tax ( Bombay ) Rules, 1957] 

No. JCST /VAT Adm./Pune/dupl./C Form/ 14-15/ B -1050 
Whereas, it has been reported by M / s. Vodafone Essar Celluar Ltd. F.P. No. 27 , Survey No. 21 , 
Wakdewadi, Shivajinagar , Pune 411 005 , , holder of Tin No. 27760160550 - V under the MVAT Act , 
2002 and R. C. No. 27760160550 - C under the Central Sales Tax Act , 1956 , that the declarations 
referred in sub - section (4 ) of section 8 of the Central Sales Tax Act, 1956 , (LXXIV of 1956 ) in Form 
C issued to them bearing No. MH- 10/ 14017, ( Total 1 C Forms ) has been lost and to that effect 
the dealer has given the advertisement in English Newspaper dated 4th August 2014 ‘ Hans India 
Tirupati and Marathi Newspaper ; Aple Mahanagar , Mumbai dated 17th November 2012 and 
forwarded the newspaper cutting to this office , also submitted Indemnity Bond of Rs. 98,66,480 
respectively . 

Therefore , in view of the above , I, D. B. Kapratwar , Joint Commissioner of Sales Tax 
(VAT-Adm .), Pune in exercise of the powers vested in me under sub -rule ( 7 ) of Rule 4A of 
the Central Sales Tax ( Bombay ) Rules , 1957 hereby declare that the said C Forms declarations 
Bearing No. MH - 10 / 14017 ( Total 1 C Forms) is treated as invalid . 


Pune, 
dated 7th April 2015 . 


D. B. KAPRATWAR , 
Joint Commissioner of Sales Tax (VAT -ADM .), 

Pune Division , Pune. 


४७ 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती, 
गुरुवार ते बुधवार , जून ४-१०, २०१५ / ज्येष्ठ १४-२० , शके १९ ३७ 


. 


. 


विक्रीकर सहआयुक्त (व्हॅट - प्रशासन ), नाशिक विभाग, नाशिक 
विक्रीकर भवन , प्रशांतनगर , पाथर्डीफाटा, नाशिक -१० . 

अधिसूचना 
[ केंद्रीय विक्रीकर ( मुंबई ) नियम , १ ९ ५७ च्या नियम ४ अ पैकी पोट -नियम ( ७ ) या प्रमाणे 

कमांक नावि /विसआ / आस्था-४ / सी -नमुने / अवैध / २०१४ / ब-११५३. 
ज्याअर्थी, व्यापारी मे. परनॉड रिचर्ड इंडिया ( प्रा .) लि ., १२६, १२७ कादवा महाळुगी, दिंडोरी, नाशिक ४२३ २०२. केंद्रीय विक्रीकर 
कायदा नोंदणी दाखला व्हॅट टिन क्रमांक २७५५०२८७८८१ सी यांचे कडून कळविण्यात आले आहे की , मध्यवर्तीविक्रीकर अधिनियम, १९ ५६ 
कलम ८ पैकी पोट -कलम ( ४ ) प्रमाणे मंजूर करण्यात आलेले घोषणापत्र नुमना- सी क्रमांक - एमएच -१२ / ०२३८८४ 
( एकूण ०१ घोषणापत्र सी ) हे गहाळ झाले आहे . त्यांनी स्थानिक वर्तमानपत्र ( मराठी) “ देशदुत ”, नाशिक , शनिवार , २१ जून २०१४ आणि 
इंग्लिश “देशदुत टाईम्स ", शनिवार , २१ जून २०१४ रोजी तशा प्रकारची जाहिरात दिली आहे. 

त्याअर्थी मी , सु . प. काले, विक्रीकर सहआयुक्त (व्हॅट -प्रशासन), नाशिक विभाग, नाशिक मध्यवर्ती विक्रीकर च्या नियम ४ अ 
पैकी पोट -नियम ( ७ ) अन्वये विहित केलेल्या अधिकाराचा वापर करून असे जाहीर करतो की , सदरहु नमुना, सी क्रमांक - एमएच -१२ / 
०२३८८४ ( एकूण ०१ घोषणापत्र सी ) अवैध ठरविण्यात आले आहे. 


. 


सु . प. काले, 


नाशिक , 


विक्रीकर सहआयुक्त (व्हॅट- प्रशासन ), 

नाशिक विभाग , नाशिक . 


दिनांक १८ मार्च २०१५ . 


OFFICE OF THE JOINT COMMISSIONER OF SALES TAX (VAT - ADM .) 

NASHIK DIVISION , NASHIK 


NOTIFICATION 
[Under sub - rule ( 7 ) of the rule 4A of the Central Sales Tax (Bombay ) Rules, 1957 ] 

No. ND / JCST / C Form / Invalid / 2014 / B - 1153 
Whereas, it has been reported by M / s. Pernod Richard India ( P.) Limited ., 126/127 , Kadwa 
Mahalungi, Dindori, Nashik 423 202. Tin No. 27550287881C that the declaration referred to in 
sub - section ( 4 ) of section 8 of the Central Sales Tax Act, 1956 , (LXXIV of 1956 ) in Form C issued 
to them bearing No. MH- 12/023884 ( Total 01 declaration in C Form) have been lost. The 
advertisement was given in local Newspaper English Deshdoot Times , Nashik, Saturday , 21st 
June 2014 and Marathi ‘ Deshdoot ’, Nashik , Saturday , 21st June 2014 . 

I , S. P. Kale, Joint Commissioner of Sales Tax , Nashik Division, Nashik in exercise 
of the powers vested in me under sub -rule ( 7 ) of Rule 4A of Central Sales Tax Act (Bombay ), 
Rules, 1956 , hereby declare that the said declarations in forms C Bearing No. MH- 12/ 023884 
( Total 01 C Form) should be considered as invalid . 


Nashik, 
dated 18th March 2015 . 


S. P. KALE, 
Joint Commissioner of Sales Tax (VAT - ADM .), 

Nashik Division, Nashik. 


४८ 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती, 

गुरुवार ते बुधवार , जून ४-१०, २०१५ / ज्येष्ठ १४-२०, शके १९ ३७ 
विक्रीकर सहआयुक्त (व्हॅट - प्रशासन ), नाशिक विभाग, नाशिक 
विक्रीकर भवन, प्रशांतनगर , पाथर्डीफाटा, नाशिक -१० . 

अधिसूचना 
[केंद्रीय विक्रीकर (मुंबई) नियम , १९ ५७ च्या नियम ४ अ पैकी पोट-नियम ( ७) या प्रमाणे 

क्रमांक नावि /विसआ / आस्था-४ / सी -नमुने / अवैध / २०१४ / ब-१२२७. 
ज्याअर्थी, व्यापारी मे . इसीआय इंजिनिअरिंग अँण्ड कन्स्ट्रक्शन को . लिमिटेड, हाऊस नं . १२/ बी २ / ३० / पी , नं.३, मालु कॉम्प्लेक्स 
जवळ , एडीजे कॉलेज ग्राउंड , मालेगाव, नाशिक ४२३ २०३. केंद्रीय विक्रीकर कायदा नोंदणी दाखला व्हॅट टिन क्रमांक २७०३०६८०६२ ९ सी 
यांचे कडून कळविण्यात आले आहे की , मध्यवर्ती विक्रीकर अधिनियम , १९ ५६ कलम ८ पैकी पोट-कलम ( ४ ) प्रमाणे मंजूर करण्यात 
आलेले घोषणापत्र नुमना- सी क्रमांक एमएच -१२ / ०४६३१२ आणि एमएच -१२ / ०४६३२५ ( एकूण ०२ घोषणापत्र सी ) हे गहाळ झाले आहे . 
त्यांनी स्थानिक वर्तमानपत्र मराठी “ दिव्य मराठी ", नाशिक , बुधवार , २६ नोव्हेंबर २०१४ आणि मराठी “ दैनिक जनश्रद्धा ” , रविवार , 
२३ नोव्हेंबर २०१४ रोजी तशा प्रकारची जाहिरात दिली आहे. 

त्याअर्थी मी , सु . प . काले, विक्रीकर सहआयुक्त (व्हॅट- प्रशासन ), नाशिक विभाग, नाशिक , मध्यवर्ती विक्रीकर च्या नियम ४ अ 
पैकी पोट- नियम ( ७) अन्वये विहित केलेल्या अधिकाराचा वापर करून असे जाहीर करतो की , सदरहु नमुना सी क्रमांक एमएच -१२ / 
०४६३१२ आणि एमएच-१२ / ०४६३२५ ( एकूण ०२ घोषणापत्र सी ) अवैध ठरविण्यात आले आहे. 


सु . प . काले , 


नाशिक , 


विक्रीकर सहआयुक्त (व्हॅट- प्रशासन ) , 

नाशिक विभाग , नाशिक . 


दिनांक २० मार्च २०१५ . 


. 


OFFICE OF THE JOINT COMMISSIONER OF SALES TAX (VAT-ADM .) 

NASHIK DIVISION , NASHIK 


NOTIFICATION 
[ Under sub- rule ( 7 ) of the rule 4A of the Central Sales Tax ( Bombay ) Rules , 1957] 

No. ND/ JCST / C Form/Invalid / 2014/ B - 1227 
Whereas , it has been reported by M/ s . ECI Engineering and Construction Co. Ltd. , 
House No.12/ B2 / 30P, No.3 Near Mallu Complex , Adj . College Ground , Malegaon, Nashik 423 203 . 
Tin No. 27030680629C that the declaration referred to in sub - section ( 4 ) of section 8 of the Central 
Sales Tax Act , 1956, ( LXXIV of 1956 ) in Form C issued to them bearing No. MH-12/046312 and 
MH-12/046325 ( Total 02 declarationin C Form) have been lost. The advertisement was given in 
local Newspaper Marsthi Dainik — Jana Shraddha , Nashik, Sunday , 23rd November 2014 and 
Marathi ‘ Divya Marathi , Nashik , Wednesday, 26th November 2014 . 

I, S. P. Kale , Joint Commissioner of Sales Tax , Nashik Division , Nashik in exercise of the 
powers vested in me under sub- rule (7 ) of Rule 4A of Central Sales Tax Act (Bombay ), Rules 1956 , 
hereby declare that the said declarations in forms C Bearing No. MH - 12 / 046312 and 
MH- 12/046325 ( Total 02 C Form) should be considered as invalid . 


Nashik, 
dated 20th March 2015 . 


S. P. KALE, 
Joint Commissioner of Sales Tax (VAT - ADM .) , 

Nashik Division, Nashik. 


४ ९ 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती, 
गुरुवार ते बुधवार , जून ४-१०, २०१५ / ज्येष्ठ १४-२० , शके १९ ३७ 


. 


. 


विक्रीकर सहआयुक्त (व्हॅट - प्रशासन ), नाशिक विभाग, नाशिक 
विक्रीकर भवन , प्रशांतनगर , पाथर्डीफाटा , नाशिक -१० . 

अधिसूचना 
[ केंद्रीय विक्रीकर ( मुंबई ) नियम , १ ९ ५७ च्या नियम ४ अ पैकी पोट -नियम ( ७ ) या प्रमाणे 

क्रमांक नावि / विसआ / आस्था-४ / सी -नमुने / अवैध / २०१४ / ब-१२ ९ ४ . 
ज्याअर्थी, व्यापारी मे. कमल ऑटोकेअर प्रा . लि ., नाशिक , टागोरनगर , आंबेडकरनगर , पुणे रोड, नाशिक ४२२ ००६. केंद्रीय विक्रीकर 
कायदा नोंदणी दाखला व्हॅट टिन क्रमांक २७१२०००० ९ ४ ९सी यांचे कडून कळविण्यात आले आहे की , मध्यवर्ती विक्रीकर अधिनियम , १९५६ 
कलम ८ पैकी पोट - कलम ( ४ ) प्रमाणे मंजूर करण्यात आलेले घोषणापत्र नुमना- सी क्रमांक एमएच-१२/ ००६५६६, एमएच-१२/ ००६५६७ 
आणि एमएच-१२ / ००६५६८ ( एकूण ०३ घोषणापत्र सी ) हे गहाळ झाले आहे. त्यांनी स्थानिक वर्तमानपत्र मराठी “दिव्य मराठी”, नाशिक , 
शनिवार , १७ जानेवारी २०१४ आणि मराठी “पुढारी ”, शनिवार , १७ जानेवारी २०१५ रोजी तशा प्रकारची जाहिरात दिली आहे . 

त्याअर्थी मी , सु . प. काले, विक्रीकर सहआयुक्त (व्हॅट- प्रशासन ), नाशिक विभाग, नाशिक , मध्यवर्ती विक्रीकर च्या नियम ४ अ 
पैकी पोट -नियम ( ७ ) अन्वये विहित केलेल्या अधिकाराचा वापर करूतो असे जाहीर करतो की , सदरहू नमुना सी क्रमांक एमएच-१२ / 
००६५६६, एमएच-१२ / ००६५६७ आणि एमएच -१२ / ००६५६८ ( एकूण ०३ घोषणापत्र सी ) अवैध ठरविण्यात आले आहे . 


सु . प. काले, 


नाशिक , 


विक्रीकर सहआयुक्त (व्हॅट- प्रशासन ) , 

नाशिक विभाग , नाशिक. 


दिनांक २५ मार्च २०१५ . 


OFFICE OF THE JOINT COMMISSIONER OF SALES TAX (VAT - ADM .) 

NASHIK DIVISION , NASHIK 


NOTIFICATION 
[ Under sub- rule ( 7) of the rule 4A of the Central Sales Tax ( Bombay ) Rules , 1957 ] 

No. ND / JCST / C Form / Invalid / 2014 / B - 1294 
Whereas , it has been reported by M / s. Kamal Autocare Pvt. Ltd., Tagor Nagar, Ambedkar 
Nagar , Pune Road , Nashik 422 006. Tin No. 27120000949C that the declaration referred to in sub 
section ( 4 ) of section 8 of the Central Sales Tax Act , 1956 , ( LXXIV of 1956) in Form C issued to 
them bearing No. MH- 12/006566 , MH- 12/ 006567 and MH- 12/ 006568 ( Total 03 declarationin C 
Form) have been lost. The advertisement was given in local Newspaper Marathi Divya Marathi , 
Nashik , Saturday, 17th January 2015 and Marathi — Pudhari , Nashik, Saturday , 17th January 
2015 . 


I , S. P. Kale , Joint Commissioner of Sales Tax , Nashik Division , Nashik in exercise of the 
powers vested in me under sub -rule ( 7 ) of Rule 4A of Central Sales Tax Act (Bombay ), Rule 1956 , 
hereby declare that the said declarations in forms C Bearing No. MH - 12 /006566 , MH - 12 /006567 
and MH- 12/ 006568 ( Total 03 C Form) should be considered as invalid . 


Nashik, 
dated 25th March 2015 . 


S. P. KALE, 
Joint Commissioner of Sales Tax (VAT - ADM .) , 

Nashik Division, Nashik . 


भाग दोन ( संकीर्ण) -७ 


५० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती , 

गुरुवार ते बुधवार , जून ४-१०, २०१५ / ज्येष्ठ १४-२०, शके १९ ३७ 
विक्रीकर सहआयुक्त (व्हॅट - प्रशासन ), पुणे विभाग, पुणे यांचे कार्यालय 
विक्रीकर भवन, २ रा मजला, येरवडा, पुणे ४११ ००६ 

अधिसूचना 
केंद्रीय विक्रीकर (मुंबई) नियम , १९५७ च्या नियम ४ अ पैकी पोट -नियम ( ७ ) या प्रमाणे 

क्रमांक विसआ / व्हॅट/ पुणे / एच नमुना / २०१४-१५ / ब-११०० 
याअर्थी, मे . एस . पी . इंजिनिअर्स , फ्लॅट नं . १०१, ऋषभ हेरिटेज , श्रीनगरी मठ जवळ , भूसारी कॉलनी, पुणे ४११ ०३८, मूल्यवर्धित कर 
कायदा , २००२ , अन्वये नोंदणी दाखला क्रमांक २७८६००२५८५ ९ - व्ही आणि केंद्रीय विक्रीकर कायदा १ ९ ५६ अन्वये नोंदणी दाखला 
क्रमांक २७८६००२५८५ ९- सी यांजकडून असे कळविण्यात आले आहे की , मध्यवर्ती विक्रीकर अधिनियम, १ ९ ५६ कलम ८ पैकी पोट -कलम ( ४ ) 
( एलएक्सएक्सआयव्ही) प्रमाणे या व्यापाऱ्याचा एच नमुना क्रमांक एमएच -०७/ ००७६७४० ( एकूण एक एच नमुना ) हरविलेला आहे. 
त्याकरिता त्यांनी दिनांक २१ मार्च २०१५ रोजीच्या इंग्रजी वर्तमानपत्र ‘दि टाईम्स ऑफ इंडिया कोल्हापूर व दिनांक २६ जानेवारी २०१५ रोजीच्या 
मराठी वर्तमानपत्र लोकसत्ता सांगली या वर्तमानपत्रात जाहिरात देऊन , त्या वर्तमानपत्रांची कात्रणे या कार्यालयास सादर केलेली आहेत . तसेच 
त्यांनी प्रतिज्ञापत्र सादर करून एच नमुना मिळाला नसल्याचे नमूद केले असून रुपये ४०,४८,०५० इतक्या रकमेचा इंन्डेमनिटी बॉन्ड सादर 
केलेला आहे. 

वरील सर्व बाबीस अनुसरून मी , डी . बी . काप्रतवार , विक्रीकर सहआयुक्त (व्हॅट -प्रशासन ), पुणे केंद्रीय विक्रीकर (मुंबई) नियम, 
१ ९५७ च्या नियम ( ४ अ) मधील पोट-नियम ( ७ ) अन्वये विहित केलेल्या अधिकाराचा वापर करून असे जाहीर करतो की , एच 

नमुना 
क्रमांक एमएच-०७ / ००७६७४० ( एकूण एक एच नमुना ) रद्द ठरविण्यात आलेला आहे. 


. 


पुणे , 
दिनांक ९ एप्रिल २०१५ . 


डी . बी . काप्रतवार, 
विक्रीकर सहआयुक्त (व्हॅट- प्रशासन ) , 

पुणे विभाग, पुणे . 


OFFICE OF THE JOINT COMMISSIONER OF SALES TAX (VAT-ADM .) , 

PUNE DIVISION , PUNE 
Vikrikar Bhavan , 2nd Floor, Airport Road , Yerwada , Pune 411 006 . 

NOTIFICATION 
[Under sub -rule ( 7 ) of the rule 4A of the Central Sales Tax (Bombay ) Rules, 1957 ] 

No. JCST /VAT Adm./Pune/dupl./ H Form/ 2014-15 / B- 1100 
Whereas , it has been reported by M / s. S. P. Engineers , Flat No. 101, Rushabh Heritage , Near 
Shrinagari Math , Left Bhusari Colony, Kothrud Depot , Pune 411 038 , holder of Tin No. 
27860025859- V under theMVAT Act , 2002 and R. C. No. 27860025859 -C under the Central Sales 
Tax Act , 1956 , that the declarations referred in sub - section ( 4 ) of section 8 of the Central Sales 
Tax Act, 1956 , (LXXIV of 1956 ) in Form ‘ H issued to them bearing No. MH -07 /0076740 ( Total One 
H Form ) has been lost and to that effect the dealer has given the advertisement in English 

Newspaper dated 21st March 2015 The Times of India , Kolhapur and Marathi Newspaper 
dated 26th January 2015 Lokmat , Sangli and forwarded the Newspaper cutting to this office , 
also submitted Indemnity Bond of Rs. 40,48,050 respectively. 

Therefore , in view of the above , I , D.B. Kapratwar , Joint Commissioner of Sales Tax 
(VAT - Adm .), Pune in exercise of the powers vested in me under sub- rule ( 7 ) of Rule 4 (A ) of 
the Central Sales Tax (Bombay ) Rules, 1957 hereby declare that the said ‘ H Form declarations 
Bearing No. MH- 07/ 0076740 ( Total 1 H Form) are treated as invalid . 


Pune, 
dated 9th April 2015 . 


D. B. KAPRATWAR , 
Joint Commissioner of Sales Tax (VAT-ADM .), 

Pune Division , Pune. 


५१ 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती, 
गुरुवार ते बुधवार , जून ४-१०, २०१५ / ज्येष्ठ १४-२० , शके १९ ३७ 


. 


विक्रीकर सहआयुक्त (व्हॅट - प्रशासन ), पुणे विभाग, पुणे यांचे कार्यालय 
विक्रीकर भवन , २ रा मजला, येरवडा, पुणे ४११ ००६ 

अधिसूचना 
[ केंद्रीय विक्रीकर (मुंबई ) नियम , १९ ५७ च्या नियम ४ अ पैकी पोट-नियम ( ७ ) या प्रमाणे 

क्रमांक विसआ /व्हॅट / पुणे/ ग नमुना / २०१४-१५ / ब -११०२ 
ज्याअर्थी, मे. मिंडा व्हॅलिओ सेक्युरिटी सिस्टीम प्रा . लि ., बी-२१ , एम.आय.डी.सी . चाकण , निघोजे, कुरुळी, ता. खेड , जिल्हा पुणे ४१०५०१ , 
मूल्यवर्धित कर कायदा, २००२, अन्वये नोंदणी दाखला क्रमांक २७ ९१०५ ९ ६१४३व्ही आणि केंद्रीय विक्रीकर कायदा १९ ५६ अन्वये नोंदणी दाखला 
क्रमांक २७ ९१०५ ९ ६१४३- सी यांजकडून असे कळविण्यात आले आहे की , मध्यवर्ती विक्रीकर अधिनियम , १९५६ कलम ८ पैकी पोट -कलम ( ४ ) 
( एलएक्सएक्सआयव्ही ) प्रमाणे या व्यापाऱ्याचा ग नमुना क्रमांक एमएच- १२ ओ / ४१९ ३२२ ( एकूण एक ग नमुना) हरविलेला आहे. त्याकरिता 
त्यांनी दिनांक ३१ जानेवारी २०१५ रोजीच्या इंग्रजी वर्तमानपत्र ‘ दि टाईम्स ऑफ इंडिया पुणे व मराठी वर्तमानपत्र “ महाराष्ट्र टाईम्स ” पुणे या 
वर्तमानपत्रात जाहिरात देऊन, त्या वर्तमानपत्रांचे कात्रण या कार्यालयास सादर केले आहे. तसेच त्यांनी प्रतिज्ञापत्र सादर करून ग नमुना 

मिळाला 
नसल्याचे नमूद केले असून रुपये २,३९,०५,३०६ इतक्या रकमेचा इन्डेमनिटी बॉन्ड सादर केलेला आहे . 

वरील सर्व बाबीस अनुसरून मी , डी. बी . काप्रतवार , विक्रीकर सहआयुक्त (व्हॅट -प्रशासन ), पुणे केंद्रीय विक्रीकर (मुंबई ) नियम , 
१ ९५७ च्या नियम ( ४ अ ) मधील पोट -नियम ( ७ ) अन्वये विहित केलेल्या अधिकाराचा वापर करून असे जाहीर करतो की , ग 

नमुना 
क्रमांक एमएच -१२ ओ / ४१९ ३२२ ( एकूण एक ग नमुना ) रद्द ठरविण्यात आलेला आहेत . 


पुणे, 
दिनांक १ एप्रिल २०१५ . 


डी . बी . काप्रतवार, 
विक्रीकर सहआयुक्त (व्हॅट- प्रशासन ), 

पुणे विभाग, पुणे . 


OFFICE OF THE JOINT COMMISSIONER OF SALES TAX (VAT -ADM .), 

PUNE DIVISION , PUNE 
Vikrikar Bhavan , 2nd Floor , Airport Road , Yerwada , Pune 411 006 . 

NOTIFICATION 
[ Under Sub- rule ( 7 ) of the rule 4A of the Central Sales Tax ( Bombay ) Rules, 1957 ] 

No. JCST/VAT Adm./Pune/dupl./C Form/ 2014-15/ B- 1102 
Whereas , it has been reported by M / S . Minda Valio Security Systems Pvt. Ltd. B -21, MIDC ., 
Chakan , At Nighoje , Post Kuruli , Taluka Khed , District Pune 410 501 , holder of Tin . 
No. 27910596143- V under the MVAT Act , 2002 and R. C. No. 27910596143 -C under the Central 
Sales Tax Act , 1956 , that the declarations referred in sub - section ( 4 ) of section 8 of the Central 
Sales Tax Act , 1956 , ( LXXIV of 1956 ) in Form C issued to them bearing No. MH- 12A/ 419322 
( Total One C Form ) has been lost and to that effect the dealer has given the advertisement in 
English Newspaper The Times of India and Marathi Newpaper Maharashtra Times , Pune 
dated 31st January 2015 and forwarded the Newspaper cutting to this office, also submitted 
Indemnity Bond of Rs.2,39,05,306/- respectively . 

Therefore , in view of the above , I, D.B. Kapratwar , Joint Commissioner of Sales Tax 
(VAT -Adm .), Pune in exercise of the powers vested in me under sub -rule ( 7 ) of Rule 4 ( A ) of 
the Central Sales Tax ( Bombay ) Rules, 1957 hereby declare that the said C Form declarations 
bearing No. MH - 12A /419322 ( Total 1 C Form ) are treated as invalid . 


Pune, 
dated 1st April 2015 . 


D. B. KAPRATWAR , 
Joint Commissioner of Sales Tax (VAT -ADM .), 

Pune Division , Pune . 


भाग दोन ( संकीर्ण) -७ अ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती, 
गुरुवार ते बुधवार , जून ४-१०, २०१५ / ज्येष्ठ १४-२०, शके १९ ३७ 


विक्रीकर सहआयुक्त (व्हॅट - प्रशासन ), पुणे विभाग , पुणे यांचे कार्यालय 
विक्रीकर भवन , २ रा मजला, येरवडा, पुणे ४११ ००६ 

अधिसूचना 
[ केंद्रीय विक्रीकर (मुंबई) नियम , १९५७ च्या नियम ४ अ पैकी पोट -नियम ( ७ ) या प्रमाणे 

क्रमांक विसआ/ व्हॅट / पुणे / ग नमुने / २०१४-१५/ ब-११०४ 
ज्याअर्थी, मे . अपेक्स टेक्नॉलॉजीस , सर्वे नं . ६२ , एचएन ४/१४ शॉप नं . ३, तांबोळी मिनी मार्केटच्या मागे, कोंढवा खुर्द, पुणे ४११ ०४८ , 
मूल्यवर्धित कर कायदा , २००२, अन्वये नोंदणी दाखला क्रमांक २७२५०७३३६६४- व्ही आणि केंद्रीय विक्रीकर कायदा १९ ५६ अन्वये नोंदणी दाखला क्रमांक 
२७२५०७३३६६४- सी यांजकडून असे कळविण्यात आले आहे की , मध्यवर्ती विक्रीकर अधिनियम , १९ ५६ कलम ८ पैकी पोट-कलम ( ४ ) 
( एलएक्सएक्सआयव्ही) प्रमाणे या व्यापाऱ्याचे ग नमुने क्रमांक एमएच-१३/ ८२८४१५ , एमएच-१३/ ६६५५९ ३ ( एकूण दोन ग नमुने ) 
हरविलेले आहेत . त्याकरिता त्यांनी दिनांक ३ जानेवारी २०१५ रोजीच्या इंग्रजी वर्तमानपत्र ‘ दि इंडियन एक्सप्रेस पुणे व २ जानेवारी २०१५ 
रोजीच्या मराठी वर्तमानपत्र प्रभात पुणे या वर्तमानपत्रांत जाहिरात देऊन , त्या वर्तमानपत्रांची कात्रणे या कार्यालयास सादर केलेली आहेत . तसेच 
त्यांनी प्रतिज्ञापत्र सादर करुन ग नमुने मिळाले नसल्याचे नमूद केले असून रुपये ५८,८२,६०२ इतक्या रकमेचा इन्डेमनिटी बॉन्ड सादर केलेला 
आहे . 

वरील सर्व बाबीस अनुसरून मी , डी . बी . काप्रतवार, विक्रीकर सहआयुक्त (व्हॅट -प्रशासन ), पुणे, केंद्रीय विक्रीकर ( मुंबई) नियम, 
१ ९५७ च्या नियम ( ४ अ ) मधील पोट -नियम ( ७ ) अन्वये विहित केलेल्या अधिकाराचा वापर करून असे जाहीर करतो की , ग नमुने 
क्रमांक एमएच -१३/ ८२८४१५, एमएच-१३ / ६६५५ ९ ३ ( एकूण दोन ग नमुने ) रद्द ठरविण्यात आलेले आहेत. 


. 


डी . बी . काप्रतवार , 
विक्रीकर सहआयुक्त ( व्हॅट- प्रशासन ), 

पुणे विभाग , पुणे . 


पुणे , 
दिनांक ९ एप्रिल २०१५ . 


. 


OFFICE OF THE JOINT COMMISSIONER OF SALES TAX (VAT-ADM .) , 

PUNE DIVISION , PUNE 
Vikrikar Bhavan , 2nd Floor , Airport Road , Yerwada , Pune 411 006 . 

NOTIFICATION 
[Under sub -rule (7 ) of the rule 4A of the Central Sales Tax ( Bombay ) Rules, 1957 ] 

No. JCST /VAT Adm./Pune/dupl./ C Forms / 2014-15/ B- 1104 
Whereas, it has been reported by M / s. Apex Technologies, Sr. No. 62, HN4 / 14 Shop No. 3 , 
Behind Tamboli Mini Market , Kondhwa Khurd , Pune 411 048 , holder of Tin No. 27250733664 - V 
under the MVAT Act , 2002 and R. C. No. 27250733664 -C under the Central Sales Tax Act , 1956 , 
that the declarations referred in sub -section ( 4 ) of section 8 of the Central Sales Tax Act, 1956 , 
( LXXIV of 1956) in Form C issued to them bearing No. MH- 13 / 828415 , MH- 13 / 665593 
( Total Two C Forms) has been lost and to that effect the dealer has given the advertisement in 
English Newspaper “ The Indian Express ” Pune dated 3rd January 2015 and Marathi Newspaper 

Prabaht ” , Pune dated 2nd January 2015 and forwarded the newspaper cutting to this office, 
also submitted Indemnity Bond of Rs. 58,82,602 respectively . 

Therefore , in view of the above , I, D.B. Kapratwar, Joint Commissioner of Sales Tax 
(VAT-Adm .), Pune in exercise of the powers vested in me under sub -rule ( 7 ) of Rule 4 ( A ) of 
the Central Sales Tax ( Bombay ) Rules , 1957 hereby declare that the said C Forms declaration 
bearing No. MH- 13/ 828415, MH- 13/ 665593 ( Total Two C Forms ) are treated as invalid . 


“ 


Pune, 
dated 9th April 2015 . 


D. B. KAPRATWAR , 
Joint Commissioner of Sales Tax (VAT -ADM .) , 

Pune Division , Pune. 


५३ 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती, 
गुरुवार ते बुधवार , जून ४-१०, २०१५ / ज्येष्ठ १४-२० , शके १९ ३७ 


विक्रीकर सहआयुक्त (व्हॅट - प्रशासन ), पुणे विभाग, पुणे यांचे कार्यालय 
विक्रीकर भवन , २ रा मजला, येरवडा, पुणे ४११ ००६ 

अधिसूचना 
[केंद्रीय विक्रीकर ( मुंबई ) नियम , १९ ५७ च्या नियम ४ अ पैकी पोट-नियम ( ७ ) या प्रमाणे 

क्रमांक विसआ /व्हॅट / पुणे / ग नमुना / २०१४-१५ / ब-११०७ 
ज्याअर्थी, मे. मिंडा व्हॅलिओ सेक्युरिटी सिस्टीम प्रा. लि ., बी -२१, एम.आय.डी.सी. चाकण, निघोजे, कुरुळी, ता. खेड , जिल्हा पुणे ४१० ५०१ , 
मूल्यवर्धित कर कायदा, २००२, अन्वये नोंदणी दाखला क्रमांक २७ ९१०५ ९ ६१४३- व्ही आणि केंद्रीय विक्रीकर कायदा , १९ ५६ नोंदणी दाखला क्रमांक 
२७ ९१०५ ९ ६१४३- सी यांजकडून असे कळविण्यात आले आहे की , मध्यवर्ती विक्रीकर अधिनियम, १९ ५६ कलम ८ पैकी पोट -कलम ( ४ ) 
( एलएक्सएक्सआयव्ही) प्रमाणे या व्यापाऱ्याचा ग नमुना क्रमांक एमएच-१० / ०६८१३५२ ( एकूण एक ग नमुना) हरविलेला आहे. त्याकरिता 
त्यांनी दिनांक ३१ जानेवारी २०१५ रोजीच्या इंग्रजी वर्तमानपत्र दि टाईम्स ऑफ इंडिया पुणे व मराठी वर्तमानपत्र ‘महाराष्ट्र टाईम्स पुणे या 
वर्तमानपत्रात जाहिरात देऊन , त्या वर्तमानपत्रांची कात्रणे या कार्यालयास सादर केलेली आहेत . तसेच त्यांनी प्रतिज्ञापत्र सादर करुन ग नमुना 
मिळाला नसल्याचे 

नमूद 

केले रुपये ९, ३६,३६६ इतक्या रकमेचा इंन्डेमनिटी बॉन्ड सादर केलेला आहे . 
वरील सर्व बाबीस अनुसरून मी , डी . बी . काप्रतवार , विक्रीकर सहआयुक्त (व्हॅट -प्रशासन ), पुणे केंद्रीय विक्रीकर (मुंबई) नियम , 
१ ९५७ च्या नियम ( ४ अ ) मधील पोट-नियम ( ७ ) अन्वये विहित केलेल्या अधिकाराचा वापर करून असे जाहीर करतो की , ग 

नमुना 
क्रमांक एमएच-१० / ०६८१३५२ ( एकूण एक ग नमुना) रद्द ठरविण्यात आला आहे. 


असून रुपये 


पुणे , 
दिनांक १ एप्रिल २०१५ . 


डी . बी . काप्रतवार, 
विक्रीकर सहआयुक्त (व्हॅट- प्रशासन ) , 

पुणे विभाग , पुणे. 


~ 


OFFICE OF THE JOINT COMMISSIONER OF SALES TAX (VAT-ADM .) , 

PUNE DIVISION , PUNE 
Vikrikar Bhavan , 2nd Floor, Airport Road , Yerwada, Pune 411 006 . 

NOTIFICATION 
[ Under sub -rule ( 7) of the rule 4A of the Central Sales Tax ( Bombay ) Rules , 1957 ] 

No. JCST /VAT Adm./Pune/dupl./ C Form / 2014-15 / B - 1107 
Whereas , it has been reported by M /s . Minda Valio Security Systems Pvt. Ltd., B - 21 , MIDC ., 
Chakan , AtNighoje , Post Kuruli , Taluka Khed , District Pune 410 501 , holder of Tin No. 27910596143 
V under the MVAT Act, 2002 and R. C. No. 27910596143- C under the Central Sales Tax Act, 1956 , 
that the declarations referred in sub -section (4 ) of Section 8 of the Central Sales Tax Act, 1956 , 
( LXXIV of 1956) in Form C issued to them bearing No. MH- 10/ 0681352 ( Total One C Form) 
has been lost and to that effect the dealer has given the advertisement in English Newspaper 
The Times of India and Marathi Newspaper Maharashtra Times , Pune dated 
31st January 2015 and forwarded the Newspaper cutting to this office, also submitted Indemnity 
Bond of Rs.9,36,366 respectively. 

Therefore , in view of the above , I, D.B. Kapratwar , Joint Commissioner of Sales Tax 
(VAT -Adm .), Pune in exercise of the powers vested in me under sub -rule ( 7 ) of Rule 4 ( A ) of 
the Central Sales Tax (Bombay ) Rules , 1957 hereby declare that the said C Form declaration 
Bearing No. MH- 10/0681352 (Total 1 C Form) are treated as invalid . 


Pune, 
dated 1st April 2015 . 


D. B. KAPRATWAR, 
Joint Commissioner of Sales Tax (VAT -ADM .) , 

Pune Division , Pune . 


५४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती, 
गुरुवार ते बुधवार , जून ४-१०, २०१५ / ज्येष्ठ १४-२०, शके १९ ३७ 


विक्रीकर सहआयुक्त (व्हॅट - प्रशासन ), पुणे विभाग, पुणे यांचे कार्यालय 
विक्रीकर भवन , २ रा मजला, येरवडा, पुणे ४११ ००६ 

अधिसूचना 
[केंद्रीय विक्रीकर (मुंबई ) नियम , १९ ५७ च्या नियम ४ अ पैकी पोट-नियम ( ७ ) या प्रमाणे ] 

क्रमांक.विसआ/ व्हॅट / पुणे/ ग नमुना / १४-१५ / ब-११२३ 
याअर्थी, मे. आश्वी इलेक्ट्रीकल सहीसेस, स.नं. ३४/३/२/१ , आंबेगांव ब्रु. व्यंकटेश रेसिडन्सी , दत्तनगर रोड, पुणे ४११ ०४६, मुल्यवर्धित 
कर कायदा, २००२, अन्वये नोंदणी दाखला क्रमांक २७८००३ ९ ३१३४ -व्ही आणि केंद्रीय विक्रीकर कायदा १९ ५६ नोंदणी दाखला क्रमांक २७८००३ ९ ३१३४ 
-सी यांजकडून असे कळविण्यात आले आहे की , मध्यवर्ती विक्रीकर अधिनियम , १९ ५६ कलम ८ पैकी पोट -कलम ( ४) ( एलएक्सएक्सआयव्ही ) 
प्रमाणे या व्यापाऱ्याचा ग 

नमुना 

क्रमांक एमएच- १२/ ९ ४१६८३ ( एकूण एक ग नमुना ) हरविलेला आहे. त्याकरिता त्यांनी दिनांक २७ फेब्रुवारी 
२०१५ रोजीच्या इंग्रजी वर्तमानपत्र दि सकाळ टाईम्स पुणे व हिंदी वर्तमानपत्र ‘ आज का आनंद पुणे या वर्तमानपत्रात जाहिरात देऊन , त्या 
वर्तमानपत्रांची कात्रणे या कार्यालयास सादर केलेली आहेत . तसेच त्यांनी प्रतिज्ञापत्र सादर करून ग नमुना मिळाला नसल्याचेनमुद 

केले 

असून 
रुपये ६,०२,२३८ इतक्या रकमेचा इंन्डेमनिटी बॉन्ड सादर केलेला आहे . 

वरील सर्व बाबीस अनुसरून मी , डी . बी . काप्रतवार , विक्रीकर सहआयुक्त (व्हॅट- प्रशासन ), पुणे केंद्रीय विक्रीकर (मुंबई ) नियम , 
१ ९ ५७ च्या नियम ( ४ अ) मधील पोट-नियम ( ७ ) अन्वये विहित केलेल्या अधिकाराचा वापर करून असे जाहीर करतो की , ग 

नमुना 
क्रमांक एमएच -१२ / ९ ४१६८३ ( एकूण एक ग नमुना ) रद्द ठरविण्यात आलेला आहे . 


पुणे , 
दिनांक १ एप्रिल २०१५ . 


डी . बी . काप्रतवार, 
विक्रीकर सहआयुक्त ( व्हॅट- प्रशासन ) , 

पुणे विभाग , पुणे . 


OFFICE OF THE JOINT COMMISSIONER OF SALES TAX (VAT-Adm .) , 

PUNE DIVISION , PUNE 
Vikrikar Bhavan , 2nd Floor , Airport Road , Yerwada , Pune 411 006 

NOTIFICATION 
[Under sub - rule ( 7 ) of the rule 4A of the Central Sales Tax (Bombay) Rules, 1957] 

No. JCST/VAT Adm/ Pune/dupl ./ C Form/14-15 / B - 1123 
Whereas , it has been reported by M/ s. Ashvee Electrical Services , Sr.No. 34/3/2/1, Ambegaon 
BDK , Venkatesh Residency , Dattanagar Road , Pune 411 046 , holder of Tin No. 27800393134 V 
under the MVAT Act , 2002 and R. C. No. 27800393134 -C under the Central Sales Tax Act , 1956, 
that the declarations referred in sub - section ( 4 ) of section 8 of the Central Sales Tax Act , 1956 , 
( LXXIV of 1956 ) in Form C issued to them bearing No. MH- 12/941683 ( Total One C Form) 
has been lost and to that effect the dealer has given the advertisement in English Newspapers 
* The Sakal Times and Hindi Newpaper ‘Aaj ka Anand , Pune dated 27th February 2015 and 
forwarded the newspaper cutting to this office also submitted Indemnity Bond of Rs.6,02,238 
respectively . 

Therefore , in view of the above , I, D.B. Kapratwar, Joint Commissioner of Sales Tax 
(VAT-Adm .), Pune in exercise of the powers vested in me under sub -rule ( 7 ) of Rule 4 ( A ) of 
the Central Sales Tax ( Bombay ) Rules , 1957 hereby declare that the said C Form declarations 
bearing No. MH- 12/941683 ( Total 1 C Form) is treated as invalid . 


Pune , 
dated 1st April 2015 . 


D. B. KAPRATWAR , 
Joint Commissioner of Sales Tax (VAT -Adm .), 

Pune Division , Pune. 


५५ 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती, 
गुरुवार ते बुधवार , जून ४-१०, २०१५ / ज्येष्ठ १४-२० , शके १९ ३७ 


[ 


विक्रीकर सहआयुक्त (व्हॅट - प्रशासन ), पुणे विभाग, पुणे यांचे कार्यालय 
विक्रीकर भवन , २ रा मजला, येरवडा, पुणे ४११ ००६ . 

अधिसूचना 
[ केंद्रीय विक्रीकर (मुंबई) नियम , १ ९५७ च्या नियम ४ अ पैकी पोट-नियम ( ७ ) या प्रमाणे 

क्रमांक विसआ/ व्हॅट / पुणे/ ग नमुने / २०१४-१५ / ब-११२७ 
ज्याअर्थी, मे. व्हिक्टर गॅसकेट्स इंडिया प्रा . लि . १५२/२२३, म्हाळुगे , चाकण- तळेगांव रोड, ता . खेड, जिल्हा पुणे ४१० ५०१ , मुल्यवर्धित 
कर कायदा, २००२ अन्वये नोंदणी दाखला क्रमांक २७१३०४१०१३८ -व्ही आणि केंद्रीय विक्रीकर कायदा, १ ९५६ अन्वये नोंदणी दाखला क्रमांक 
२७१३०४१०१३८ - सी यांजकडून असे कळविण्यात आले आहे की , मध्यवर्ती विक्रीकर अधिनियम , १९ ५६, कलम ८ पैकी पोट -कलम ( ४ ) 
( एलएक्सएक्सआयव्ही ) प्रमाणे या व्यापाऱ्याचे ग नमुने क्रमांक एमएच-१२ ओ/ ३१०२९ ३, एमएच -१२ / ३१३६४१, एमएच-१२ ओ/ ३१३६६८ , 
एमएच-१२ ओ / ३१०२९ ५, एमएच -१२ ओ/ ३१३६४४ , एमएच-१२ / ३१३६७०, एमएच -१३ / ०४१६५२, एमएच -१३/ ९१६८०४ ( एकूण आठ ग 
नमुने ) हरविलेले आहेत. त्याकरिता त्यांनी दिनांक २९ डिसेंबर २०१४ रोजीच्या इंग्रजी वर्तमानपत्र दि फ्री प्रेस जरनल मुंबई व मराठी वर्तमानपत्र 
नवशक्ती मुंबई या वर्तमानपत्रात जाहिरात देऊन, त्या वर्तमानपत्रांची कात्रणे या कार्यालयास सादर केलेली आहेत . तसेच त्यांनी प्रतिज्ञापत्र सादर 
करुन ग नमुने मिळाले नसल्याचे नमूद 

केले 

असून रुपये ८१,८८,४६१ /- इतक्या रकमेचा इंन्डेमनिटी बॉन्ड सादर केलेला आहे . 
वरील सर्व बाबीस अनुसरून मी , डी . बी . काप्रतवार , विक्रीकर सहआयुक्त (व्हॅट-प्रशासन), पुणे केंद्रीय विक्रीकर (मुंबई) नियम , 
१९ ५७ च्या नियम ( ४ अ ) मधील पोट -नियम ( ७ ) अन्वये विहित केलेल्या अधिकाराचा वापर करून असे जाहीर करतो की , ग 
नमुने क्रमांक एमएच-१२ ओ/ ३१०२९ ३, एमएच -१२ ओ/ ३१३६४१, एमएच-१२ ओ / ३१३६६८ , एमएच-१२ ओ / ३१०२९ ५, एमएच-१२ ओ / ३१३६४४ , 
एमएच-१२ / ३१३६७०, एमएच-१३ / ०४१६५२, एमएच-१३ /९१६८०४ ( एकूण आठ ग नमुने) रद्द ठरविण्यात आलेले आहेत. 


पुणे, 
दिनांक १ एप्रिल २०१५ . 


डी . बी . काप्रतवार , 
विक्रीकर सहआयुक्त (व्हॅट- प्रशासन ), 

पुणे विभाग , पुणे. 


OFFICE OF THE JOINT COMMISSIONER OF SALES TAX (VAT- ADM .) , 

PUNE DIVISION , PUNE 
Vikrikar Bhavan , 2nd Floor , Airport Road , Yerwada , Pune 411 006 . 

NOTIFICATION 
[ Under sub- rule ( 7) of the rule 4A of the Central Sales Tax ( Bombay ) Rules , 1957 ] 

No. JCST/VAT Adm./Pune/dupl./ C ’ Forms/ 2014-15 / B - 1127 
Whereas , it has been reported by M / s. Victor Gaskets India Limited , 152/223 , Mahalunge , 
Chakan - Talegoan Road , Taluka Khed , District Pune 410 501 , holder of Tin No. 27130410138 V 
under the MVAT Act , 2002 and R. C. No. 27130410138 -C under the Central Sales Tax Act, 1956, 
that the declarations referred in sub - section ( 4 ) of section 8 of the Central Sales Tax Act , 1956 , 
( LXXIV of 1956) in Form C issued to them bearing No. MH- 12/310293, MH- 12A/313641 , 
MH-12A/313668 , MH- 12A/ 310295 , MH- 12A/ 313644 , MH- 12A/ 313670 , MH- 13A/ 041652, MH- 13 / 
916804 ( Total Eight C Forms ) has been lost and to that effect the dealer has given the 
advertisement in English Newspapers The Free Press Journal Mumbai and Marathi Newspapers 
Navshakti , Mumbai dated 29th December 2014 and forwarded the newspaper cutting to this 
office , also submitted Indemnity Bond of Rs.81,88,461/- respectively. 

Therefore , in view of the above , I, D.B. Kapratwar , Joint Commissioner of Sales Tax 
(VAT-Adm . ), Pune in exercise of the powers vested in me under sub -rule ( 7 ) of Rule 4 ( A ) of 
the Central Sales Tax ( Bombay ) Rules, 1957 hereby declare that the said C Forms declarations 
Bearing No. MH- 12/310293 , MH- 12/313641, MH- 12/313668 , MH- 12/310295 , MH- 12A/ 
313644, MH- 12A/ 313670 , MH- 13A/ 041652 , MH- 13/916804 ( Total Eight C Forms ) is treated as 
invalid. 


Pune , 
dated : 1st April 2015 . 
भाग दोन ( संकीर्ण) -९ 


D. B. KAPRATWAR , 
Joint Commissioner of Sales Tax (VAT -ADM .), 

Pune Division , Pune. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती , 

बुधवार, जून ४-१०, २०१५ / ज्येष्ठ १४-२० , शके १ ९ ३७ 
विक्रीकर सहआयुक्त (व्हॅट - प्रशासन ), ठाणे विभाग , ठाणे यांचे कार्यालय 
४ था मजला, विक्रीकर कार्यालय, जिल्हाधिकारी कार्यालय आवार , कोर्ट नाका , ठाणे ( पश्चिम ) 

अधिसूचना 
[केंद्रीय विक्रीकर ( मुंबई ) नियम , १९ ५७ च्या नियम ४ अ पैकी पोट-नियम ( ७ ) या प्रमाणे ] 

क्रमांक.विसहआ / व्हॅट- प्रशा ./ ठाणे शहर , ठाणे / गहाळ क नमुना / १५-१६/ ब -१४५८ 
याअर्थी, मे. रिंकू विविंग मिल , ४५/२, झुलाल कंपाऊंड, आसबीबी मजीदच्या बाजूला, कल्याण रोड, भिवंडी, जिल्हा-ठाणे. महाराष्ट्र 
मूल्यवर्धित कर कायदा, २००२, अन्वये नोंदणी दाखला क्रमांक २७१६०७९ ४६७८ -व्ही आणि केंद्रीय विक्रीकर कायदा नोंदणी दाखला क्रमांक २७१६०७९४६७८ 
सी यांजकडून असे कळविण्यात आले आहे की , केंद्रिय विक्रीकर (मुंबई) नियम, १९ ५७ कलम ८ पैकी पोट नियम ४ प्रमाणे त्यांना मंजूर करण्यात 
आलेली प्रतिज्ञापत्र ‘ क’ नमुना क्रमांक एमएच- १३/१२०७३८ ( एकूण १ ‘ क’ नमुना ) हरविलेले आहेत . त्याकरिता त्यांनी दिनांक ११ फेब्रुवारी 
२०१५ नवशक्ती व दिनांक १५ फेब्रुवारी २०१५ रोजी द फ्री प्रेस जरनल या वर्तमानपत्रात जाहिरात दिलेली आहे. 

त्या अर्थी, मी ज्ञा . म. थोरात , विक्रीकर सहआयुक्त (व्हॅट- प्रशासन), ठाणे शहर विभाग , ठाणे, केंद्रीय विक्रीकर अधिनियम (मुंबई) 
नियम , १९५७ च्या नियम ( ४ अ) पैकी पोट-नियम ( ७ ) अन्वये विहित केलेल्या अधिकाराचा वापर करून असे जाहीर करतो की , 

सदरहू 
क नमुना क्रमांक एमएच- १३/१२०७३८ ( एकूण १ क नमुना) रद्द ठरविण्यात आला आहे. 


ठाणे , 
दिनांक २२ एप्रिल २०१५ . 


ज्ञा . म . थोरात , 
विक्रीकर सहआयुक्त (व्हॅट- प्रशासन ), 

ठाणे शहर विभाग , ठाणे . 


OFFICE OF THE JOINT COMMISSIONER OF SALES TAX (VAT-Adm .), 

THANE DIVISION , THANE 
4th Floor , Vikrikar Bhavan , Zilhaparishad Bhavan , Court Naka, Thane (W.) 

NOTIFICATION 
[ Under sub -rule ( 7 ) of the rule 4A of the Central Sales Tax ( Bombay ) Rules , 1957] 

No. JCST/VAT Adm/ Thane City / Form C / 15-16/ B- 1458 
Whereas, it has been reported by M / s. Rinku Weaving Mills , 45/2 , Jhulelal Compound , AAS 
BIBI, Kalyan Road, Bhiwandi, Dist- Thane holder of R.C. No. 27160794678 -V under the MVAT 
Act , 2002 and R.C. No.27160794678 - C under the Central Sales Tax Act , 1956, that the declarations 
referred in sub - section (4 ) of section 8 of the Central Sales Tax Act , 1956 in Form C issued to 
them bearing No. MH- 13 /120738 ( Total 1 C Form) has been lost was respect said fact , 
advertisement was given in local Newspaper navashkti dated 11th February 2015 and The Free 
Press journal, Mumbai dated 11th February 2015. 

After Considering above facts, I Shri D.M.Thorat , Joint Commissioner of Sales Tax 
(VAT-Adm .), Thane City Div ., Thane, in exercise of the powers vested in me under sub - rule ( 7 ) of 
the Central Sales - Tax (Bombay ) Rules , 1957 here by declare that the said declaration in Form 
C Bearing No. MH- 13 /120738 ( Total 1 C Form) shall be considered invalid and cancelled . 


Thane , 
dated 22nd April 2015 . 


D. M. THORAT , 
Joint Commissioner of Sales Tax (VAT - Adm .), 

Thane City Division , Thane. 


५७ 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती, 
गुरुवार ते बुधवार , जून ४-१०, २०१५ / ज्येष्ठ १४-२० , शके १९ ३७ 


विक्रीकर सहआयुक्त (व्हॅट - प्रशासन ), पुणे विभाग , पुणे यांचे कार्यालय 
विक्रीकर भवन , २ रा मजला, येरवडा , पुणे ४११ ००६ . 

अधिसूचना 
[केंद्रीय विक्रीकर ( मुंबई) नियम , १ ९ ५७ च्या नियम ४ अ पैकी पोट-नियम ( ७ ) याप्रमाणे 

क्रमांक विसआ/ व्हॅट/ पुणे/ ग नमुना/ २०१४-१५ / ब -१२५८ 
ज्याअर्थी, मे . शुभयान मोटर्स प्रा . लि . ५/६/७, मेगा सेंटर, स.नं. १४३, पुणे- सोलापूर रोड, हडपसर , पुणे ४११ ०१३ , मूल्यवर्धित कर 
कायदा, २००२, अन्वये नोंदणी दाखला क्रमांक २७८४००००३५ ९ -व्ही आणि केंद्रीय विक्रीकर कायदा, १९ ५६ अन्वये नोंदणी दाखला क्रमांक २७८४००००३५ ९ 
सी यांजकडून असे कळविण्यात आले आहे की , मध्यवर्तीविक्रीकर अधिनियम, १९ ५६ कलम ८ पैकी पोट - कलम ( ४ ) ( एलएक्सएक्सआयव्ही ) 
प्रमाणे या व्यापाऱ्याचे ग नमुना क्रमांक एमएच -१२ / २९ ११५२ ( एकूण १ ग नमुना) हरविलेला आहे. त्याकरिता त्यांनी दिनांक २३ जानेवारी 
२०१५ रोजीच्या इंग्रजी वर्तमानपत्र ‘ दी इंडीयन एक्सप्रेस , पुणे व मराठी वर्तमानपत्र ‘ लोकसत्ता , पुणे या वर्तमानपत्रात जाहिरात देऊन , त्या 
वर्तमानपत्राचे कात्रण या कार्यालयास सादर केले आहे . तसेच त्यांनी प्रतिज्ञापत्र सादर करून ग नमुना मिळाला नसल्याचे नमूद केले 

असून 

रुपये 
३,८ ९, ४५,७४२ इतक्या रकमेचा इंन्डेमनिटी बॉन्ड सादर केलेला आहे. 

वरील सर्व बाबीस अनुसरून मी , डी. बी . काप्रतवार , विक्रीकर सहआयुक्त (व्हॅट-प्रशासन), पुणे केंद्रीय विक्रीकर (मुंबई) नियम , 
१ ९ ५७ च्या नियम ( ४ अ ) मधील पोट -नियम ( ७ ) अन्वये विहित केलेल्या अधिकाराचा वापर करून असे जाहीर करतो की , ग 

नमुना 
क्रमांक एमएच -१२/ २९ ११५२ ( एकूण एक ग नमुना ) रद्द ठरविण्यात आलेला आहे . 


पुणे , 
दिनांक २३ एप्रिल २०१५ . 


डी . बी . काप्रतवार, 
विक्रीकर सहआयुक्त (व्हॅट- प्रशासन ), 

पुणे विभाग , पुणे. 


OFFICE OF THE JOINT COMMISSIONER OF SALES TAX (VAT-ADM .), 

PUNE DIVISION , PUNE 
Vikrikar Bhavan , 2nd Floor , Airport Road , Yerwada , Pune 411 006 . 

NOTIFICATION 
[Under sub - rule ( 7 ) of the rule 4A of the Central Sales Tax (Bombay ) Rules , 1957 ] 

No. JCST/VAT Adm./Pune/dupl./ C Form / 2014-15 / B - 1258 
Whereas, it has been reported by M /s. Shubhyan Motors Pvt. Ltd., 5/6 & 7 ,Mega Center , S. No. 
143 , Pune - Solapur Road , Hadapsar , Pune 411 013 , holder of Tin No. 27840000359- V under the 
MVAT Act , 2002 and R. C. No. 27840000359- C under the Central Sales Tax Act , 1956 , that the 
declarations referred in sub -section ( 4 ) of section 8 of the Central Sales Tax Act , 1956 (LXXIV of 
1956) in Form H issued to them bearing No. MH-12/ 291152 ( Total 1 C Form) has been lost and 
to that effect the dealer has given the advertisement in English Newspapers · The Indian Express , 
Pune and Marathi Newspaper ‘ Loksatta , Pune, dated 23rd January 2015 and forwarded the 
newspaper cutting to this office , also submitted Indemnity Bond of Rs. 3,89,45,742 respectively . 

Therefore , in view of the above , I, D.B.Kapratwar , Joint Commissioner of Sales Tax 
(VAT - Adm.), Pune in exercise of the powers vested in me under sub - rule ( 7 ) of Rule 4 ( A ) of 
the Central Sales Tax (Bombay ) Rules, 1957 hereby declare that the said C Forms declarations 
bearing No. MH- 12/ 291152 ( Total 1 C Form) are treated as invalid. 


Pune , 
dated the 23rd April 2015 . 
भाग दोन ( संकीर्ण) -८ 


D. B. KAPRATWAR , 
Joint Commissioner of Sales Tax (VAT -ADM .) , 

Pune Division , Pune. 


~ 


५८ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन -संकीर्ण सूचना व जाहिराती , 

गुरुवार ते बुधवार , जून ४-१० , २०१५ / ज्येष्ठ १४-२० , शके १९३७ 
विक्रीकर सहआयुक्त (व्हॅट - प्रशासन ), पुणे विभाग , पुणे यांचे कार्यालय 
विक्रीकर भवन , २ रा मजला, येरवडा, पुणे ४११ ००६ . 

अधिसूचना 
[केंद्रीय विक्रीकर ( मुंबई ) नियम , १९ ५७ च्या नियम ४ अ पैकी पोट-नियम ( ७ ) याप्रमाणे 

क्रमांक विसआ /व्हॅट / पुणे / ग नमुने/ २०१४-१५ / ब-१३३९ 
ज्याअर्थी, मे. नेहा ट्रेडर्स, प्लॉट नं . अ -२४, गट नं . २३२, कॅमेरॉन इंड. पार्क -२, द्वारका सिटीजवळ, चाकण , पुणे ४१० ५०१, मूल्यवर्धित 
कर कायदा , २००२, अन्वये नोंदणी दाखला क्रमांक २७५८०८५४००५- व्ही आणि केंद्रीय विक्रीकर कायदा, १९ ५६ अन्वये नोंदणी दाखला 
क्रमांक २७५८०८५४००५- सी यांजकडून असे कळविण्यात आले आहे की , मध्यवर्तीविक्रीकर अधिनियम , १९५६ कलम ८ पैकी पोट -कलम ( ४ ) 
( एलएक्सएक्सआयव्ही) प्रमाणे या व्यापाऱ्याचे ग नमुने क्रमांक एमएच-१३ ओ/ २३८७२१ , एमएच-१३३/ २३८७२२ व एमएच -१३३/ २३८७२३ 
( एकूण ३ ग नमुने ) हरविलेले आहेत. त्याकरिता त्यांनी दिनांक २३ फेब्रुवारी २०१५ रोजीच्या इंग्रजी वर्तमानपत्र सकाळ टाईम्स , पुणे व दिनांक 
२३ फेब्रुवारी २०१५ रोजीच्या मराठी वर्तमानपत्र सकाळ पुणे या वर्तमानपत्रात जाहिरात देऊन, त्या वर्तमानपत्रांची कात्रणे या कार्यालयास सादर 
केलेली आहेत. तसेच त्यांनी प्रतिज्ञापत्र सादर करून ग नमुने मिळाले नसल्याचे नमूद केले असून रुपये ५४,५३३ इतक्या रकमेचा इंन्डेमनिटी 
बॉन्ड सादर केलेला आहे . 

वरील सर्व बाबीस अनुसरून मी , डी . बी . काप्रतवार , विक्रीकर सहआयुक्त (व्हॅट-प्रशासन ), पुणे केंद्रीय विक्रीकर (मुंबई ) नियम , 
१९ ५७ च्या नियम ( ४ अ ) मधील पोट-नियम ( ७) अन्वये विहित केलेल्या अधिकाराचा वापर करून असे जाहीर करतो की , ग नमुने 
क्रमांक एमएच -१३ / २३८७२१, एमएच-१३ )/ २३८७२२ व एमएच -१३ /२३८७२३ ( एकूण ३ ग नमुने) रद्द ठरविण्यात आलेले आहेत. 


पुणे , 
दिनांक ५ मे २०१५ . 


डी . बी . काप्रतवार, 
विक्रीकर सहआयुक्त (व्हॅट- प्रशासन ), 

पुणे विभाग , पुणे . 


OFFICE OF THE JOINT COMMISSIONER OF SALES TAX ( VAT - ADM.) , 

PUNE DIVISION , PUNE 
Vikrikar Bhavan , 2nd Floor, Airport Road , Yerwada , Pune 411 006 

NOTIFICATION 
[ Under sub - rule ( 7 ) of the rule 4A of the Central Sales Tax ( Bombay ) Rules , 1957] 

No. JCST /VAT Adm./Pune/dupl./ C ’ Form /2014-15 / B -1339 
Whereas , it has been reported by M / s. Neha Traders , Plot No. A - 24 , Gat No. 232 , Cameron 
Industrial Park - 2 , Near Dwarka City , Chakan, Pune 410 501 , holder of Tin No. 27580854005 - V 
under the MVAT Act, 2002 and R. C. No. 27580854005 - C under the Central Sales Tax Act, 1956 , 
that the declarations referred in sub -section ( 4 ) of section 8 of the Central Sales Tax Act, 1956 
( LXXIV of 1956 ) in Form C issued to them bearing No. MH- 13A/ 238721, MH-13A/ 238722 & MH 
13A / 238723 ( Total 3 C Forms) has been lost and to that effect the dealer has given the 
advertisement in English Newspapers - Sakal Times ’, Pune dated 23rd February 2015 and Marathi 
Newspaper ‘ Sakal , Pune , dated 23rd February 2015 and forwarded the newspaper cutting to 
this office, also submitted Indemnity Bond of Rs. 54,533 respectively. 

Therefore, in view of the above, I , D.B.Kapratwar, Joint Commissioner of Sales Tax 
(VAT -Adm .), Pune in exercise of the powers vested in me under sub - rule (7 ) of Rule 4 ( A ) of 
the Central Sales Tax ( Bombay ) Rules , 1957 hereby declare that the said C Forms declarations 
bearing No. MH- 13A/ 238721, MH- 13A/ 238722 & MH- 13A/ 238723 ( Total 3 C Forms ) are treated 
as invalid . 


Pune , 
dated 5th May 2015 . 


D. B. KAPRATWAR , 
Joint Commissioner of Sales Tax (VAT - ADM .) , 

Pune Division , Pune . 


५ ९ 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती, 

गुरुवार ते बुधवार , जून ४-१० , २०१५ / ज्येष्ठ १४-२०, शके १ ९ ३७ 
विक्रीकर सहआयुक्त (व्हॅट - प्रशासन ), पुणे विभाग, पुणे यांचे कार्यालय 
विक्रीकर भवन , २ रा मजला, येरवडा, पुणे ४११ ००६ . 

अधिसूचना 
[ केंद्रीय विक्रीकर (मुंबई ) नियम , १ ९५७ च्या नियम ४ अ पैकी पोट -नियम ( ७ ) याप्रमाणे] 

क्रमांक विसआ /व्हॅट / पुणे/ ग नमुने / २०१४-१५/ ब-१३४१ 
ज्याअर्थी, मे. विशाल पॅकेजिंग, प्लॉट नं . ३१ , डब्लू . एम.डी.सी. इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स , आंबेठाण रोड, चाकण , तालुका खेड , जिल्हा 
पुणे ४१० ५०१, मूल्यवर्धित कर कायदा, २००२ , अन्वये नोंदणी दाखला क्रमांक २७०६०१६४४२७-व्ही आणि केंद्रीय विक्रीकर कायदा, १९ ५६ अन्वये 
नोंदणी दाखला क्रमांक २७०६०१६४४२७- सी यांजकडून असे कळविण्यात आले आहे की , मध्यवर्ती विक्रीकर अधिनियम, १९ ५६ कलम ८ पैकी 
पोट - कलम ( ४ ) ( एलएक्सएक्सआयव्ही) प्रमाणे या व्यापाऱ्याचे ग नमुने क्रमांक एमएच-१२ / ३०००६० , एमएच-१३ / ६५६४७ ( एकूण दोन 
ग नमुने) हरविलेले आहे. त्याकरिता त्यांनी दिनांक १३ जानेवारी २०१५ रोजीच्या इंग्रजी वर्तमानपत्र ‘ सकाळ टाईम्स , पुणे व दिनांक १८ जानेवारी 
२०१५ रोजीच्या मराठी वर्तमानपत्र प्रभात पुणे , या वर्तमानपत्रात जाहिरात देऊन , त्या वर्तमानपत्रांची कात्रणे या कार्यालयास सादर केलेली आहेत . 
तसेच त्यांनी प्रतिज्ञापत्र सादर करून ग नमुने मिळाले नसल्याचे नमूद केले असून रुपये १४,१३,३४७ इतक्या रकमेचा इंन्डेमनिटी बॉन्ड सादर 
केलेला आहे . 

वरील सर्व बाबीस अनुसरून मी , डी . बी. काप्रतवार , विक्रीकर सहआयुक्त (व्हॅट -प्रशासन ), पुणे केंद्रीय विक्रीकर (मुंबई ) नियम , 
१९ ५७ च्या नियम ( ४ अ ) मधील पोट-नियम ( ७ ) अन्वये विहित केलेल्या अधिकाराचा वापर करून असे जाहीर करतो की , ग नमुने 
क्रमांक एमएच-१२ / ३०००६०, एमएच-१३/ ६५६४७ ( एकूण २ ग नमुने ) रद्द ठरविण्यात आलेले आहेत . 


. 


पुणे, 
दिनांक ५ मे २०१५ . 


डी . बी . काप्रतवार, 
विक्रीकर सहआयुक्त (व्हॅट-प्रशासन ) , 

पुणे विभाग, पुणे . 


OFFICE OF THE JOINT COMMISSIONER OF SALES TAX (VAT - ADM .), 

PUNE DIVISION , PUNE 
Vikrikar Bhavan , 2nd Floor, Airport Road , Yerwada , Pune 411 006 . 

NOTIFICATION 
[Under sub -rule (7 ) of the rule 4A of the Central Sales Tax ( Bombay) Rules, 1957 ] 

No. JCST/VAT Adm./Pune/dupl./ C Form/ 2014-15/ B- 1341 
Whereas, it has been reported by M/s . Vishal Packaging , Plot No - 31 , W.M.D.C. Industrial 
Complex , Ambethan road , Chakan , Taluka Khed , District Pune 410 501 , holder of Tin No. 
27060164427- V under the MVAT Act, 2002 and R. C. No. 27060164427 -C under the Central Sales 
Tax Act , 1956 , that the declarations referred in sub - section ( 4 ) of section 8 of the Central Sales 
Tax Act, 1956 , ( LXXIV of 1956 ) in Form ‘ C issued to them bearing No. MH - 12 /300060, MH - 13A / 
65647 ( Total 2 C Forms ) has been lost and to that effect the dealer has giventhe advertisement 
in English Newspapers Sakal Times , Pune dated 13th January 2015 and Marathi Newspaper 
* Prabhat ’, Pune , dated 18th January 2015 and forwarded the newspaper cutting to this office , 
also submitted Indemnity Bond of Rs . 14,13,347 respectively . 

Therefore , in view of the above , I , D.B.Kapratwar , Joint Commissioner of Sales Tax 
( VAT - Adm.), Pune in exercise of the powers vested in me under sub - rule ( 7 ) of Rule 4 ( A ) of 
the Central Sales Tax ( Bombay ) Rules, 1957 hereby declare that the said C Forms declarations 
bearing No. MH- 12/ 300060 , MH- 13A/ 65647 ( Total 2 C Forms ) are treated as invalid . 


Pune, 
dated 5th May 2015 . 


D. B. KAPRATWAR , 
Joint Commissioner of Sales Tax (VAT -ADM .), 

Pune Division , Pune . 


भाग दोन ( संकीर्ण) -८ अ 


६० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन -संकीर्ण सूचना व जाहिराती , 

गुरुवार ते बुधवार , जून ४-१० , २०१५ / ज्येष्ठ १४-२० , शके १९३७ 
विक्रीकर सहआयुक्त (व्हॅट - प्रशासन ), पुणे विभाग, पुणे यांचे कार्यालय 
विक्रीकर भवन, २ रा मजला, येरवडा, पुणे ४११ ००६. 

अधिसूचना 
[ केंद्रीय विक्रीकर (मुंबई) नियम , १९ ५७ च्या नियम ४ अ पैकी पोट-नियम ( ७ ) या प्रमाणे 

क्रमांक.विसआ / व्हॅट / पुणे / ग नमुना / १४-१५ / ब- ११२३ 
याअर्थी, मे . टाटा मोटर्स लि . पिंपरी, पुणे ४११ ०१८, मूल्यवर्धित कर कायदा, २००२, नोंदणी दाखला क्रमांक २७३ ९ ०२४७८११- व्ही आणि 
केंद्रीय विक्रीकर कायदा १९ ५६ नोंदणी दाखला क्रमांक २७३ ९ ०२४७८११ - सी यांजकडून असे कळविण्यात आले आहे की , मध्यवर्ती विक्रीकर 

अधिनियम , १९ ५६ कलम ८ पैकी पोट -कलम ( ४ ) ( एलएक्सएक्सआयव्ही ) प्रमाणे या व्यापाऱ्याचा ग नमुने क्रमांक एमएच- ०७ / ९९ ८६३५ 
( एकूण दोन ग नमुना ) हरविलेला आहे. त्याकरिता त्यांनी दिनांक ११ मार्च २०१५ रोजीच्या इंग्रजी वर्तमानपत्र दि इंडियन एक्सप्रेस पुणे, व मराठी 
वर्तमानपत्र लोकसत्ता पुणे, या वर्तमानपत्रात जाहिरात देऊन, त्या वर्तमानपत्रांची कात्रणे या कार्यालयास सादर केलेली आहेत. तसेच त्यांनी 
प्रतिज्ञापत्र सादर करुन ग नमुना मिळाला नसल्याचे नमुद केले असून रुपये ३,८३,९२० / - इतक्या रकमेचा इंन्डेमनिटी बॉन्ड सादर केलेला आहे. 

वरील सर्व बाबीस अनुसरून मी , डी . बी. काप्रतवार , विक्रीकर सहआयुक्त (व्हॅट - प्रशासन ), पुणे केंद्रीय विक्रीकर (मुंबई ) नियम , 
१ ९ ५७ च्या नियम ( ४ अ) मधील पोट -नियम ( ७ ) अन्वये विहित केलेल्या अधिकाराचा वापर करून असे जाहीर करते की , ग 

नमुना 
क्रमांक एमएच- ०७/ ९९ ८६३५ ( एकूण १ ग नमुने ) रद्द ठरविण्यात आलेले आहेत . 


. 


पुणे , 
दिनांक १ एप्रिल २०१५ . 


डी . बी . काप्रतवार , 
विक्रीकर सहआयुक्त (व्हॅट- प्रशासन ), 

पुणे विभाग , पुणे. 


OFFICE OF THE JOINT COMMISSIONER OF SALES TAX (VAT-ADM .) , 

PUNE DIVISION , PUNE 
Vikrikar Bhavan , 2nd Floor , Airport Road , Yerwada , Pune 411 006 . 

NOTIFICATION 
[Under sub -rule ( 7 ) of the rule 4A of the Central Sales Tax (Bombay ) Rules, 1957 ] 

No. JCST/VAT Adm./Pune/dupl./C Form/14-15/ B- 1123 
Whereas , it has been reported by M /s . Tata Motors Limited , Pimpri, Pune 411 018 , holder of 
Tin No. 27390247811- V under the MVAT Act , 2002 and R. C. No. 27390247811 - C under the Central 
Sales Tax Act, 1956 , that the declarations referred in sub - section (4 ) of section 8 of the Central 
Sales Tax Act, 1956 , ( LXXIV of 1956 ) in Form C issued to them bearing No. MH- 07/ 998635 ( Total 
1 C Forms) has been lost and to that effect the dealer has given the advertisement in English 
Newspapers - The Indian Express Pune and Marathi Newspaper — Loksatta , Pune, dated 
11th March 2015 and forwarded the newspaper cutting to this office, also submitted Indemnity 
Bond of Rs . 3,83,920 / -. 

Therefore , in view of the above , I, D.B.Kapratwar, Joint Commissioner of Sales Tax 
( VAT- Adm .), Pune in exercise of the powers vested in me under sub -rule ( 7 ) of Rule 4 (A ) of 
the Central Sales Tax ( Bombay ) Rules , 1957 hereby declare that the said C Forms declarations 
Bearing No. MH- 07/ 998635 ( Total 1 C Forms ) is treated as invalid . 


Pune , 
dated : 1st April 2015 . 


D. B. KAPRATWAR , 
Joint Commissioner of Sales Tax (VAT-ADM .), 

Pune Division , Pune . 


६१ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती, 
गुरुवार ते बुधवार , जून ४-१० , २०१५ / ज्येष्ठ १४-२० , शके १ ९ ३७ 


विक्रीकर सहआयुक्त (व्हॅट - प्रशासन ), पुणे विभाग, पुणे यांचे कार्यालय 
विक्रीकर भवन , २ रा मजला, येरवडा , पुणे ४११ ००६. 

अधिसूचना 
[ केंद्रीय विक्रीकर (मुंबई ) नियम , १९५७ च्या नियम ४ अ पैकी पोट-नियम ( ७ ) या प्रमाणे ] 

क्रमांक.विसआ / व्हॅट / पुणे / ग नमुने / १४-१५ / ब- १३४० 
ज्याअर्थी, मे. श्री गणेश एंटरप्राईजेस, ७, श्री साई हाईटस्, प्लॉट नं . १५, स. नं. ६८६, बिबवेवाडी , पुणे ४११ ०३७, मूल्यवर्धित कर कायदा , 
२००२, नोंदणी दाखला क्रमांक २७६५०२८०५५१- व्ही आणि केंद्रीय विक्रीकर कायदा १ ९ ५६ अन्वये नोंदणी दाखला क्रमांक २७६५०२८०५५१- सी 
यांजकडून असे कळविण्यात आले आहे की , मध्यवर्ती विक्रीकर अधिनियम, १९ ५६ कलम ८ पैकी पोट- कलम ( ४ ) ( एलएक्सएक्सआयव्ही ) 
प्रमाणे ज्या व्यापाऱ्याचा ग नमुने क्रमांक एमएच- १३३/४६७१८, एमएच -१३ ओ / २३३१ ९ ७, एमएच -११/ ९९ ४०५१ ( एकूण तीन ग नमुने ) 
हरविलेले आहे. त्याकरिता त्यांनी दिनांक ७ मार्च २०१५ रोजीच्या इंग्रजी वर्तमानपत्र ‘ सकाळ टाईम्स पुणे, व मराठी वर्तमानपत्र प्रभात पुणे, या 
वर्तमानपत्रात जाहिरात देऊन, त्या वर्तमानपत्रांची कात्रणे या कार्यालयास सादर केलेली आहेत . तसेच त्यांनी प्रतिज्ञापत्र सादर करुन ग नमुने 
मिळाले नसल्याचे 

नमुद केले असून 

रुपये २ ९, २४,५३१/ - इतक्या रकमेचा इंन्डेमनिटी बॉन्ड सादर केलेला आहे. 
वरील सर्व बाबीस अनुसरून मी , डी . बी. काप्रतवार , विक्रीकर सहआयुक्त (व्हॅट-प्रशासन ), पुणे केंद्रीय विक्रीकर (मुंबई ) नियम , 
१९५७ च्या नियम ( ४ अ) मधील पोट-नियम ( ७ ) अन्वये विहित केलेल्या अधिकाराचा वापर करून असे जाहीर करते की , ग नमुने 
क्रमांक एमएच- १३ ओ/ ४६७१८ , एमएच -१३३/ २३३१९ ७, एमएच -११/ ९९ ४०५१ ( एकूण ३ ग नमुने ) रद्द ठरविण्यात आलेले आहेत . 


पुणे, 
दिनांक ५ मे २०१५ . 


डी . बी . काप्रतवार, 
विक्रीकर सहआयुक्त (व्हॅट-प्रशासन ) , 

पुणे विभाग , पुणे. 


१ 


OFFICE OF THE JOINT COMMISSIONER OF SALES TAX (VAT-ADM .), 

PUNE DIVISION , PUNE 
Vikrikar Bhavan , 2nd Floor , Airport Road , Yerwada , Pune 411 006 . 

NOTIFICATION 
[Under sub -rule (7 ) of the rule 4A of the Central Sales Tax ( Bombay) Rules, 1957 ] 

No. JCST/VAT Adm./Pune/dupl./ C Form/ 14-15/ B- 1340 
Whereas , it has been reported by M / s. Shree Ganesh Enterprises , 7 Shree Sai Heights, Plot 
No.15 , S. No. 686 , Bebwewadi, Pune-411 037 , holder of Tin No. 27650280551- V under the MVAT 
Act, 2002 and R. C.No. 27650280551 - C under the Central Sales Tax Act , 1956 , that the declarations 
referred in sub - section ( 4 ) of section 8 of the Central Sales Tax Act, 1956 , (LXXIV of 1956 ) in Forms 
C issued to thembearing No. MH- 13A/46718 , MH-- 13A/ 233197 , MH-- 11/ 994051, ( Total three C 
Forms) has been lost and to that effect the dealer has given the advertisement in English 
Newspapers ‘ Sakal Times Pune and Marathi Newspaper ‘ Prabhat ’, Pune, dated 7th March 
2015 and forwarded the newspaper cutting to this office , also submitted Indemnity Bond of 
Rs. 29,24,531. 

Therefore, in view of the above, I , D.B.Kapratwar, Joint Commissioner of Sales Tax 
( VAT - Adm.), Pune in exercise of the powers vested in me under sub -rule ( 7 ) of Rule 4( A ) of 
the Central Sales Tax ( Bombay ) Rules , 1957 hereby declare that the said C Forms declarations 
Bearing No. MH- 13A/ 46718, MH- 13A/ 233197, MH-11/ 994051 ( Total three C Forms ) are 
treated as invalid . 


Pune , 
dated : 05th May 2015 . 


D. B. KAPRATWAR, 
Joint Commissioner of Sales Tax (VAT-ADM .), 

Pune Division , Pune . 


६ 


२ 


कोर्ट नाका , 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती , 

गुरुवार ते बुधवार , जून ४-१०, २०१५ / ज्येष्ठ १४-२०, शके १९ ३७ 
विक्रीकर सहआयुक्त (व्हॅट - प्रशासन ), ठाणे विभाग , ठाणे यांचे कार्यालय 
४ था मजला, विक्रिकर कार्यालय , जिल्हाधिकारी कार्यालय आवार , ठाणे ( पश्चिम ) 

अधिसूचना 
[केंद्रीय विक्रीकर (मुंबई ) नियम , १९ ५७ च्या नियम ४ अ पैकी पोट-नियम ( ७ ) या प्रमाणे ] 

क्रमांक.विसआ / व्हॅट प्रशा./ठाणे शहर , ठाणे / गहाळ क नमुना/ १५-१६ / ब-१६२४ 
ज्याअर्थी, मे. एस.व्ही . पॅकेजींग, ९८४ ऐरोली नाका , ठाणे-बेलापूर रोड, नवी मुंबई, ठाणे-४०० ७०८, महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर कायदा, 
खालील नोंदणी दाखला क्रमांक २७३३००००१०६-व्ही व केंद्रीय विक्रीकर कायदा नोंदणी दाखला क्रमांक २७३३००००१०६- सी यांजकडून असे 
कळविण्यात आले आहे की , केंद्रिय विक्रीकर ( मुंबई) नियम , १९ ५७ कलम ८ पैकी पोटनियम ४ प्रमाणे त्यांना मंजुर करण्यात आलेली प्रतिज्ञापत्रे 
क नमुने क्रमांक एमएच- ०८ / ०९ ८१२१२ ते एमएच- ०८ / ०९ ८१२३८ , एमएच- ०८/००६७८८२ व एमएच -०८ / ००६७८ ९९ ( एकूण २९ क 
नमुने ) त्यांच्याकडून गहाळ झालेले आहेत तसेच दिनांक १६ सप्टेंबर २०१४ नवशक्ती , व दिनांक ६ मे २०१४ रोजी द फ्रि प्रेस जर्नल या 
वर्तमानपत्रात जाहिरात दिलेली आहे . 

त्या अर्थी, मी ज्ञा . म. थोरात , विक्रीकर सहआयुक्त (व्हॅट-प्रशासन ), ठाणे शहर विभाग ठाणे, केंद्रीय विक्रीकर अधिनियम (मुंबई ) 
नियम १९ ५७ च्या नियम ( ४ अ) पैकी पोट-नियम ( ७ ) अन्वये विहित केलेल्या अधिकाराचा वापर करून असे जाहीर करतो की , क 
नमुने क्रमांक एमएच-०८ / ०९ ८१२१२ ते एमएच-०८ / ०९ ८१२३८, एमएच-०८ / ००६७८८२ व एमएच-०८ / ००६७८ ९९ ( एकूण २९ ‘ क ’ नमुने ) 
रद्द ठरविण्यात आलेले आहेत . 


ठाणे, 


ज्ञा.म.थोरात , 
विक्रीकर सहआयुक्त ( व्हॅट -प्रशासन ), 

ठाणे शहर विभाग, ठाणे . 


दिनांक ६ मे २०१५ . 


OFFICE OF THE JOINT COMMISSIONER OF SALES TAX (VAT -ADM .) , 

THANE CITY DIVISION , THANE 
4th Floor , Vikrikar Bhavan , Court Naka , Thane (W.) 

NOTIFICATION 
[Notification Under sub -rule ( 7 ) of the Central Sales Tax (Mumbai) Rules, 1959] 

No. JCST /VAT Adm./Thane City / Form ‘ C ’/ 15-16 / B - 1624 
Whereas , it has been brought to my notice by M /s . S. V. Packaging, 984 , Airoli naka, 
Thane- Belapur Road, Navi Mumbai, Thane- 400 708 holder of R.C. No. 27330000106 -V under the 
VAT Act , 2002 and 27330000106 CR . C. under the Central Sales Tax Act , 1956 , that the declarations 
referred Serial in sub - section ( 4 ) of section (8 ) of the Central Sales Tax Act , 1956 in Form C 
issued to them bearing No. MH- 08/ 0981212 and MH- 08/ 0981238, MH- 08/ 0067882 to MH- 08/ 0067899 
( Total 29 C Forms ) has been lost was in respect said fact , advertisement was given in local 
Newspaper Navashkti dated 16th September 2014 and The Free Press Journal, Mumbai dated 
6th May 2014 . 

After Considering above facts, I Shri D.M.Thorat , Joint Commissioner of Sales Tax , 
(VAT- Adm .), Thane City Divn . Thane, in exercise of the powers vested in me under sub -rule ( 7 ) of 
the Central Sales Tax (Mumbai) Rules , 1957 hereby declare that the said declarations in Forms 
C Bearing Serial No. MH- 08/ 0981212 to MH- 08/0981238 , MH- 08/ 0067882 and MH- 08 / 0067899 
( Total 29 C Form) forms shall be considered invalid and cancelled . 


Thane , 
dated : 6th May 2015 . 


D. M. THORAT, 
Joint Commissioner of Sales Tax (VAT - ADM .) , 

Thane City Division , Thane . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती, 
गुरुवार ते बुधवार , जून ४-१० , २०१५ / ज्येष्ठ १४-२० , शके १ ९ ३७ 


Serial No. 100 


IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE 

AT BOMBAY 


Any affidavit intended to be used in 
opposition to the Petition , should be filed in 
Court and a copy thereof served on the 
Petitioner s Advocate , not less than five days 
before the date fixed for hearing. 

Dated this 22nd day of May 2015 . 


ORDINARY ORIGINAL CIVIL 

JURISDICTION 


COMPANY PETITION No. 927 OF 2014 


AZB & Partners, 


AZB House , Peninsula 
Corporate Park , 
Ganpatrao Kadam Marg , 
Lower Parel, Mumbai 400 013 . 


In the matter of section 433 ( e ), and 

(f) and 434 of the Companies Act , 
1956 

And 
In the matter of winding-up of 
Wisdom Global Enterprises 
Limited , being a Company duly 
incorporated and existing under 
the Companies Act , 1956 , and 
having its registered Office at 
B - 1 01/102 , Remi-B13 , Court , 
Veera Desai Rd ., Andheri (W.) , 
Mumbai 400 053, Maharashtra , 
India . 


Serial No. 101 


IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE 

AT BOMBAY 
ORDINARY ORIGINAL CIVIL 

JURISDICTION 


Credit Suisse Finance ( India ) Private Limited 
being a Company duly incorporated and 
existing under the Companies Act , 1956 , having 
its Registered Office at 9th Floor, Ceejay 
House , Plot F , Shivsagar Estate, Dr. Annie 
Besant Road , Worli , Mumbai 400 018 . 

... Petitioner 
Advertisement of Petition 
A Petition for winding -up of the abovenamed 
Company was presented by Company Petition 
No. 927 of 2014 before the Hon ble High Court 
of Judicature at Bombay on October 17 , 2014 , 
by the Petitioner abovenamed, creditors of the 
Company , and the said Petition was admitted 
on April 6 , 2015 , and the same is now fixed for 
hearing before the Company Judge on June 9 , 
2015 , at 11-00 a.m., in the forenoon or soon 
thereafter . 

Any Person (s )/Creditor or Contributory 
desirous of supporting or opposing the said 
Petition , should send to the Petitioner s 
Advocate , at his Office address mentioned 
hereunder , a Notice of his intention signed by 
him or his Advocate with full name and 
address , so as to reach the Petitioner s 
Advocate mentioned herein under not later 
than five days before the date fixed for hearing 
and appear at the hearing for the purpose in 
person or by his Advocate . 

A copy of the Petition will be furnished by 
the Petitioner s Advocate on payment of the 
prescribed charges for the same. 


COMPANY PETITION No. 414 OF 2014 

In the matter of Companies Act , 
1956 ; 

And 
In the matter of sections 433 and 
434 of the Companies Act, 1956 ; 

And 
In the matter of Wisdom 
Global Enterprises Limited a 
Company incorporated under 
the provisions of the Companies 
Act , 1956 having its registered 
Office at B - 1 01/102 , Remi Biz 
Court, Veera Desai Road , 

Andheri (W.) , Mumbai 400 053 
CIN No. U51909MH2002PLC137824 

...Respondent Company . 
LKP Finance 

Limited , 

a Company 
incorporated under the Companies 
Act , 1956 and having its registered Office at 
112A / 203, Embassy Centre, Nariman Point , 
Mumbai 400 021 . 

... Petitioner 


Advertisement of Petition 
Notice is hereby given that a Petition for the 
winding -up of the abovenamed Respondent 
Company, by the Hon ble High Court at 
Bombay , was on March 25 , 2014 presented to 
the said court by the Petitioner abovenamed , 
Creditor of the Respondent Company and the 
said Petition stands admitted in pursuance of 


६४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन -संकीर्ण सूचना व जाहिराती , 
गुरुवार ते बुधवार , जून ४-१०, २०१५ / ज्येष्ठ १४-२० , शके १ ९ ३७ 


the Court order dated April 6 , 2015 and the 
same is now directed to be heard before the 
Court on June 9 , 2015 at 11.00 a.m. or soon 
thereafter. 

Any Creditor , Contributory or Person 
desirous of supporting or opposing the making 
of order on the said Petition , should send to 
the Petitioner s Advocates at their Office 
address mentioned hereunder, a Notice of his 
intention signed by him or his Advocate with 
his full name , address so as to reach the 
Petitioner s Advocates not later than five (5 ) 
days before the date fixed for hearing of the 
Petition and appear at the hearing for the 
purpose in person or by his Advocate . 

A copy of the Petition will be furnished by 
the Petitioner s Advocates to any creditor or 


contributory on payment of the prescribed 
charges for the same. 

Any affidavit intended to be used in 
opposition to the Petition , should be filed in 
Court and a copy thereof served on the 
Petitioner s Advocates , not less than five (5 ) 
days before the date fixed for hearing . 

Mumbai, dated this day of 25th day ofMay 
2015 . 


PDS & Associates, 
Advocates for the Petitioner . 


13 , 1st Floor , Nariman Bhavan , 
Nariman Point, 
Mumbai 400 021. 


Serial No. 102 


BALL PACKAGING ( INDIA ) PRIVATE LIMITED 


( A Company under voluntary liquidation ) 


FORM NO.155 


[ See Rule 329] 


MEMBER S VOLUNTARY WINDING -UP 


Notice convening Final Meeting 
Notice is hereby given in pursuance of Section 497 of the Companies Act , 1956 that a General 
Meeting of the members of the above - named Company will be held at 4/8 , Santacruz Mansions, 
2nd Floor , Santacruz ( E ), Mumbai 400 055 on the 27th day of July 2015 at 11.00 a.m. for the 
purpose of having an account laid before them showing the manner in which the winding -up has 
been conducted and the property of the Company disposed of and of hearing any explanation that 
may be given by the liquidator and also of determining by a special resolution of the Company, 
the manner in which the books, accounts and documents of the Company and of the liquidator 
shall be disposed of. 


Dated this 25th May 2015 . 


CHANDRAKANT GHEVADE , 

Liquidator. 


For Ball Packaging (India ) Private Limited 
(under voluntary liquidation ) 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH 
GOSAVI, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21-A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT 
DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , 21 -A ,NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , 
EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


